॥थ्ी॥ 


सुलभ श्रीमज्जागवत 


पंचम स्कंध 
अध्याय ९ ला 


राजा म्हणाला, --हे मुनिबर्य, प्रिय्रत हा मोठा भगवद्धक्त असून निरंतर 
आत्मस्बर्पांतच तळीन असे. असें असतां तो घरदार करून शंसारसुखांतच मम होऊन 
कसा राहिला ? संसार किंवा ग्रहस्थाश्रम म्हटला कीं, त्याच्या योगानें कमार्ची बंघनें 
अधिक्राधिक्र दृढ होत जातात आणि आत्मस्वर्पानुभवाचा लोप होतो ॥ १ ॥ हे विप्र 
श्रे्ञा, संसारावरील आसक्ति ज्यांनीं सोडिली, अश्या प्रियत्रतासारख्या पुरुषांना घरदार 
करून प्रपंचांत राहण्याची बुद्धि होणें योग्य दिसत नाहीं || २ ॥ हे ब्रह्मे, असे जे थोर थोर 
सत्पुरुष असतात ते, ज्याची कीर्ति पवित्र आहे, अश्या परमेश्वराच्या चरणकमलांच्या च 
छायेच्या आश्रयाला असल्यामुळें सदासर्वदा तृत्तच असतात. यामुळें त्यांचा कुटुंबाकडे 
सुळींच ओढा नसतो | २ ॥ हे ब्रह्मर्ष, आपण तर असें सांगितलें कीं, प्रियत्रत घरदार 
बायकामुले इत्यादिकांत रममाण झालेला असूनहि त्याची श्रीकृष्णाच्या ठिकाणीं भक्ति 
ञडली आणि त्याला मोक्षडि प्राप्त झाला. तेव्हां हें कसें झालें ! ह्याविषयी मला संशय 
उत्पन्न झाला आहे. | ४ ॥ 

शुकाचार्य म्हणाळे -राजा, पुझे म्हणणें अगदीं खरें आहे. तरीपण पुण्यकीर्ति 
परसंश्वराच्या चरणकमलांच्या मधुर मकरंदसेबनांत ज्यांची अंतःकरणें तद्रूप झालेलीं 
असतात असे पुरुष, भगवद्धक्त परमहंसांना प्रिय असणाऱ्या भगवंताच्या कथा हाच आपला 
खरा कल्याणाचा मार्ग होय, असें समजून मध्यंतरी कांहीं कारणानें विघ्न येऊन थोडाबहुत 
खंड पडला, तरी आपला हरिभक्तीचा तो मार्ग ते बहुधा सोडीत नाहींत | ५ ॥ हे राजा 
प्रिप्ताची स्थितिहि तशींच होती. तोहि खरोखर राजपुत्र होता रा; तरी तो महान्‌ 
भगबद्धक्त होता. आणखी नारदाची 'चरणसेबा त्यास घडल्यामुळे त्याला आत्मस्वरूपाच्या 
तत्वाचे ज्ञान झालें होतें. तो पुढें ' बह्मज्ञाना 'ची दीक्षाहि घेणार होता. इतक्यांत राजाच्या 
अंगीं जे जे गुण असावेत असें शास्त्रांत सांगितलें आहे, ते ते सर्व गुण त्याच्या अंगीं आहेत 
असें पाहून त्यांचा पिता जो मनु त्यानें त्यास भूमंडळा'चें रक्षण करण्याची आज्ञा केठी डं 





स्कंध ५---अध्याय १ १४३ 


२/-०५-- 7 





परंतु प्रियत्रतानें प्रडगुणक्वर्यसंयन जगनिवास श्ञानदात्या परमेश्वराच्या ठिकाणीं एकाग्र 
चित्ताने समाधियोग लावून आपल्या सवे इंद्रियांचे व्यापारहि त्यासच अर्पण केले होते. त्यास 
बाटलें कीं, एकदां हा राज्य चालविण्याचा शकट मस्तकावर घेतल कीं, प्रपंच जरी 
मिथ्या आहे तथापि त्याच्यामुळे आत्मरनिंतनांत विघ्न हें होगारच. हें मनांत आल्यामुळें 
त्याला ती आपल्या पित्याची अनुछेबनीय आज्ञाहि मान्य करवेना ॥६॥ 
ध्परंतु भगवान्‌ बर्मा हा, आदिदेब असल्यामुळें ' गुणांपासून उत्पन्न झालेल्या सृष्टीची 
वृद्धि कशी होईल २ ह्या विचारांतच सदासर्वदा निमझ असतो, म्हणून सर्व जगांत अंतस्थ 
काय काय चाललें आहे, तें त्याला निश्चयाने कळत असतें. अर्थात्‌ प्रियत्नताच्या मनांतील 
भावार्थहि त्याच्या लक्षांत आला; म्हणून तो स्वयंभू बह्मदेब साऱ्या वेदांसहबर्तमान 
मरीच्यादि आपले सारे त्रद्रषिगण घेऊन सत्यलोकाहून खालीं उतरला || ७ ॥ तेव्हां त्याचें 
दर्शन घेण्यासाठीं ठिकठिकाणीं अनेक देव येऊन बसले होते. आकाशामध्ये त्यांच्या विमा- 
नांच्या ओळीच्या ओळी दिसत होत्या. मार्गामध्ये जागोजाग इंद्रादि देवांनी त्याची पूजा 
'केली, जिकडेतिकडे सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण ब मुनि ह्यांचे थवेच्या थवे उभे राहून त्याचे 
स्तुतिपाठ गात होते. अशा प्रकारें तो भगवान्‌ ब्रह्मदेव गंधमादन पर्वताच्या गुहेला 
चंद्राप्रमाणे प्रकाशित करीत तेथें येऊन पोंचळा ॥ ८ || तों तेथें नारद प्रियत्रताळा उपदेश 
करीत बसले होते आणि मनु त्यास घराकडे न्याबयासाठीं आलेला होता. हंसवाहन 
अह्मदेब तेथें आलेला पाहतांच देवर्षि नारदाने तत्काळ ' हा आपला पिता भगवान्‌ 
[हिरण्यगर्भ अह्षदेब होय ? हें ओळखले, त्यानें लागळींच मनु ब प्रयत्नरत ह्या पिता पुत्रांसह 
उठून त्याची पूजा केली ब हात जोडून त्याचें स्तबन केलें ॥ ९ |) राजा, नारदाने 
अहदेवाची पूजा केटी आणि यथायोग्य राब्दांनीं त्याच्या गुणगणांचें, अवताराचे ब 
उत्कर्षाचे बर्णन केलें. तेव्हां आदिदेव जो ब्रह्मा त्यानें हास्ययुक्त कृपादृष्टीनें अवलोकन 
करून प्रिथत्रताशीं बोळावयास प्रारंभ केला | १० || 


ब्रह्मदेव म्हणाळा,----बाळा, मी जें काय सांगतों तें नीट ऐकून घे. मी अगदीं सत्य 
सांगत आहें. ज्याच्या गुणांना अंतपार नाहीं अश्या त्या परमेश्वराला दोष देणें युक्त नव्हे. 
बाळा, शकर, तुझा पिता मनु आणि हा तुझा गुरु देवर्षि नारद, है सारे आम्ही त्या 
प्रभूच्याच आधीन आहों आणि त्याचीच आज्ञा शिरसावेद्य मानितो ॥११॥त्या 
परमेश्वराने केलेली गोष्ट, तपश्चयेंच्या योगाने म्हणा, विद्येनें म्हणा, योगबलानें म्हणा, 
जुद्धिसामर्थ्यानें म्हणा, द्रव्यबळानें म्हणा, धर्मानें म्हणा, कीं दुसर्‍या कोणत्याही साधनाने 
म्हणा, खोटी पाडीळ असा एकसुद्धां प्राणी नाहीं ॥ १२॥ बाळा, उत्पत्तीसाठीं, 
नाासाटीं, कर्मे करण्यासाठीं किंबा शोक, मोह ब सुलदुःें भोगण्यासाठी परमेश्वराने जो 
'जो देह लावून दिला असेळ तो तो देह प्राणिसमुदाय धारण करीत असतो 
॥१२॥ बाळा, त्याची बाणी म्हणजे वेद, ही एक दावण असून त्या दावणीला आपण सारे 
'गुणकर्मबंधनानें गच्च जखडलेले आहोंत. हीं दावी तुटणें महत्कर्म कठीण आहे. त्यामुळें 





१४४ सुलभ श्रीमद्वागवत 








नाकांत वेसण घातलेलीं जनावरें ज्याप्रमाणें मनुष्याची हबी ती सेवा करतात, त्याप्रमाणें 
आम्टीहि त्या इंश्वतळा पूजा अर्पण करतों || १४ ॥ परमेश्वर आम्हांला जो जो कांहीं 
सुखाचा किंबा दुःखाचा बांटा आमच्या गुणकमीला अनुसरून देईल तो तो घेऊन आम्हीं. 
मुकाट्याने स्वस्थ बसतो आणि आंघळा जसा, डोळस नेईल तिकडे तिकडे जातो, 
त्याप्रमाणें परमेश्वर आम्हांला गुणांच्या आणि कर्माच्या धोरणानें देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
इत्यादि ज्या ज्या योनींत घालील त्या त्या योनि स्वीकारून आम्हांलाही राहावें लागतें; 
॥१५॥ ह्या गोष्टी केवळ अज्ञानी जीवालाच लागू आहेत असें नाहीं, तर ज्ञानी पुरुषालासुद्धां 
लागू आहेत; पण झोपेतून उठलेल्या मनुष्याला स्वप्नांत पाहिलेल्या सुखदुःखांच्या गोष्टी 
आढवल्या तरी त्यांचा त्याला अभिमान असत नाहीं, तशी स्थिति मुक्ताची असते. तोहि 
आपल्या शरिराचा अभिमान न धरता प्रार्धकर्माचें फळ भोगून त-1चा क्षय करीत असतो.. 
कमीत पुनर्जन्माला साधनीभूत असे जे गुण, त्याचा मात्र तो मुळींच स्वीकार करीत 
नाहीं ||१६॥ जो मनुष्य मूळचाच अविचारी आहे, तो जरी सारा संसर्ग सोडून अरण्यांत 
बाऊन राहिला, तरी त्याच्यामागच्या यातना म्हणून सुळीं सुटत'च नाहींत, कारण तो एकटा 
. म्हणून जरी अरण्यांत जातो, तरी कामक्रोधादि पड्रिपु दे त्याच्याबरोबर असतातच; परंतु 
"ज्याचा इंद्रियें स्वाधीन आहेत ब जो आम्मस्वर्पांतच निरंतर रममाण असतो असा ज्ञानी 
पुरुष ग्रहस्थाश्रमांत असला तरी त्याचें कांहींच बांकडें होत नाहीं | १७ ॥ खरोखर 
षड्रिपु ज्याला जिंकावय्राचे असतील त्यानें प्रथम ग्रहस्थाश्रमाचाच स्वीकार कराबा आणि 
तेथेंच आपलें इच्छित कार्य साधण्याचा हळूहळू यत्न कराबा; कारण, किल्याच्या 
आधाराने बलबान्‌ रशात्र जेरीस आणितां येतात. शत्रूची एकदां पांगापांग झाली: 
म्हणजे किळ्यांतील लोकांना पाहिजे तिकडे बाबरतां येतें || १८ || प्रियत्रता, तुळा 
तर विष्णूच्या .चरणकमलकोऱरूपी किछठ॒याचा भक्कम आश्रय आहे. आणखी तूं 
षड्रिपूनाहि जिंकले आहेस. ह्याकरितां ईश्वराने दिलेले सुखोपभोग तूं आधीं भोगून घे 
आणि मग सर्वसंगपरित्याग करून आत्मस्वरूपामध्ये रममाण हो! | १९॥' 


युक्राचार्य म्हणाले, --राजा, ह्याप्रमाणें बह्मदेबानें त्या महाभगबकद्धक्त प्रियत्रताळा 
उपदेश केला, तेव्हां प्रियत्रतानेहि, भगवान्‌ ब्रह्मदेव म्हणजे त्रैलोक्याचे गुरु, आपण 
त्याच्यापुढे केवळ कःपदा्थ आहोंत असा विचार मनांत आणून, ' उत्तम आहे? असें 
म्हटलें ब त्याची आज्ञा परमादरानें शिरसावंद्य केली ॥ २० ॥ नंतर मनूनें अह्मदेवाची. 
यथायोग्य पूजा केल्यावर प्रियत्रत व नारद यांच्या मनांत विषमभाब उत्पन्न न होतां ते 
उभयतां अह्मदेबाकडे प्रेममरित दृष्टीनें पाहात असतां, तो ब्रह्मदेव, ज्या ठिकाणीं कोणताच: 
व्यबहार नाहीं ब जें वाणीचा किंबा मनाचाहि विषय नव्हे, अशा आपल्या श्रेष्ठ विष्णुपदाचें 
मनांत चिंतन करीत आपल्या निवासस्थानी निघून गेला || २१ ।॥ मनूचा मनोरथ हाच 
होता. तो ब्रह्देबानें आपण होऊनच लिद्धीव नेला हें पाहून त्यानेंहि देबर्षि श्रेष्ठ नारदाचें 
अनुमोदन घेऊन विस्तृत भूमंडळाचे रक्षण करणाऱ्या कामावर आपल्या त्या पुता'ची 





रकम ५-- अव्याय १ १४५ 








स्थापना केली आणि तो स्वतः घरादाराची आशा सोडून विरक्त झाला, कारण घर म्हणजे 
सामान्य वस्तु नव्हे, तर तो एक तरून जाण्यास कठीण असा विषयरूप विषानें भरलेला 
डोहच होय ॥ २२ || अशा प्रक्रारें त्या प्रियत्रतराजाला ईश्वरेच्छेन कर्माधिकार प्राप्त झाला, 
तरी तो प्रिधत्रत, ज्याचें लोकोत्तर सामर्थ्य सर्व जगाचें बंधन दूर करतें, त्या पुराणपुरुष 
भभवंता'चें नित्य ध्यान करीत असे. त्या ध्यानाच्या प्रमाबानें त्याच्या अंतःकरणांतील 
कामक्रोधादि सारे मळ दग्ध होऊन तो अगदीं पवित्र झाला होता. तरीसुद्धा ब्रह्मदेबासारख्या 
थोरामोठ्यांना त्यांची आज्ञा पाळून मान द्यावा म्हणून त्यानें सार्‍या एथ्वीच्या राज्याचें जू 
आपल्या मानेवर घेतलें | २३॥ पुढें त्या. प्रियतराजाने विश्वकर्मा प्रजापतीच्या 
बर्हिष्मतीनामक कन्येशी विवाह केला. तिच्यापासून त्याला दहा पुत्र आणि सर्वोपेक्षां लहान 
अशी ऊर्जस्वती या नांवाची कन्या अशीं अकरा अपत्ये झालीं. प्रिय्वताचे दहाहि पुत्र 
त्याच्याचसारखे सुशील, सद्गुणी, कुशल, सुस्वरूप, शूर ब उदार असे होते ॥ २४ | 
त्या सत्रीना अनुक्रमाने आग्रीश्न, इध्मजिह, यक्ताहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतप्रष्ठ, सवन, 
मेंथातिथि, वीतिहोत्र आणि कवि अशीं अथरिवाचक नांवें दिलेलीं होतीं ॥ २५ ॥ ह्यांपैकी 
कवि, महावीर, सबन दे तिघे नैठ्ठिक अह्मचारी होते. ह्यांनों बालपणापासूनच आत्मज्ञानाचा 
अभ्यास करून परमहंत दीक्षेचाच स्वीकार केला ॥ २६ । हे अत्यंत शांतत्ृत्तीचे महर्षि 
होते. त्यांनों त्या आश्रमामध्ये संपूण जीवसमूहाचा आधार, षड्गुणेश्वर्यसंपनन जगनिवास, 
ज्ञानदाता आणि भयग्रस्त झालेल्या लोकांचा आश्रय असा जो परमात्मा, त्याच्या अत्यंत 
रमणीय 'वरणकमलांचें चिंतन केलें, त्यामुळें परमदुःसाध्य असा भक्तियोग साध्य होऊन 
त्याच्या प्रमाबानें त्यांची अंतःकरणे शुद्ध झालीं आणि त्या अंतःकरणांना प्रत्यक्ष 
भगबत्स्वरूपाचें दशनहि होऊं लागलें. पुढें पुढें तर ते आपल्या देडादि उपाधींचा निरास करून 
सर्वे प्राणिमात्रांचा आत्मा आणि आपला हूदय़निवासी अशा त्या परमात्म्याच्या ठिकाणीं 
सर्वस्वीं एकरूप होऊन गेले || २७ ॥ 

प्रियत्रताळा दुसरीहि एक पत्नी होती. तिच्यापासून त्याला उत्तम, तामस ब 
रेबत नांबाचे तीन पुत्र होऊन ते पुढें मन्वंतराचे अधियति झाले ॥ २८ ॥ अगा प्रकारें 
प्रिमत्रताचे हे पुत्र नि्तिमागीस लागले असतां त्यानें एकशे दहा कोटिवर्णेपर्यंत 
पथ्वीचें राज्य भोगिलें, त्याच्या उभय बाहुंत असें कांहीं अद्‌भुत सामर्थ्य होतें कीं, त्यानें 
कोणत्याहि कामास हात घातला तरी त्यांत यश आलें नाहीं असे घडत नसे. अशा 
वज्रसटटश बाहुद्दय़ाने जेव्हां तो आपल्या धनुष्याची दोरी ओढून टणत्कार करी, त्या वेळीं 
त्या शब्दानेंच धमाचे विरोधी गतप्राण होत ! त्या राजाच्या सहवासामुळे बहिष्मतीराणीच्य 
आनंद उत्तरोत्तर ब्रद्धिंगतच होत असे. राजा आला कीं तिनें उभे राहावें, लाजलेंसें करून 
सुरकत मुरकत पुढें यावें,चोरून हसावे, नेत्रकटाक्ष फेकावेत ब मंजुळ भाषग करावें. 
हे तिचे सर्व विलास पाहिळे म्हणजे प्रियत्रतराजा, जणू काय आपली विचार- 
शक्तिच नष्ट झाली आहे, आपण शुद्ध अज्ञानी आहों, असें दाखवी; पण वस्तुतः तो 

सु. भा. भाग २-१ ० 


१४६ :-__ सुलभ श्रीमद्वागवत 
10 य मयात 
महाज्ञानी होता ॥ २९ ॥ मगबान्‌ सूर्यनारायण मेरुपवताच्या सभोंबतीं प्रदक्षिणा घाळून 
साऱ्या भूमंडळाला प्रकारा देतो, ही गोष्ट खरी; पण त्याचा प्रकाश भूमंडळाबर असतो तो 
एकसारखा अतत नाहीं; तर प्रथ्वीच्या अर्ध्या भागावर प्रकाश असला तर दुसऱ्या 
अर्ध्यावर अंबार असतो. ही गोष्ट प्रियत्रताच्या मनाला फार खात असे. कारण 
भगवंताच्या उपासनेमुळें त्याचा स्वतःचा प्रभाव इतका बाढला कीं, त्याच्यासारखा दुसरा 
प्रमावशाली पुरुष साऱ्या जगांत कोजी मिळावयाचा नव्हता. तेव्हां त्यानें असा विचार 
केला कीं, रात्रीचासुद्धां आपण दिवस करून सोंडू. असें म्हणून सूर्याच्या रथासारख्या 
वेगवान्‌ अशा दिव्य रथांत बसून त्यानें सूर्याच्या मागून सात वेळ फिरून प्रथ्वीमोंबतीं 
सात प्रदक्षिणा घातल्या. तेव्हां प्रथ्वीवरील सर्व लोकांना हा दुसरा सूर्यच आहे. 
असें बाटले ॥ ३० ॥ प्रेप्त्रताच्या ह्या नव्या र्थाचीं चाके वेगानें प्रथ्वीवरून जात 
अशल्यामुळें प्रथ्वीबर त्याचे मोठमोठाले खड्डे पडळे, त्याचेच हे सात सपुद्र झाले 
आहेत आणि त्यामुळेंच प्रश्वीवर सुद्धां पुढें द्वीपरूपानें सात भाग पड्ले ॥३११॥ 
जंबू , प्टक्ष, शात्मलि, कुश, त्रोंच, शाक आणि पुष्कर हीं त्या द्वीपांचों नांबें होत. त्यांच्या 
विस्ताराचे प्रमाण पाहावयास गेलें तर पहिल्यापेक्षा दुसरें दुप्पट, दुसऱ्यापेक्षा तिसरें 
दुप्पट, असें अनुक्रमाने एकाहून एक वरते आहे. त्या सात समुद्रांच्या बाहेर सभोंबार 
हीं बेटें उत्पन झालेठीं आहेत ॥ २२ ॥ क्षारसमुद्र, इध्षुरसतमुद्र, मद्यससुद्र, घृतसपद्र, 
दुग्धसमुद्र, दघिमंडसमुद्र, ुद्धोदकसमुद्र, ह्या नांबांचे सात समुद्र अद्देत. हे सात समुद्र त्या 
सात दरीयांमोंबती खेदकाप्रमाणें वेडा घाळून असतात. प्रत्येक द्वीपाच्या भोंबती एक समुद्र 
याप्रमागें सात द्रीयांभोंबती सात समुद्रांचा वेढा आहे. ह्या सात द्वीयांमध्यें ब्हिष्मती'चा 
पति जो प्रिय्रत्रत त्यानें आपल्या आझीभ्र, इध्मजिहृ, याह, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, 
भेधातिथि आणि बीतिहोत्र ह्या प्रत्येक पुत्राला एकएका द्वीपाचा अधियति करून तेथें 
बेट वर त्यांची स्थापना केली. हे मुलगे पित्यावारखेच शूर होते ॥ ३२ ॥ त्यानें अ ष्‌ली 
कन्या ऊजस्वती शुक्राला दिली; हिच्यापासुन पुढें शयक्राचार्याला देवयानी या नांबाची 
कन्या झाली | २१४ ॥ 

राजा प्रियत्नतानें अशा प्रकारचा अद्‌भुत पराक्रम केला ह्यांत कांहीं भोठेंसे नवल 
नाहीं. कारण, भगबद्धक्तांचें सामर्थ्य नेहमीं असेंच लोकविलक्षण असतें. त्यांनीं ईश्वराच्या 
पायघुळीनें सह!हि इंद्रिये जिंकिलेलीं असतात. परमेश्वराचे सामथ्ये किती लोकोतर असतें 
पाहा ! अंयजासारष्या चातुर्वणांतीत अतिदूरचा पुरुषसुद्धां "एकवार परमेश्वर नांबा'चा 
उच्चार करील तर त्याचेंहि बंघन तत्काळ दूर होतें ॥ ३५ ॥ 

ह्यावरून प्रियत्रताची बुद्धिमता ब शरीरसामर्थ्य किती लोकोत्तर होतें हें सहजच 
समजण्यासारखे आहे; पण पुढें नारदासारख्यांच्या चरणाचा लाभ होऊनहि आपल्याबर जो 
हा प्रफवाचा गुंता येऊन पडला, त्यानें आपल्याला सुख म्हणून कसलें तें नाहीं, खऱ्या 
सौख्याळला आपण सर्वस्वी आंचवलों, असें त्याला वाटून त्याच्या मनाला पश्चात्ताप झाला 
अ'णि आपल्याशींच तो म्हणूं लागला ॥ २६ ॥ 





स्कध ५ - अध्याय ९ १४७ 





“: अहो ! केबढें हो मी हें अनुचित कम केलें वीं, अज्ञानाने स्वलेल्या या 
बिषयरूपी काळोख्या विहिरींत अभिमान घरून पडलो आहे. आतां झालें एखढें प्रे. 
अरेरे, मी या स्त्रीचें ताटाखालचें मांजर होऊन राहिलों होतों ना ? घिःकार असो मला ! 
अशा प्रकारे प्रियत्रत आपली आपणच निर्भत्सना करूं लागला | ३७ ॥ तेव्हां परमे- 
श्वराच्या अनुग्रहामुळें प्रियत्रताला आत्मविवेक उत्पन्न झाला. त्याच्या अंतःकरणांत वैराग्य 
संचरलें आणि परमभेश्वर्चरित्राचें मनन केल्यामुळें सर्वेसंगपरित्याग करण्याचें सामर्थ्येहि 
त्याच्या अंगीं आलें. त्यानें आपली आज्ञा पाळण्यामध्यें निरंतर तत्पर असलेल्या आपल्या 
सर्व पुत्रांस यथाविभागानें प्रथ्वीचें राज्य बांटून दिळें आणि ज्या रूपाबतीराणीचा त्यानें 
उपभोग घेतला होता, ती आपली राणी आणि तिच्याबरोबर अपरिमित संपत्ति हीसुद्धा 
सर्व त्यांच्याच स्वाधीन करून अखेर नारदमुनीनें दाखवून दिलेल्या मार्गाचा त्यानें अवलंब 
केला ॥ ३८ ॥ त्याच्या चरित्रासंबंधानें हे पुढील 'छोक प्रसिद्ध आहेत. प्रियत्तानें जे 
चरित्र केलें तसें करण्याचें सामर्थ्य ईश्वराशिवाय अन्य कोणाला असणार ? त्यानें पथ्वी- 
वरील सारा अंधकार नाहींसा केला आणि आपल्या रथाच्या घांवेच्या खडुद्यानें सात 
समुद्र निर्माण केले ॥ १९ ॥ प्राण्यांना सुख देण्याताठीं प्रथ्वीबर निरनिराळ्या द्वीपांची 
त्यानें र्वना केली आणि नद्या, पर्वत, अप्यें इत्यादिकांच्या योगानें प्रथ्वीच्या सीमा 
ठरवून टाकिल्या || ४० || इंश्वराचे भक्त त्याला फार प्रिय असत. कमेयोगाने प्राप्त होणारें 
पाताळांतील, स्बगीतील व मृत्युलोकांतील सारें वेभब त्यानें केवळ नरकाप्रमाणें तुच्छ 
मानिठें | ४१ || 


पहिला अभ्याय समाप्त 


अध्याय र रा 


५४४४४४४४४४ 


शुकाचार्य म्हणतात, --अशा रीतीनें आपला पिता प्रियन्नत नारदाच्या उपदेशा- 
प्रमाणें मगबद्वजनीं लागला असें पाहून अय्नीभ्रानें पित्याची आज्ञा पाळण्यासाठीं धर्मावर 
दृष्टि देऊन जंबुद्वीपांत राहाणाऱ्या प्रजाजनांचें आपल्या पोटच्या मुलांप्रमाणे पालनपोषण. 
केलें ॥ १ || पुढें त्याला पितृलोकप्राप्तीची इच्छा होऊन आपल्यास पुत्र प्रात व्हावा असें 
बाटूं लागलें, म्हणून तो तपश्चर्या करूं लागला. त्यानें पूजासाहित्य जमविळें आणि मंदारा- 
साच्या पहाडांत एकाग्रचित्ताने ब्रह्मदेवाची आराधना चालार्वली. ह्या पर्वतावर उत्तमोत्तम 
देबांगनाही क्रीडेसाठीं येत असतात || २ ॥ भगबान्‌ आदिपुरुष जो अह्मदेव त्याला हे 
वर्तमान कळलें; तेव्हां त्यानें देवसर्भेत गायन करणारी पूर्वचित्ति नांबाची अप्सरा त्याच्याकडे 
पाठवून दिली ॥ २ ॥ आय्नीश्राच्या आश्रमाजबळचें उपबन अत्यंत रमणीय होतें. तेथे 
नाना प्रकारचे वृक्ष घनदाट मरलेले असून त्यांच्या विस्तारलेल्या शाखांबर सुवर्णाच्या वेली 
लपटलेल्या होत्या. त्यांच्याबर नाना पक्च्यांच्या जोड्या बसून मधुर शब्द करीत होत्या. ते 
त्यांचे शब्द ऐकले कीं, पानकोंबडीं, बगळे, बदकें, राजहंस वगेरे जटचर पक्षीही आप- 
आपले शब्द करूं लागत. त्या चित्रविचित्र शब्दांनी तेथें असणाऱ्या सरोबरांतीळल 
कमलबनें दुमदुमून जात. अश्या त्या बनामध्यें पूवचित्ति अप्सरा येऊन स्वेच्छेने इकडे- 
तिकडे फिरू लागली | ४ || राजपुत्र आय्नीत् तेथें समाधि लावून बसला होता. त्याने 
कमळाच्या कळ्यांसारखे आपले दोन्ही नेत्र मिटले होते. अप्सरा भोहकपणानें ठुमकत 
डमकत 'चाळू लागली म्हणजे त्यांच्या त्या मंद गतींतच तिचें विळासकोतुक दिसून येत 
असे. पाबलांवरोबर तिच्या पायांतील नू पुरें रुणझुणरुणझयुण वाजत. तो मंजुळ शब्द जेव्हां 
त्या राजपुत्राच्या कर्णरंभांत घुमू लागला, तेव्हां तो आपले नेत्र उघडून थोडेसें पाहूं लागला, 
॥ ५॥ तो अप्सरेचा मोहकपणा काय विचाराबा ! तिची ती हंसर्गात, चलनवलन, लाजून 
हसणें, विनयाने पाहणें, मंजुळ मापण आणि नेत्रकटाक्षादि हाबभाव पाहिले कीं, मनुष्यांचींच 
नव्हे, तर देवांची मनें ब नेत्र आनंदानें भरून जात ब कोणत्याहि पुरुषाच्या मनांत 
मदनाचा संचार होई. तिच्या मुत्तांतून जे भाषण बाहेर पडे, तें अमृतासारखे मधुर आणि 
मद्यासारखें मादक ब हास्ययुक्त असे. इतकेंच नव्हे तर तिच्या श्वासोच्छ्वासाच्या योगानें 
वहूंकडे परिमळ सुटत असे. त्यामुळें त्या मदानें अंध झालेला भ्रमरसमुदाय तिच्या पाठोपाठ 
गुंजारव करीत लागल्यामुळें तिला अगदीं पुरें पुरें होऊन ती झपाझपा पावलें टाकीत होती. 
त्यामुळें तिचे कलशाकार स्तन, वेणी, कमरपट्टा हीं हळूहळू हात. अशी ती देवांगना आय्नी- 
भराच्या दृष्टीस पडल्याबरोबर भगवान्‌ कामदेवाला संधि मिळून त्यानें त्याच्यावर झडप घातली, 
त्यामुळें तो राजा वेड्यापिश्यासारा होऊन तिच्याशी बोळू लागला || ६ ॥ तो म्हणाला,-अहो 
त्दषिवर्य, आपण कोण आहां ! आपण ह्या पर्वतावर काय क्ररीत आहां? आपण त्या 


स्कंध ५---अध्याय २ १४९ 





भगवान्‌ परमेश्वराची अबणनीय अशी माया आहां कीं काय ! तुझ्याजबळ हीं दोन धनुष्ये 
९ नेत्र ) दिसत आहेत, पण ह्यांना कोठें दोऱ्या लाबलेल्या दिसत नाहींत. हीं धनुष्यें तूं 
स्वतःसाठीं बाळगलीं आहेस, तरी अरण्यांतील माजलेल्या पशूंचा बध करण्याची तुझी 
इच्छा आहे काय £ ॥ ७ ॥ तुझे बाण मोठे विचित्र दिसतात. त्यांना कमल्पत्राचा पिसारा 
लछाबला आहे, ते झिलई दिल्याप्रमाणें अगदीं तुळतुळीत आहेत. त्यांना पाठीमागचा दांडा 
नाहीं तरी ते दिसण्यांत सुंदर असून त्यांचीं टोकें फारच तीक्ष्ण आहेत. आपण वनामध्ये 
फिरतांफिरतां हे बाण कोणावर टाकणार ! मंदबुद्धीमुळें आम्हांला हें कळत नाहीं तथापि 
तुमःचें सामथ्य॑ आम्हांला कल्याणकारक होवो || ८ || [ तिच्या शरिराच्या सुगंधाला 
ळुळ्च झालेले भ्रमर तिच्या मागून गुंगत आहेत असें पाहून राजपुत्र म्हणतो ] हे आपले 
शिष्यगण आपणाभोंबतीं उभे राहून पाठ म्हणत आहेत ब इंश्वराच्या स्तुतीने भरलेली 
रहस्यासह बृहद्रथेतरादिक साम गात आहेत. त्रद्षिगणांनीं वेदांच्या शाखा ग्रहण केल्या 
त्याप्रमाणे हे सवजण तुमच्या जटांतून होत असलेल्या पुष्पद्रष्टीचा स्वीकार करीत आहेत 
1 ९ | हे अह्मनिर सुने, आपल्या पायांना ( पैंजणरूय ) पिंजरे बांधलेले अवून त्यांतील 
सारिका ( कोंदणांतील रत्नांच्या धागऱ्या ) मंजुळ शब्द करतात. तो कानाला ऐकूं येतो 
पण त्या सारिका डोळ्यांमा मात्र कोठें दिसत नाहोत. अहाहा ! हे तुमचे नितबमंडळ 
किती तरी सुंदर आहे ! ह्याच्यावर कळंबाच्या फुलाच्या रंगाची झाक [ पीतांबर ] असून 
तिच्यावर कोलतीच्या चक्रासारखे तेजस्त्री वेन [ कमरपट्टा ] आहे; परंतु, कां हो ? तुमचें 
चल्कळ कोठें दिसत नाहीं ? || १० || ( तिच्या स्तनांकडे पाहून ) अह्मर्ष, आपल्या ह्या 
सुंदर दोंगामध्यें काय जरें भरलेले आहे ? तुमचा मध्यभाग पाहिला तर तो अत्यंत कृश 
असतांही आपण येवढ्या जड उुंगांचें ओल्ले बागवितां ! ह्या आपल्या डांगांवर माजे डोळे 
सतर अगदीं खिळून राहिळे आहेत. आपल्या ह्या शिंगांवर तांत्रड्या रंगाचा कसला लेप 
[ केशराची उटी ] फांसला आहे ! हे रमणीय मूर्ते, ह्या लेपानें माझा सारा आश्रम 
सुगंधित करून सोडिला आहे | ११) हे मित्रोत्तमा, तुझे राहण्या'चें स्थान कोणतें तें मळा 
दाखब. कारण, तेथीळ लोक आपआपल्या वक्षःस्थळावर अतले हे अद्‌भुत अवयब धारण 
'करीत असतीलच. हे अबयरब पाहिले कीं, आमच्यासारख्यांच्या मनाची तर अगदीं 
वळबिचळ उडून जाते ! आणखी सर्वात बरिरोप आश्चर्य हें कीं, तेथील लोकांच्या 
नोंडांत मधुर आलाप, विलास, अमृत [ अवरेष्ठामृत ] आणि मंजुळ शब्द हीं 
कशीं ओतप्रोत भरळेढीं आहेत ॥ १२॥ [ ती अप्परा तांबूल खात होती, तिच्या- 
कडे पाहून तो म्हणालाः- ] मित्रा भुकेच्या वेळीं खातोस तरी काय? तें 
खातांना होमद्रव्यासारखा त्याचा सुगंध सुटलेला आहे. मला तर बाटतें कीं, तूं 
विष्णूची कळा आहेस. कारण, विष्णूप्रमाणेंच तुझ्या कानांतही उत्कृष्ट मकरकुंडलें 
शोभत असून त्या मकरांचे नेत्र रत्नांचे असल्याथूळें त्यांना पापण्या नाहींत ! 
तुझे मुख तर एखाद्या सरोवराप्रमाणें दिसते. सरोबरांत माझांची जोडपी इकडे 
तिकडे चपल गतीने फिरत आहेत. सरोवराच्या कांठीं पक्ष्यांच्या ओळीच्या ओळी 


१५० सुलभ श्रीमद्भागवत 
बसल्या म्हणजे त्यास शोभा चढते तहत तुझ्य़ा दंतपक्तींनीं तुझ्या मुखरूप सरोवरालाही शोभा 
आणिली आहे. सरोबराजबळ कमलगंधाला ठुब्ध झालेले भ्रमर फिरत असतात, इकडे 
भ्रमराप्रमाणेंच तुझा विस्कळीत्त केशसमूह तुझ्या मुखाभोंबदीं इतस्ततः हेटकाबत आहे 
॥ १३ ॥ तूं आपल्या करकमलानें ताडण केलेला हा चेंडू जों जों दरादिशांकडे धांबतो,, 
तों तों त्याच्याबरोबर माझ्या अंतःकरणालाहि गिरक्या खाव्या लागतात. त्यानें माझ्या 
ह्या डोळ्यांना अगदीं चेचळ करून सोडलें आहे. तुझ्या कुरळ केशांचा जटाकलाप 
मोकळा सुटला आहे. तिकडे अजूनही तुझें लक्ष जात नाहीं! अरेरे ! हा त्रासदायक वायु 
तरी तुझ्यावर किती ल॑पट झाला आहे पाहा | तो तुझ्या निऱ्याच उडवितो आहे ! 
॥ १४ ॥ हे तपोघना, दुसऱ्याच्या तपाचा भंग करणारें हें तुझे सुंदर रूप तुला कोणत्या 
तपोबळाने प्राप्त झालें बरें ! मित्रा, तूं निरंतर माझ्याबरोबर येथेंच तपश्चर्या करीत राहावे 
असें मला वाटतें. सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवच मला प्रसन्न झालासे दिसतें. | १५) हे ब्राह्मणा 

वाने तुझी गांठ घाळून दिली. तूं मला प्राणाहूनही प्रिय बाटतोस, माझें मन आणि 
दृष्टि तुझ्याकडे इतकीं लागून राहिलीं आहेत कीं, तीं तेथून निवतच नाहींत. म्हणून मी. 
तुला कदापि सोडगार नाहीं. तुझीं दोन्हीं शिंगे मनाला फारच आल्हाद देतात. दे सुंदरि, 
मी तुझ्या मनाप्रमाणे वागण्यास तयार आहें. तुझ्या मनाला बाटेल तिकडे तूं मळा घेऊन 
जा. ह्या हितचिंतक तुझ्या मैत्रिणी दूर होवोत ! | १६॥ 








ुकाचार्य म्हणाठे,--हे राजा, आभीप्र हा स्त्रियांना वश कसें करून घ्यावें या 
कामांत मोठा निष्णात होता. त्याची बुद्धि तर काय देवासारखी किंबा पाडेतासारखी होती. 
म्हणून त्यानें अशा रीतीनें होगारविषयक चातुर्याने भरलेली भाषणें करून त्या अप्सरेचें 
मन तर बळविलें | १७ | तेव्हां जंबुद्दीपाचा अधियति आणि बौरांच्या समुदाया'चा 
पुढारी, अशा त्या आभीभ्राची अलोट बुद्धि, मिठा स्वमाव, मदनासारखं स्मख्प, मुसा- 
मुसठेळें तारुण्य, कुबेरासारखी संपत्ति, कर्णासारखें औदार्य इत्यादि गुण पाहून त्या 
पूर्वचित्तिनामझ अप्सरेचें मन वेधून गेलें आणि ती त्याच्याबरोबर दहा कोटि 
बर्षेपर्यत इहलोकचे आणि परलोकचे भोग भोगीत राहिली ॥ १८॥ तिच्या पोटीं 
त्या राजाधिराज आमीभ्राळा नऊ पुत्र झाले. त्यांचीं नांवें, ना्मि, पुरुष, हरिवर्ष, 
इलाऱत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रा आणि केतुमाल अशीं होतीं ॥ १९ || 
पूर्वचित्तीळा प्रत्येक वषात एक, याप्रमाणें नऊ बर्षोत नऊ पुत्र झाल्यावर ती त्या मुलांना 
घरीं सोडून पुनः ब्रह्मदेवाच्या सेवेताठीं त्याच्याजबळच जाऊन राहिली | २० || आम्री- 
भराच्या ह्या मुलांचें संगोपन त्याच्या आईनें फार काळजीपूर्वक केल्यामुळें त्यांचीं शरीरें 
भूळचींच फार सुंदर होतीं. ते पुढें मोठे पराक्रमी नियजळे. पित्याने जंबुद्दीपांचे नऊ विभाग 
करून त्यांतील प्रत्येक विभागाला आपल्या पुआरचें एक एक नांव दिलें आणि ज्याचा 
त्याचा विभाग ज्याला त्याला देऊन टाकिला आणिते त्या भागांचें राज्य करूं लागले 
1 २१ ॥ इतका सुखोपभोग घेतला, इतके विलास भोगले, तरी आय्नीभराची तृत्ति 


स्कंध ५--अध्याय २ १५१ 
० स क ० या या 
म्हणून कांहीं झाली नाहीं. त्याच्या मनांत रात्रेदिवस ती अप्सराच घोळत असे. म्हणून 
त्यानें वेदांत सांगितलेली अनेक काम्य कर्मे करून तिचें स्थान प्राप्त करून घेतलें. ज्या 
लोकामध्ये पितर आनंदानें राहात असतात ॥ २२ मग पिता परलोकवासी झाल्याबर त्या 
नऊ भावांनी मेरूच्या वन्यांशीं विवाह केला. त्या मुलींची नांवें मेरुदेवी, प्रतिरूपा, 
उग्रदेष्ट्री, लता, रम्या, इपामा, नारी, मद्रा आणि देबबीति अशीं होतीं ॥ २३ ॥ 


दुसरा अध्याय समातपत 


अध्याय ३ रा 





शुकाचार्य म्हणाले,--हे राजा, मेरुदेवीच्या पोटीं तर संतान नव्हतें. आणि 
नामिराजाला तर पुत्रप्राति व्हावी अशी इढ इच्छा होती; म्हणून त्यानें एकाग्र अंतःकरणाने 
मगबान्‌ यज्ञनारायणाप्रीत्यथ यज्ञाला प्रारंभ केला |) १ ॥ नाभिराजा भक्तिभावाने व 
निर्मळ अंतःकरणाने यज्ञ करीत होता. द्रव्य, देश, काल, मंत्र, नदत्विजू, दक्षिणा आणि 
विधान हीं जी यज्ञाची मुख्य साधनें तीं त्यानें उत्तम प्रकारें जमविलीं होतीं. त्या यज्ञांतील 
: परवग्ये ) नांवाची जीं विशिष्ट कर्मे तीं चाळू झालीं अततां दयाळु भगवान्‌ दुष्माप्य 
असतांहि आपल्या भक्तावर प्रसाद करण्याविषयी फार आतुर झाला आणि ल्याने तेथें 
आपलें रेखल्यासारखं सुंदर, मनोहर ब विजयी असें सुंदर स्वरूप प्रगट केलें | २ || 
भगवंताने चार हात धारण केळे होते; पीतांबराची त्यानें कास घातली होती; 
त्याच्या बक्षःस्थळावर श्रीवत्सडांछन शोभत होते. शेख, चक्र, गदा, पद्म हीं चार 
आयुधे त्यानें हातांत धारण केडीं, होतीं ब कंठामध्यें कौस्तुभ, वनमाला इत्यादि अलंकार 
घातले होते. तशोंच किरीट, कुंडले, कडी, तोडे, कटिबंध, मौक्तिकमाळा, भुजबंद, पोच्या, 
नूपुरें इत्यादि नाना प्रकारचे रत्नजडित दागदागिने ठिकठिकाणीं शोभत असल्यामुळें, ती 
मूर्ति नयनमनोहर दिसत होती. आणखी त्याची अंगकांति ब रत्नाची प्रभा ह्यांच्या दिव्य 
तेजानें जिकडेतिकडे चकचकाट झाला होता. ती मूर्ति त्या यज्ञांतील क्रद्त्बिज, सद्स्य 
आणि ग्हयति ह्यांच्या दृष्टीस पडली, तेव्हां त्यांस जन्मदरिद्याला द्रव्यनिधि सांपडावा 
त्याप्रमाणें आनंद झाला. त्या सर्वांनी तिच्या चरणावर मस्तके ठेविली ब अर्व्यपाद्यादि 
पूजासामग्री घेऊन पोडशोपचार पूजा करून सद्रदित अंतःकरणाने स्तुतिपाठ करण्यास आरंभ 
केला | ३॥ 


त्रदत्बिज म्हणाले,---हे दैब्वरा, तूं सवीगपरिपूण आहेस, तरी आमच्यासारख्या 
तुझ्या मत्तांनीं केलेली पूजा तूं प्रेममाबानें ग्रहण करतोस. तुझी यथाबत्‌ स्ठृति करण्याचें 
सामर्थ्य आमच्यासारख्यांच्या अंगीं कोठून असणार ! तुला नमस्कार असो, एवढेंच बारंबार 
म्हणावयास आम्हांला साचूंनीं पढवून ठेविलें आहे. कोणाचेंहि यथातथ्य स्वरूप कळावें 
तेव्हांच त्याची यथायोग्य स्तुति होणार, आणि तुज्षें स्वरूप तर कळण्यासारखे नाहीं. 
मनुष्यांची बुद्धि मायेपासून झालेल्या रुणांमध्येंच गुरफटलेली असते. त्यामुळें त्याला 
तुझी यथायोग्य स्तुति करतां येणें राक्य नाहीं. तूं प्रकृतिपुरुषाच्या पलीकडे आहेस, मग 
आमची हीं ठेविलेलीं नामें ब डोळ्यांस दिसणारी रूपें तुझ्यापर्यंत पोंचणार कशीं? ह्या 
ऐहिक नामखूपांनीं तुझ्या स्वरूपाचें बणन कोणत्याहि पुरुषाच्या हातून होण्यासारखे नाहीं 
॥ ४ ॥ तुझे गुण असंख्य असून उत्तमोत्तम आहेत आणि तुझ्या हजारों भक्तांची पातकें 
नाश करण्याचें त्यांच्या अंगांत सामर्थ्य आहे. .ते त्यांना अप्रतिम सुख देणारे आहेत. ह्या 


स्कंध ५--अध्याय ३ १५२३ 


क कक क क्क सक क्क कनक ामह्या 











सुझ्या गुणांच्या कांहीं अंशांचें बणन फार झालें तर मनुष्याच्या हातून होईल. त्याच्या- 
पेक्षां अधिक त्याच्या हातून कांहींरक होणें शकय नाहीं ॥ ५ ॥! हे देवा, सद्गदित - 
अंतःकरणाने तुझी कोणी कशीहि स्तुति करो; भक्तिभाबानें कोणी उदक दिलें, नव्हे नुसता' 
थाला जरी अर्पण केला, तुळशीचें एक पान तुझ्या मस्तकाबर ठेविलें, किंबा दूर्वोचा . 
एखादा कोंबळासा शेडा जरी तुला अर्पण केला, तरी तूं प्रसन्न होतोत. मात्र तो तुझ्या 
भक्तांनी प्रेमळ अंतःकरणाने दिलेला पाहिजे || ६ ॥। आतां या नामिराजानें जिपुळ 
सामग्री महत्ययासानें जमवून तुजर्प्र त्यरथ्ये जो एवढा यजञसमारंभ मांडला आहे त्याचें विशेष 
'कारण आहे असें आम्हांस बाटत नाहीं, ॥ ७ । कारण कीं दे परमेश्वरा ! आत्मस्वरूपांतच 
अत्यक्ष भाबानें अवंड आणि असरिमित प्राप्त होणारे जे पुरुषार्थ तेंच तुझें स्वरूप होय, तू 
सच्चिदानंदरूपच आहेस, पण विषयसुखोपभोगेच्छूंना अशा प्रकारची आराधना करणें हेंच 
उचित आहे ॥ ८॥ हें कसें ग्हणशील तर पाहा; हे देवा, तूं किती बरें सर्यश्रेष्ठ ब समथ 
आहेस ! सर्व देबाधिदेवांचा अधिपति तो तूं अह्मदेवाची उत्पत्तिहि तुझ्यापासून, तूं 
समथोतला समथे आणि आम्ही अज्ञानांत गुरफटल्यामुळें मूढ बनलेलों, आमचें हित 
कांत आणि अनहित कशांत, हे सुद्धां आम्हांठा कळत नाहीं; परंतु तू करुणेचा सागर 
“आहेस, तुझ्या मनांत आमच्याविषयी कळकळ आहे. म्हणूनच आम्ही तुझी पूजा केली, तुझें 
आवाहन केलें, तरी तूं जणू काय पूजा केलेली नसावी, आमंत्रण नसावें, तर जणू काय आय- 
लेंच कार्य समजून एखाद्याने तांतडीनें यावें त्याप्रमाणें तू आपण होऊन येथें प्रगट झालास. 
इतकेंच नव्हे, तर तूं आपल्याजबळ असलेलें श्रेष्ठ स्थान जें मोक्ष तेंही तूं आम्हांत देणार 
आहेस. || ९ || हे परमपूज्य पुरुषोत्तमा, तू बरदाता आहेस. ह्या राजर्षींच्या यज्ञामध्ये 
तूं आम्हां आपल्या भक्तांना दरान दिलेस, हाच तुझा वरप्रसाद होम, असें आम्हीं 
समजतो || १० | कितीएक त्रद्षिबर्य सर्वसंगपरित्याग करून आपल ज्ञानाम्रि प्रज्वलित 
करितात आणि त्याच्या योगानें आपलीं पातके भस्म करून सोडतात. ते स्वभावाने 
आणि गुणाने तुझ्याशी अगदीं सदरा असतात. आत्मस्वरूप हेंच त्यांचें करमणुकीचे 
स्थान; पण अशा मुनिश्रेष्ठांनाहि अत्यंत कल्याणकारक साधन म्हणून तुझ्या गुणंचें 
बणेन करणेंच भाग पडते, कारण, तुझे दर्शन अत्यंत दुठैभ आहे. तें त्यांनासुद्धा घडत 
नाहीं; म्हणूनच ते तुझे सुगानुवाद गायन करून त्याचाच अभ्यास करितात ॥ ११ | 
लू आम्हांस दर्शन देऊन पाबन तर केलेंत, म्हणून आतां तुझ्यायाशीं आम्ही एक 
मागणें मागून घेतों, तें हेच कीं, आमचें मन गोंघळांत पडलेले असो, आम्हांला क्षुधा : 
लागलेली असो, आम्हांला जांभई येत असो किंबा कोणतेही संकट आलें असो, ज्वरानें 
शरीर संतत झालेलें असो, अथवा अंतकाळा'चा समय प्राप्त झालेला असो, तुझ्या नांबांचें | 
आम्हांस स्मरण घडावें ह्यासाठी तुझ्या गुगांवरून जीं जीं तुला नांवे पडलेली आहेत तीं, 
तों आमच्या मुखांत येवोत. कारण, तीं सर्व आमच्या पातकांचा नाश करणारीं आहेत, ' 
॥ १२ ॥ पण ह्याशिवाय दुसरें आणखी एक तुझ्यापाशी आमचें म्हणणें आहे. नामि- 
राजाला अशी इच्छा आहे कीं, ' आपल्याला पुत्र व्हाबा, आणि तो तुझ्यासारखा व्हावा, 





१५४ सुलभ श्रीमद्वागवत 





वास्तविक विचार केला तर तूं पाहिजे तीं सुखे, स्वर्ग, हें तर काय पण मोक्ष देण्यासहि 
हमर्थ आहेस. असें असतां हें तर्व सोडून देऊन राजा पुत्राचींच इच्छा करतो व त्यांतच 
काय तो सारा पुरुषाथे मरला आहे असें समजतो. असें काय एखाद्या दरिद्री मनुष्यानें 
कुबेरापाशीं मूठभर कोंडा किंबा कण्या मागाव्यात त्याचप्रमाणे तो तुझी ह्या वराविषयीं 
, प्राथंना करीत आहे ॥ १३ || ह्या राजानें अश्ली क्षुद्र मागणी मागितली तर त्यांत मोठेंसे 
आश्चये तें काय ! कारण हे देवा ! तुझी माया ही अज्ञीच विचित्र आहे. ती कोणालाच 
हार जाबथाची नाहीं ब तिची गति कोणालाहि कळत नाहीं, ह्या संसारामध्ये तुझ्या मायेने 
ज्याचा पराभब केला नाहीं, ज्याची बुद्धि कुंठित केली नाहीं, विषयरूप विष ज्याच्या 
प्रकृतींत भिनळें नाही, अता एक तरी पुरुष आढळेल काय ? संतचरणाची सेवा हातून 
घडेपर्यंत ह्या तुझ्या मायेच्या फेर्‍्यांतून कधींच कोणी सुटाबया'चा नाहीं ॥ १४॥ हे 
देवाधिदेवा, तूं सर्व ब्रह्मांडाचा चालक आहेस, तुझ्यामागे अनेक काथ आहेत, असें 
असतां आम्हीं तुझ ह्या यःकश्चित कार्याकरितां आबाहून केलें ! ह्या तुझ्या अबहेलनेबद्दल 
तूं आम्हांत आपल्या समदृष्टीनें क्षमा करणेंच योग्य आहे; कारण आम्हीं बोळून 'चाळून मंद 
ब अत्त आहोंत आणि म्हणूनच आम्हांला संतति होणें ह्यांत पुरुषार्थ वाटतो || १५ ॥ 


झुकाचार्य म्हणाले,---हे राजा, नामिराजानें ज्यांना पूज्य मानिलें होतें त्या 
महात्रदत्विजांनीं भगवंताच्या चरणांस वंदन करून अशा प्रकारची स्तुति केली. तेव्हां तो 
देवाधिदेव सुप्रसन होऊन त्यानें उत्तर देण्यास आरंभ केला ॥ १६ | 


भगवान्‌ म्हणाले, -- हे त्रद्षि हो, तुमची भाषणें कधींच मिथ्या होणारी नव्हत. 
आतां हा राजानें माझ्याचसारखा आपल्यास पुत्र व्हाबा असा जो. बर मागितला तो 
दुर्वट तर आहेच; कारण माझ्याहारण्या दुसरा येणार कोठून ! माझ्यासारख्या काय 
तो एक मीच; तथापि ब्राह्मणांचा आशीर्वाद कधीं व्यथे व्हावयाचा नाहीं. कारण, 
ब्राह्मण हे तीन जातींमध्ये श्रेष्ठ असून तेच माझें सुख्ख होत | १७ |. ह्याकरिता 
माझ्यासारखा दुधरा जर कोणीच नाहीं, तर ह्या आमीश्रपुत्र नाभिराजाच्या पोटीं मलाच 
अंश्ाबतार घेऊन येणें भाग आहे |; १८ ॥ श्रुकाचार्य म्हणाले.-हे राजा, मेरुदेवीहि 
तेथेंच होती. तिच्या समक्षच तिच्या पतीला असा हा बर देऊन भगवान्‌ अंतधोन 
पाबळे ॥ १९ ॥ हे परीक्षित्राजा, ह्याप्रमाणें त्या यज्ञामध्ये महान्‌ महान्‌ क्रद्षींनीं 
परमेश्वराला प्रस्न करून घेतलें असतां त्या भगवंताने त्या नामिराजाचे मनोरथ 
पूर्ण करण्यासाठीं त्याची पत्नी जी मेरुदेवी तिच्या उदरीं झुद्ध सत्यात्मक अबतार स्वतः 
घारण केळा, कारण, वायु भक्षण करणारे लोक, तपश्चर्या करणारे लोक व नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी ह्यांचे धर्म काय ते भगवंतांना सर्व लोकांस दाखवून द्याबयाचे होते | २० ॥ 


विसरा अन्याय लमाप्त 


अध्याय ४ था 


न४४५९५४४४४४४णणा' 


शुक्राचा म्हणाले,-दे राजा, नाभिराजाच्या या पुत्राच्या हइृस्तपादादि अबयबांबर 
जन्मतःच बज, अंकुदा, ध्वज वगेरे भगवंताची निन्हें दिसू. लागीं ब तो ञसजसा थोर 
होत चालला, तततझी त्याची समता, शांति, वैराग्य बगैरे सहा सदूगुणहि अधिकाअधिक 
विकसित होत चालले. हें पाहून राजाचें मंत्रिमंडळ, प्रजाजन, ब्राह्मण ब देवता ह्या 
सर्गनांच असें बाटूं छागलें कीं, ह्या सुळानें आतां सर्ब प्रथ्वीचें राज्य करावें ॥१॥ 
त्याचें शरीर इतकें दिव्य होतें कीं, त्यावर कितीएक कवींनी काव्यें लिहिलीं. त्याचा 
प्रमाव, बळ, संपत्ति, कीर्ति, वीर्य, शोर्य इत्यादि सारेच गुण अद्‌भुत दिस. ढागठे म्हणून 
त्याच्या पित्याने त्याचें नांब त्रष्रम म्हणजे श्रेठठ असेंच ठेविलें || २ ॥ परंतु हे कषभ- 
देवाचें ऐश्वर्य ब मरमराट पाहून भगवान्‌ इंद्राच्या मनांत त्याच्याबद्दल हेबा उत्पन्न झाला. 
म्हणून तो त्याच्या खंडांत मुळींच पजन्य पाडीनासा झाला हें इंद्राचें कपट त्रदषभदेवानें 
तात्काळ ताडले. कारण त्याचें योगसामथ्ये केवळ अदभुत होतें. त्यामुळें त्यानें आपल्या 
मायेच्या प्रमाबाने आपल्या ' अजनाम ' नामक खंडावर पाऊसच पाऊस करून टाकला 
॥ ३ ॥ नामिराजाळा आपल्या मनाप्रमाणे पुत्र झालेला पाहून अत्यानंद झाला. 
त्याचें मुखखावळोकन करितांक्षणींच त्याचा कंठ प्रेमानें भरून येत असे. वास्तविक पाहिलें 
तर भगबान्‌ आदिनारायगच आपल्या इच्छेने त्याच्या घरीं मनुष्यरूपानें जन्माभ आला 
होता, परंतु मायापाशाने बद्ध झाल्यामुळें राजाच्या बुद्धीला तो आपलाच पुत्र असें वाटत 
असे. तो त्याला “ बाळा वत्सा ' अशा कोतुकानें हांका मारूनच त्याचें लाटनपालन 
करी ब त्यांतच त्याला आनंद बाटे | ४ || नामिराजा प्रजेच्या मताला फार मान देत 
असे. त्याळा असें कळून आलें कीं, आपल्या पुत्राबर सामान्य लोकांपासून तों आपल्या 
प्रधानमंडळापर्येत सवीचेंच निस्सीम प्रेम आहे. तेव्हां त्या राजानें आपल्या त्या पुत्राला 
धर्माने प्रजेचें संरक्षण करण्याची मर्यादा घाळून देऊन ब त्यास यथावबिधि राज्याभिषेक 
करून स अहमवरृंदाच्या स्त्राथीन केलें आणि स्वतः मेरुदेवीला बरोबर घेऊन तो बदरिका- 
श्रमीं गेळा आणि कोगासहि उपद्रव न होईल अशा तपश्चर्यच्या योगानें आणि समाधीनें 
नरनारायणनामक भगवान्‌ वासुदेवाची उयासना करीत रारिला. अशा स्थितींत त्याःवा 
बराच कालक्षेय झाल्यानंतर तो जीवन्मुक्त झाला | ५ ॥ हे पांडुपुत्रा परीक्षिता, त्याच्या 
चरित्राचे दोन क्छोक लोक नेहमीं म्हणत असतात. त्यांतील भावार्थ हा कीं, नाभिराजा हा 
राजर्षि होता. त्याच्या 'चरित्राचें अनुकरण कोणत्या तरी मनुष्याच्या हातून घडेल काय ! 
कारण कीं, त्याच्या पवित्राचरणामुळें प्रत्यक्ष परमेश्वरालाच जन्म घेऊन त्याच्या उदरीं यावें 
लागलें | ६॥ ब्राह्मणाचे हित करणाऱ्या नामिराजञाप्रमाणे दुसरा कोणी तरी सांपडेल काय ! 
अहो, त्यानें मंगळोफचारांनीं ब्राह्मणांची पूजा केली म्हणून जह्मणांनीं आपल्या प्रभावाने 


१५६ सुलभ श्रीमद्वागबत 


“४/४/४५' 











/४/४/४६. 








त्या राजाला त्या यज्ञाप्रमाणे प्रत्यक्ष विष्णूचे दशन करून दिलें || ७ ॥| कपभादेव हा 
आपल्या देशाला कर्मभूमि असं समजत असें; म्हणून त्यानें प्रथम गुरुगहीं कसें राहावें तें 
सर्वे लोकांस आपण स्वतः तसें बागून शिकवून दिलें. त्यानंतर ग्रहस्थाश्रमांतले धर्म कसें 
पाळावेत है लोकांस दाखविण्याकरितां त्यानें पुढें ग्रहस्थाश्रमहि धारण केला आणि 
शास्त्रोक्त रीतीनें श्रुतिस्मृतींत ठांगितलेल्या कमाचें थयासांग अनुष्ठान करून इंद्राने दिलेल्या 
जयंतीनामक भार्येच्या उदरीं आपल्याप्रमाणेच अशा इंभर पुत्रांस जन्म दिला ॥ ८ ॥| 
त्याचा स्रोत बडील पुत्र भरत रांबांचा होता. तो महान्‌ योगी निपजला. त्याच्या सद्गुगांची 
प्रशंसा करावी तेबढी थोडीच. त्याच्यावरून त्याच्या देशाला ' भारत ? असे नांब पडलें 
॥ ९ | त्याच्या पाठचे माऊ कुशाब्त, इलावतं, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु भद्रसेन, इंद्रस्पूक 
विदर्भ आणि कौकट हे नऊ असून तेच खालच्या सर्व नव्बद भावांत भ्रेष्ठ होते ॥ १० | 
त्या उरलेल्यांपेक्तीं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्हीत्र, ट्रुमिल, 
'चमस ब करमाजन हे नऊ पुत्र श्रेडठ' भगबद्धक्त होते. त्यांनीं सर्व लोकांना 
भमागवतधमे दाखवून दिले. त्यांचें भगबद्गुणानुबणनानें भरलेले उत्तम चरित्र 
म्हणजे शांतीचे निवासस्थान होय. त्यांचें ब्णन बसुदेव आणि नारद ह्यांच्या 
संशदरूपाने आम्हीं करू % ॥ ११ [|| १२ ।! भगवान्‌ क्र्षभदेव हा आत्म- 
विवेकाने चाढणारा होता. संतारायासून उत्पन होणाऱ्या अनेक अडचणी त्याच्या ठिकाणीं 
नित्रत्त झालेल्या होत्या; म्हणून तो चिदानंदस्वरूपी ईश्वराप्रमाणेंच होता. तरीसुद्दां ज्यांना 
धमाचे रहस्य कळत नाहीं; त्यांना कालपरंररेनें चालत आलेला धर्म त्यानें स्वतः आचरण 
करून दाखवून त्यंना रिकविण्यासाठीं तो स्वतःहि अज्ञान्याप्रमाणें कमाचरण करूं लागळा 
॥ १३ ॥ त्यानें आपली दृष्टि शांत ब सर्वत्र सम अशी ठेविली, सवीशीं स्नेह जोडिला, 
प्राणिमात्रांविषयीं कळकळ बाळगली आणि 'मे, अर्थ, कीर्ति, प्रजा, भोग आणि मोक्ष 
'संयादन करून लोकांना सदाचाराचे नियम लावून दिले || १४ || कारण मोठमोठे लोक 
१ जसं आचरण करितात, त्याप्रमाणं बाकीचे लोक आचरण करीत असतात ॥१५॥ वेदांमध्ये 
भरलेले सर्व रहस्य कपमदेव जरी पूर्णपणें जाणत होता, तरी प्रयेक कार्यात तो ब्राह्मणांची'च 
अनुज्ञा घेऊन सर्वे प्रजेचें पालन करीत असे ॥ १६ ॥ त्यानें ब्राह्मणांच्या आज्ञेनुसार 
-सर्व यज्ञांचें दामर वेळां अनुष्ठान केलें, त्याच्या प्रत्येक समारंभांत द्रव्य, स्थळ, काल, बय, 
'परमेश्रराविषयी निडा, कत्विजू इत्यादि नाना प्रकारच्या साहित्यांची समृद्धि असे| १७॥ 
-मगबान्‌ त्रदप्रमदेव ह्या मरतखंडाचें पालन करीत असतां कोणालाहि इतरांपासून आपणास 
कांहीं प्राप्त व्हावें अशी कधीं इच्छा होत नसे; आणि कोणताही प्राणी आशाळभूतपणानें 
'कशाकडेहि पाहात नसे. तरी पण आपल्या राजावरचें आपलें प्रेम घटकोघटकीं वाढावे 
अशी मात्र सर्वांची इच्छा असे || १८ ॥ एके दिवशीं कगमदेब फिरत फिरत ब्रह्मावर्तास 
-गेला तों तेथें मोठमोठ्या महर्षींची मोठी समा भरली होती. सारी प्रजा राजाचें दर्शन 





% हे पुढें अकराव्या स्कंत्रांत आलें आहे. 


स्कंध ५--अध्याय ४ १५७. 





घेण्यासाठीं एकत्र जमली होती, तें पाहून राजाच्या मनांत असें आलें कीं, आपल्या साऱ्या 
पुत्रांची अंतःकरणे आपल्या स्वाधीन आहेत, आणि लीनता ब प्रेम येणेकरून त्याचें 
बर्तनहि अत्यंत व्यवस्थित आहे. तरीसुद्धा अशा वेळीं आपण कांहीं तरी त्यांस उपदेशपर 
वार शब्द सांगावे, म्हणजे त्यांच्या निमित्ताने तोच हितोपदेश लोकांनाहि सहजी ऐकावयास 
मिळेल. असा विचार करून त्यानें बोळण्यास आरंभ केला | १९ | 


चौथा अध्याय लमात्त 


अध्याय ५ वा 


न<४/५४५७/४४४४ 


नदम म्हणाला, ---मुलांनो, ह्या जगामध्यें यातायात केली म्हणजे विष्ठा मक्षण 
करणाऱ्या कुमिकीटकांना सुद्धां विषयभोगहे भोगाबयास मिळतात. हे विषयसुख प्रारंभी 
जरी सुखदायक असें बाटतें, तरी परिणामी तें दुःखदायक होतें. ह्याकरिता मनुष्यानें त्या 
कृमिकीटकांप्रमाणें विषयोपभोगांतच लोळत राहाणें उक्त नघ्हे, म्हणून तुम्हीं तपाचरण करा; 
म्हणजे तुमच्या अंतःकरणाची शुद्धि होईळ आणि अंतःकरण शुद्ध झालें म्हणजे अखंड 
ब्रह्मानंदाचा लाम होई | १॥ साधूची सेवा हें मोक्षाचें द्वार असून स्त्रेणपुरुषांचा सहवास 
हें नरकाचें साधन होय, असें म्हणतात. ज्यांची दृष्टि सम, अंतःकरणवृत्ति अत्यंत शांत, 
क्रोध ज्याला माहीतच नाहीं, तशीं ज्याची मेत्री आणि ज्याचें आचरण पवित्र तोच 
साधु असें समजावें ॥ २ ॥ किंबा मी जो इश्वर त्या ठिकाणीं प्रेम ठेवणे हाच काय तो 
' पुरुषार्थ असें जे समजतात ब जे केबल उदरनिर्त्राहाच्या गोष्टी सांगणारे असती त्यांच्या - 
बर किंत्रा स््रीसुतचनानें भरलेल्या घरादारावर जे प्रेम न करतां शरीरनिर्वाहापुरताच जनाशीं 
संबंध ठेवतात, तेच सत्पुरुष होत ॥ ३ ॥ मनुष्य इंद्रियसुखाच्या मागें लागला, 
कीं तो प्रमत्त बनतो. मग त्याच्या हातून पातकें घडतील यांत आश्चर्य तें काय ! मुलांनो, 
मिथ्याअसूनहि दुःखदायक असा हा देह ज्या पातकांमुळें आत्म्याला प्राप्त होतो, तेंच 
पातक पुनरपि आचरण करणें हें कांहीं ठीक नव्हे || ४॥ आममस्वर्पाचे ज्ञान झाठें 
नाहीं, तोंगयेत आत्मा हा अज्ञानाने आच्छ दिलेला असतो ब तोच त्याचा पराजय होय 
आणि तोंपर्यंत मन हें कर्माकडे प्रशरत्त होतच असतें. कारण तें नेहमीं कर्मोत्सुक असतें 
आणि ल्यामुळेंच शरिराला बंधन प्रात होतें ॥ ५ ॥ आत्म्याला अश नानें आच्छादून 
टाकिलें म्हणजे, पुरुषाळा कमंतंधांत पाडतें. मी जो जगनिबास परमेश्वर त्याबर जोंबयत 
पुरुषाचा शरिराशी असलेला संबंध सुटाबयाचा नाहीं | ६ ॥ इंद्रियजन्य सु हे मिथ्या 
आहे, हें जर मनुष्यानें जाणलें नाहीं, आणि स्वार्थानेंच तो धुंद झाला, तर त्या मूढाला 
आत्मस्वरू्पाचा विडर पडतो आणि तो मेथुनडखप्रधान ग्हांतच गुरफटून जाऊन नाहीं 
नाहीं ते ताप भोगीत असतो 11७॥ कोणत्याहि मनुष्याच्या हृदयामध्यें अहंकाररूपी मनाची 
गांठ ही असतेच. त्यामुळें “ हा मी आणि हीं माझीं इंद्रियें ' असा अभिमान त्याळा बाटत 
असतो; परंतु सुखोपभोगार्थ स्त्रीचा अंगीकार केला कीं, त्याच्यायोगें तेथें दोन अभिमान 
उत्यन होतात. कारण विवाहित स्थितीमध्ये पतीची आणि पत्नीची अशा दोन ग्रंथी एकत्र 
होतात. त्यासुळें त्या पुरुषाळा घरदार, शेतवाडी, सुलेंवाळे, आत्तदष्ट हा विषय मिन्न 
असूनहि त्याच्याविषयी अहंममता उत्पन्न होते; आणि त्याच्याबद्दल प्रबळ मोह उत्पन्न होऊन 
त्याच्या दुःखाला तो कारण होतो || ८ ॥| ह्या पूर्वकर्मानुसार हृदयाशी जखडून बसलेली जी 
ही अहंकाराची गांढ, ती जेव्हां रिथिळ होते, तेव्हां स्त्रीबरीळ ममताहि आपोआप 


स्कंध ५--अध्याय ५ १५९ 
कमी होते; आणि तो विषयसुख्यापासून पराड्मुख्व होतो, तेव्हांच लो अहंकाराच्या 
बंधनापासून मुक्त होऊन परम पदाला पोंचतो || ९ | हा अहंकार सुटण्याला २५ साधनें 
सांगितलेलीं आहेत, तीं अशीं--( १) हंसरूपी ( परमेंश्रर ) गुरु जो मी, त्या माझ्यावर 
मक्ति ठेवणे, (२ ) माझ्या सेवेंत तत्पर राहाणे, ( ३ ) भोगेच्छा सोडून देणें, (४ ) 
शीतोष्ण, मानापमान इत्यादि दंदें टाकून देणें, ( ५ ) प्राणिमात्रांना इहलोकीं म्हणा कीं 
'परलोकीं म्हणा दुःख हें आहेच आहे हें लक्षांत ठेवणे, ( ६ ) ज्ञानाची इच्छा धरणें, (७) 
तपश्चर्या करणें ब आत्मसंयमन करणें, ( ८ ) काम्यकर्गे सोडून देणें, ( ९ ) कर्मे करा- 
बया'चीं तीं मत्यीत्यथेच करणें, ( १० ) निरंतर माझे गुणानुबाद गायन करणें, (११) 
मद्रूप झालेल्या लोकांची संगति धरणे, ( १२ ) माझे गुण बर्णन करणें, ( १३ ) निर्वेर 
असणें, ( १४ ) समदृष्टि ठेवणे, ( १५ ) शांति धारण करणें, ( १६ ) घरादाराबरील ब 
देहावरील ममता सोडणे, ( १७ ) अध्यात्मगास्त्राचा अभ्यास करणें, ( १८ ) एकांत- 
बासाची आवड धरणें, ( १९ ) प्राण, इंद्रियें आणि मन ह्यांना पूर्णपणे स्वाथीन ठेवणें 
९२० ) सत्यावर निष्ठा ठेवणें, ( २१ ) ब्रह्मचर्य पाळणें ( २२ ) कर्तेब्यकर्मास कधींहि न 
चुकणे, ( २२ ) इंद्रियदमन करणें, ( २४ ) सवंत्र मीच भरलेला आहे अशी दृष्टि करून 
देण्यांत कुशळ असें ज्ञान ब विज्ञान स॑यादन करणें आणि ( २५ ) योगाभ्यास कररणें. 
अशा रीतीनें घैर्य घरून प्रयत्नपूर्वक विवेक करूं लागलें म्हणजे त्या कुडाळ पुरुषाचा 
अडंकाररूर उपाधि दूर होतो ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ अज्ञानापासून होणारें हैं ग्रंथि- 
बंधन म्हणजे कर्माचें एक बततिस्थानच होय. ह्याकरिता कोण याहि पुरुषाने सावध राहून 
शास्त्रांत सांगितलेल्या ह्या डपायाचें अनुष्ठान करावें आणि ही गांढ निज्लालस सोडवून 
टाकावी. ती सुटली म्हणजे मग साधनाचे अनुष्ठान करण्याचें कारण राहात नाहीं ॥१४॥ 
ज्या राजाला किंबा गुरूला माझा लोक प्राप्त व्हावा अशी इच्छा असेल किंबा माझा 
अनुग्रह म्हणजेच पुरुषार्थ हें ज्याला मान्य असेल, त्यानें आपापल्या प्रज्ञांना, पुत्रांना किंबा 
शिष्यांना असाच उपदेश कराबा आणि तो उपदेश त्यांनीं मान्य केला नाहीं तरी 
यत्किचिगूहि मनांत क्रोध आणू नये. खरें तस्थ न समजल्यामुळें कम करणें हेंच कल्याण- 
कारक आहे असें समजून जे कर्मभूड बनलेले असतात त्यांना आपणहि आणखी कर्म- 
मार्गीत पाडूं नये. कोणालाहि कमैमागीस लावणे म्हणजे आंधळ्याला खडुथांत लोटण्या- 
सारखे असल्यामुळे तसे करण्यांत अर्थ कोणता ! ॥ १५ ॥ आपलें कल्याण कदांत 
आहे हेंच आधीं लोकांना समजत नाहीं. भोगेच्छा अनिवार झाली कीं ते कर्मे करूं 
लागतात. त्यासाठीं त्यांना परस्परांशी वैर करणें भाग पडतें. आणि त्या मूरखोना 
राईयेवढ्या सुखासाठी डोंगराएवदीं दु:खे भोगावी लागतात हेंहि कळत नाहीं ॥ १६ || 
सत्य तत्त्व ज्याला समजून चुकलें ब ज्याच्या हृदयामध्ये दरेची निरंतर वस्ती आहे, 
अता विचारी पुरुष अविग्रेमध्ये लोळत पडत असलेल्या जीवाला पुनः कर्ममार्गास 
कसें प्रत्रूत करील ! कारण, कर्मे करणें ही कुबुद्धि होय, हे समजत असूनहि पुनः! 
मनुष्याला त्याच मार्गानें जा म्हगणें म्हणजे बाट चुकलेल्या आंधळ्याला तसाच 


१६० सुलभ श्रीमद्वागवत 
२7-11 
पुढें जा असेंच म्हगण्यासारख॑ आहे ॥ १७ ॥ आपल्या आश्रितात मृत्युख्ष 
संसारांतून काढण्याचे ज्याला सामथ्थ नसेल तो गुरूच नव्हे; तताच तो बंधु नव्हे 
ब पिता किंबा माताडि त्याला म्हणू नये, त्याला देवतहि म्हणतां येत नाटीं आणि. 
स्वामी किंबा पालकहि तो नव्हे || १८॥ हें माझें शरीर तुमच्या कव्पनेच्या बाहेर असून 
भूर्तिमंत धर्मस्वरू्प आहे. त्यामुळें सत्त्वगुण हेंच माझें हृद्य होय. अधर्माला मी सर्वस्वी 
प.ठीमा्गे टाकिल्यासुळें मळा आर्थलोक ' त्रदषभ म्हणजे * श्रे ' असें म्हणतात ॥१९॥ 
पुत्र हो, तुम्ही माझ्य़ा पवित्र व सत्त्वसंपन हदयापासून उत्पन झाला आहां. म्हणून 
तुम्हीं तुमचा हा सहोदर बडील बंधु जो भरत ह्याची निशकपटबुद्धीनें सेवा करा. त्याची 
थुश्रूषा करण्याने प्रजायालनाचें कार्य होगारें आहे ॥ २० ॥ द्या स्थाबरजंगमात्मक 
सष्टीमध्यें स्थाबर'पेक्षां जंगम पदार्थ श्रेठ्ठ होत; परंतु त्यापेक्षां जे सचेतन म्हणजे ज्ञान 
असगारे पशुपक्षी, कृमिकीटक हे भ्रेष्ठ होत. त्या स्वोपेक्षां मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यांपेक्षां 
प्रमथ श्रेष्ठ, प्रमथांपेक्षां गंधर्व श्रेष्ठ, त्यांच्याहून देवांचे किन्नरादि सेवकगण श्रेष्ठ होत 
॥ २१ | त्यांच्यापेक्षा दैत्य श्रेष्ठ, देत्यांपेक्षा इंद्रादिदेब थोर, इंद्रादिदेवांपेक्षां बह्मदेवाचे 
दक्षभादिकरून पुत्र ते श्रेष्ठ, होत. त्यांच्यापेक्षा शोकर श्रे्ठ, त्यालासुद्धां तरह्मदेवापासूनच 
सामर्थ्य प्रात झालें असूब तो मलाच परमेश्वर समजतो. आणि मी ब्राह्मणांना पूज्य मानितों 
॥ २२ | हे बह्मवृंद हो, ह्या जगांत ब्राह्मणांची बरोबरी कोणालाच व्हावयाची नाहीं. 
याहून अधिक काय सांगूं ! ह्यांच्या सुखामध्यें श्रद्धापूर्वक जें अन अर्पण केलें असेंल, तें 
भक्षण करून मला जसा संतोष होतो, तसा अग्िहोत्रांत हबन केलेल्या हविदरब्यांच्या 
भक्षणानेंहि होत नाहीं ॥ २३ ॥ कारण त्यांनींच माझ्या वेदरूपी सुंदर दिव्य ब पुरातन 
शरिराचें ह्या लोकीं आजपर्यत संरक्षण केलें आहे. त्यांच्यामध्ये अत्यंत पवित्र असा सत्त्व- 
यण, शम, दम, सऱ्य, अनुग्रह, तप सहनशीलता आणि अनुभब हे आठ गुण वसत 
असतात | २४ ॥ आह्मण निष्कांचन असतांहि स्वर्ग आणि मोक्ष यांचा अधिपति सर्वश्रेष्ठ 
असा परमेश्वर जो मी त्याच्यापासूनहि ते कसलीहि अपेक्षा करीत नाहींस, मग ते इतरांपाशी 
काय मागणार ! रात्रंदिवस माझी भक्ति करणें एवढेंच काय तें त्यांचें ग्रत असतें | २५ ॥ 
मुलांनो, तुम्ही पावलोंपावठीं आपल्या मनांत अशी भाबना ठेवा कीं, मी परमेश्वर हा सर्व 
चराचरमात्रांत मरून राहिलों आहें. तुमची दृष्टि पवित्र असूंद्या म्हणजे हीच माझी 
परभेश्वराची खरी पूजा होय ॥ २६॥ मन, बाणी, दृष्टि इत्यादि इंद्रियांचे प्रत्यक्ष फळ 
म्हणजे माझी उपासना करणें हेंच होय. त्याबांचून मनुष्याची प्रचंड मोहरूपी काळ्पाशांतून 
सुटका होणें शक्‍यच नाहीं ॥ २७ || 





झुकाचार्य म्हणाले, -हे राजा, त्या मगवान्‌ तदषभदेवाचें तामरथ्ये अगाध असून 
सर्व लोकांवर त्याचें पराकाष्ठेचें प्रेम असे ; म्हणूनच त्यांनीं हा आपल्या पुत्राच्या निमित्ताने 
सार्‍या जनांस कळकळीचा उपदेश केळा. कारण, आपल्या पुत्रांना त्यांनीं पूर्वीच सुरक्षित 
करून ठेविलें होतें; पण येबढ्यानेंच त्याची तृत्ति झाळी नाहीं ब स्वमाबांत अललंत शांति 


स्कंध ५--अध्याय ५ १६१ 





प्रात झाल्यानें जे कर्ममार्ग सोडून देतात त्यांचें परमहंसस्थितींतील धर्म कसे असतात, त्यांचें 
भक्ति, शान व वैराग्य कसें असतें, हेंहि लोकांना दाखवून द्यावें असें त्याच्या मनांत आलें. 
यासाठीं आपल्या शभर पुत्रांतील बडीळ, भगबद्धक्त आणि भगबद्धक्ताची सेबा करण्यांत 
तत्पर असा जो भरत त्याला त्यांनीं राज्याभित्रक करून पृथ्विसंरक्षणाचें काम सांगितलें 
आणि स्वतःजबळ देहारिबाय कांहीं राखून ठेविलें नाहीं. इतक्या दिवस तो आपल्या 
घरांतच वेड्यापिशासारखा, दिगंबर, केस अस्ताव्यस्त पसरलेले अशा स्थितींत राहत असे, 
पण आतां त्यानें आहवनीय अभ्नीचा आपल्या आत्म्यांतच समावेश केला आणि संन्यास 
घेऊन तो अक्षावतोतून निधाला | २८॥ तो एखाद्या आळशासारखा, आंधळ्यासारखा, 
सुक्‍यासारखा, बहिऱ्यासारवा किंबा पिश्ाचानें झपाटलेल्या मनुष्यासारवा फिरत असे. 
त्याचा वेष सर्वसंगपरित्याग« केलेल्या बैराग्यासारखा होता आणि लोकांनीं त्याला कितीहि 
प्र्न विचारिळे तरी मौनब्रत स्वीकारून तो मुका्यानेंच चाले ॥ २९ ॥ जातां जातां त्याला 
मोठमोठी शहरें, गांब, खाणी, खेडी, फुलांच्या बागा, डोंगरांच्या पायथ्यांचे गांब, सैन्याचे 
तळ, गोठे, गोळबोडे, व्यापाऱ्यांचे तांडे, डोंगर, बने, आश्रम इत्यादि मार्गामध्ये लागत 
आणि ठिकठिकाणचे नीच लोक, जंगली हत्तींच्या मोंबतीं जश्या माझ्या घोंगाबतात, त्याप्रमाणें 
त्याला भंडावून सोडीत. ते त्याला धाक दाखवीत, मारीत, त्याच्या अंगावर लघुशंका 
करीत, त्याच्याबर थुंकत, खाकरे टाकीत, दगड, विष्ठा किंवा धूळ त्याच्या अंगाबर फेंकीत ! 
कोणी त्याच्या पुढें अपानवायु सोडीत ब त्याला नाहीं नाहीं त्या शिव्या देत. तरी त्यांच्याकडे 
लक्ष न देतां देहाची रचनाच मुळीं खोटी आहे ब त्याला भ्रमामुळें सत्‌ असे म्हणतात 
अर्से जाणून त्यानें देहावर, मी किंवा हा माझा, असा भाव मुळींच ठेविला नव्हता. 
सतू ब अतत ह्या दोन्ही अनुभवांनी तो स्वस्बरूपीं स्थिर होऊन राहिला असल्यामुळें त्याचें मन 
आत्मानंदापासून ढळत नसे. अशा स्थितींत तो एकटा'च साऱ्या एथ्वीबर भ्रमण करी ॥३०॥ 
त्याचे हात, पाय, बक्षःस्थळ, स्थूळ बाहू, खांदे, गळा, सुख वगैरे अबयवांची रचना 
अत्यंत नाजुक होती. त्याच्या मुखावर नित्य सुंदर हास्य होत असे, त्यामुळें तें फार शोभिवंत 
दिसे. नेत्र ताज्या कमल्पत्रांसारखे पाणीदार असून थोडेसे आर'क्त ब दीर्घ होते. त्यांतील 
बुबुळें तर अत्यंत शांत असून त्यांच्यायोगानें तो फारच रमणीय दिसे. त्याचे गाल, 
कान, कंठ व नाक हे अवयव त्याच्या सर्व शरिरास शोभण्यासारखे नीटनेटके असत वः 
त्याच्या सुखाबर साहजिक रम्य हास्य असल्यामुळें प्रत्येक गांब!तील स्त्रियांच्या अंतःकरणांतः 
त्याला पाहून कामसंचार होत असे. त्याच्या पाठीबर कुरळ्या झुबकेदार पिंगट केंसांचा 
मोठा भार लोंबत होता. तो इतका सुंदर होता, तथापि त्या'चें शारीर एखाद्या नंग्या 
गोसाव्याप्रमाणें मळकट असल्यामुळें त्याला कोणी तरी पिश्ाचानें झपाटले असावें असें बाटे 
॥ २१ ॥ भगवान्‌ कदुषभदेवाला असें जेव्हां दिसलें, तेव्हां त्यानें प्रतिबंध करण्याचा 
उपाय कराबा तर तो सर्वथेब निंद्य होय असें समजून त्यानें अजगरघत पतकरलें. आपलें 
प्रारधकर्म असेल तें भोगावयाचें अस, निश्चय करून तो पडल्यापडल्याच जें मिळे तें खाई. 
त्याचें खाणें, पिणे, मलमूत्रविसर्जन हें एकाच ठिकाणीं होत असे. तो विठ्ठमध्येंच लोळे, 
सु. भा. भाग २-१ १ 


१६२ सुलभ श्रीमद्वागवत 





म्हणून त्याच्या अंगावर मळ पुटेंच्या पुटे चढलेली होती ॥ २२ ॥ त्याच्या मळुला 
दु्गघ तर येत नव्हताच; पण डळट दाही दिशांना त्याचा सुगंध सुटे. तो इतका कीं, 
त्याच्या संसर्ग मुळें सुगंधयुक्त झालेल्या बायूनें तेथीळ खभोंबतालचा दहा योजनांइतका 
प्रदेश सुगंधित होऊन जात असरे ॥ ३३ ॥ याप्रमाणे तो गाई, हरणे, कावळे ह्यांच्याप्रमाणे 
वाले, बसे, निजे आणि त्याच्याप्रसाणेच पाणी पिई, खार्णे खाई, मूत्रपुरीषोत्सर्ग करी | ३४॥ 
भगवान्‌ त्व्पमदेवार्ने अशा प्रकास्बा योगमार्ग स्वीकारला. तो मोक्षाचा अधिपति होता. 
उअसखंड स्वल्यामध्येंच निमम असून सदासर्वदा परमानंदाचा अनुभब घेत असे. श्रुतींत 
सत्रात मोठा परमानंद म्हणून जे वर्णिला आहे, तेंच त्याचें मूतिमंत स्वरूप होय. सर्वे 
खूलांचा आत्मा, षड्गुणैधर्यस॑यच्न जगऩिवास जो परमात्मा त्याच्यांत आणि क्रषभदेबांत 
ठदररूपी किंवा देह हा मेद्क उपाध्रि नव्हता. सर्ब प्रकारचीं फळें त्याच्याजवळ निरंतर 
भरून राहिलीं होतीं. हे राजा, फार काय सांगार्वे ! योगाम्यास करीत असतां त्याला 
आकाशांतून फिरणे, मनात येईेळ वेयें तत्काळ बाणें, अकस्मात्‌ गुप्त होणें, दुसऱ्या देहांत 
न्स॑ंचार करणें, दूरचा पदार्थ दिस्गे इत्यादि प्रसिद्ध असलेल्या अष्टसिद्धि अनायासें हस्तगत 
झालेल्या होत्या; पण तो त्यांत कर्षीहि धन्यवा मानीत बसला नाहीं || २५ | 


दांचवा अश्याय समात 


अध्याय ६ वा 


">-<५४*४४४४४४४४४00 


परीक्षित्राजा शुकाचार्याना म्हणतोः--- हे ज्ञानर्सयन्न मुने, त्रद्षम देवषि तर 
आत्मस्वरूपांतच तलहीन होऊन राहिलेला होता. योगाभ्यासाच्या योगानें त्यांचा ज्ञानाभि 
प्रदीप्त होऊन त्यांचीं कामक्रोधादि सर्व कमंबीरजे जळून गेलीं होतीं, अशा प्रकारें ज्यांची 
कर्मबीर्जे जळून जातात, त्यांना सहजगत्या योगसिद्धि प्राप्त झाल्या तर त्यांच्या ऐरश्वर्यापासून 
त्यांना कांहीं छेशा होत नाहींत, हा तर सिद्धांत आहे. मग त्यांनीं त्या योगसिद्धीचा स्वीकार 
कां केला नाहीं १॥ १ ॥ शुकाचार्य म्हणाले,--हे राजा तूं म्हणतोस हें वरे आहे; 
परंतु सावज जाळ्यांत अडकले तरीसुद्धा पारध्याळा त्याचा पक्षा भरंबसा वाटत नाहीं; 
कारण न जाणें तें कदाचित्‌ तितकयांतूनहि बाहेर पळ काढील. तद्वत्‌ बुद्धिमान पुरुषांना 
ह्या मनाचा पक्का विश्वास कधींच बाटत नाहीं. कारण चंचळपणा हा त्याचा स्वमाबघधर्म 
आहे ॥ २ ॥ याविषयीं असें म्हटलें आहे कीं, ह्या चचळ मनाबरोबर मेत्री अशी कोणी; 
कधींहि करूं नये. ह्या मनावर विश्वास ठेविल्यामुळें आजन्म केलेली शंकराची तपर्श्वर्या 
मोहिनी दृष्टीस पडतांच फुकट गेली || ३ ॥ आपल्या पतीचा आपल्यावर विश्वास आहे 
असें पाहिलें म्हणजे व्यमिचारी स्त्री ज्याप्रमाणें हळूच आपल्या जाराला घरांत घेते, त्या- 
प्रमाणें योग्याने मनाशी एक वेळ मैत्री केली कीं, कामबासनेला हृदयांत शिरण्याला मोकळीक 
देते आणि मागाहून इतरहि सारे शत्रु आपोआप येऊन घरांत घुसतात |॥ ४ | काम, 
क्ोघ, लोम, मद, मत्सर, शोक, मोह, भय इत्यादि विकार हे पुरुषाचे शत्र होत आणि 
कमीपासून बंधन प्राप्त होण्याला कारण तरी मनच. अशा या मनाचा विश्वासाने कोणता 
युरुष स्वीकार करील ! ॥ ५ ॥ क्रषभदेव हा सर्व लोकपालांना भूषणभूत होता. तरी 
त्याच्या अंगीं भगबत्मभाव आहे हें कोणासच कळत नसे. याचें कारण त्याचा वेष, भाषण, 
चाळचलणूक हीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें विचित्र होतीं; पण यापुढें योगी लोक देहत्याग कसा 
करितात त्याचें ह्या लोकांस शिक्षण द्यार्वे अशी त्यास इच्छा झाली. त्यासाठीं त्यानें स्वतःच 
देहत्याग करण्याचें मनांत आणिलें. जीबात्मा आणि परमात्मा, थ्यानकर्ता आणि ध्येय; 
आधार ब आधेय ह्यांतील भेद त्यानें मुळींच सोडून दिला आणि सरवंत्र समदृष्टि ठेवून 
ब विषयाचा संबंध सर्वस्वीं सोडून स्वस्थ राहिला | ६ ॥ हे राजा, मनाचा त्याग केला 
तरी पुढें कांहीं काळपर्यंत पूर्वीच्या 'अभिमानाच्या छायेमुळें देह हा चालतच असतो. 
त्याप्रमाणें त्रषभदेवानें अशा प्रकारें लिंगदेह सोडला तरी त्याचा जड देह पूर्वीच्या अभि- 
मानाभासामुळें योगमायेच्या वासनेने ह्या प्रथ्वीवर फिरत राहिला. तो फिग्तां फिरतां सहज 
कोंक, वेक, कुटक ह्या देशांत जाऊन पोचला असतां तेथें कांहीं तरी मनांत येऊन तो 
तोंडांत एक दगडच धरून बसला. त्याचे केस अस्ताव्यस्त पसरले होते ब अंगावर 
कोणत्याहि प्रकारचें आच्छादन नव्ह्ते. अशा रीतीनें तो उन्मत्तातारखा कुटकपर्वतावरील 


१६४ सुलभ श्रीमःद्वागवत 

यन्य दी 0.20 0000 
अरण्यांत एकटाच भटकत फिरत होता ॥ ७ ॥ पण पुढें त्या अरण्यांत असलेल्या 
वेळूच्या बेटांतील कांहीं वेळू बाऱ्यानें इलतडुलत एकमेकांवर घासू लागले आणि त्या 
घर्षणाने अभ्नि उत्यन्न होऊन त्या अरण्यांत जिकडेतिकडे बणबा पेटला ब तो सारीं झाडें- 
झुडपे ग्रासीत सुटला असतां त्या भयंकर अम्निप्रळयामध्यें त्रदषभदेवाच्या देहाचे जळून 
भस्म झालें || ८ || कोक, वेक ब कुटक या देशांत अर्हत्‌ ह्या नांबाचा राजा होणार 
आहे ब तो तेथील राज्य चालवील ब इतक्यांत क्ररषभदेबाचें हें, कोणत्याहि आश्रमाठा 
अनुचित असें अद्‌भुत चरित्र त्याच्या कानावर जाईल. हे परीक्षित्राजा, कलियुगामध्यें 
अधर्माचा उत्कर्ष होणार हें तर ठरलेलेच आहे. ह्या भवितव्यतेमुळे अहत्राजाच्या बुद्धीला 
मोह उत्नन्न होईल आणि तो राजा कूषभदेबाच्या चरित्राचे उदाहरण घेऊन ब त्याचें 
अनुकरण करून आपला निमय असलेला घर्म सोडून देऊन आपल्या'च बुद्धीनें नवीन 
पाखंडी धर्म स्थापन करून .त्यानेंच चालू लागेल ब त्याच निंद्य धर्मांचा प्रसार करील 
॥ ९ ॥ कल्युगामध्यें ढोक हे ईश्वरी मायेने मोहित असल्यामुळें, अर्हत्सारखा 
अधर्मप्रबर्तक राजा निपजला म्हणजे 'यथा राजा तथा प्रजा ! ह्या न्यायाने स्वघर्मातील- 
शुद्ध आचरण सोडून लोक मनःपूत मलिन आचरण करूं लागतील. स्नान करावयाचें नाहीं, 
आचमन सुद्धां टाकाबयाचें नाहीं, गलिच्छ राहावयाचे, नाना प्रकारचे केत कातरावयाचे, 
असे आचार स्वीकारतील, कारण हा कलि म्हणजे अधर्माचें केकळ माहेरघर असून तो 
लोकांच्या बुद्धि भ्रष्ट करून सोडितो, म्हणून लोक, वेद, ब्राहषण, यज्ननारायण ब इतर 
पवित्र लोक ह्यांनाही दूषित करून सोडतील |॥ १० || हे लोक या नवीन अर्वाचीन 
पद्धतीचे अंधपरंपरेने आचरण करून त्या आपल्या स्वैर आचरणाबरच विश्वास टाकिल्या- 
मुळें शेवटीं त्यांना स्वतःच्याच दोषामुळें अंधनरकांत पडावें ठागेल | ११ ॥ हे परीक्षित- 
राजा, करुषभदेवाचा हा अवतार रजोगुणानें व्याप्त झालेल्या लोकांना मोक्षमार्गांचें शिक्षण 
द्यावें येबढ्याकरितांच परमेश्वराने घेतला होता. त्याच्या गुणांचें वणन करणारे हे लोक 
त्याची कीर्ति नित्य गातात ॥१२॥ अहो, सत्तसमुद्रवल्यांवित पएथ्बीच्या पाटीषर जितकी 
म्हणून द्वीपे आहेत, त्या सरबीमध्यें भारतबर्षाइतकें पुण्यस्थान दुसरें कोणतेंहि नाहीं. कारण 
ह्या देशांत राहणारे लोक, कहषरभादि अबतारांनीं युक्त अशीं परमेश्वराची मंगल'चरितरे 
गायन करीत असतात || १२ ॥ अहो, प्रियत्रत राजाच्या वंशाची कीर्ति अत्यंत पवित्र होय. 
कारण त्या वंशामध्यें प्रत्यक्ष आदिनारायणानें अवतार घेऊन कर्मबंधापासून मुक्त होण्याचें 
साधन अशा मोक्षधर्माचें आचरण करून दाखविलें ॥ १४ ।॥| जनांस सन्मार्ग 
दाखविण्यासाठी तरद्षभदेबानें जे जे यत्न केळे, त्याचें अनुकरण करण्याची नुसती 
इच्छा धरणारा दुसरा एखादा त्याच्यासारखा योगी कोठें तरी आढळेल काय! 
त्यानें सर्व योगसिद्धि फुकट म्हणून टाकून दिल्या. ज्यांच्यासाठी इतर योगी मोठा 
प्रयत्न करीत असतात ॥ १५ ॥ हे परीक्षित्राजा, सर्व वेदांचा, लोकांचा, 
देवबराह्मणांचा व गायींचाहि परात्यर गुरु जो भगवान्‌ कदषमदेब, त्याचें हें अशा प्रकारचें 
परमपावन 'चरित्र मीं तुला कथन केलें, हें सर्व मनुष्यांच्या पातकांचा नाश करणारें आहे. 








स्कंध ५--अध्याय ६ १६५ 
हे परम मंगलनिधान चरित्र जो कोणी भक्तिभाबानें श्रवण करील किंबा दुसऱ्यास सांगेल त्या 
उभयतांची जगनिवास परमेश्वराबर एकनिष्ठ भक्ति जडत राहील ॥ १६॥ अहाहा ! ह्या 
इंश्ररभक्ताचें माहात्म्य किती म्हणून वर्णन करावें ! ह्या आत्म्याठा संसारांत पडल्यामुळें अनेक 
प्रकारच्या पापकर्मानीं नाना प्रकारें ताप भोगावे लागतात, म्हणून सुज लोक त्या आत्म्याला 
घडोघडी मक्तिरूप गंगेचें स्नान घालतात. त्यामुळें त्यांच्या मनाळा पुष्कळ समाधान बाटतें. 
त्यामुळें आत्यंतिक परमाथ जो मोक्ष, तो त्यांच्याजबळ चाळून आला तरी ते त्याचा आदर 
करीत नाहींत. कारण एकदां परमेश्वराचे तद्रूप भक्त बनले म्हणजे सारेच पुरुषार्थ त्याच्या 
हातांत असतात. || १७] भगवान्‌ तुम्हां पांडवांचा,व द्रेवांचा स्वामी, गुरु, देवता, प्रिय ब 
कुलपति झाला इतकेंच नव्हे तर कित्येक वेळां सेवकहि झाला हे खरें; पण बाबा, तुमची 








घाढवार 


गोष्ट स्वतंत्र आहे, सर्वांना ती लागू होणारी नव्हे; कारण इतर भक्तांसंजंधानें म्हणशील तर 
र 1] 


भगवान्‌ त्मांना मुक्तिदेखीळ देईल; परंतु भक्तियोग कधींहि देणार नाहीं अशी भक्तियोगाची 
योग्यता आहे ॥ १८ ॥ भगवान्‌ त्रहषमदेवाला आत्मस्वरूपाचा नित्य आनंदानुभव 
असल्यामुळें त्याच्या भोगेच्छा सर्व निवृत्त झाल्या होत्या. देह हा पाहूं गेल तर मिथ्या; पण 
'छोक त्याच्याच सुखोपभोगाबद्दल मनांत मांडे खात बसतात. कल्याणाचा मार्ग शोधून 
काढण्याच्या कामांत त्यांची बुद्धि स्वस्थ झोंय घेत असते. 'हा प्रकार पाहून पोटांत दया 
उत्पन्न झाल्यामुळें ज्यानें लोकांना निभय अशा आम्मस्वरूपाचें यथाथ ज्ञान करून दिलें, 
त्या महासमर्थ त्द्षमदेवाला नमस्कार असो || १९ | 


सहावा अभ्याय समातत 


अध्याय ७ वा 





शुकाचार्य म्हणाले, ---हे राजा, अश्या त्या महान्‌ भगबद्धक्त भरताला त्या कपम- 
देवाने स्वेच्छेने संपूर्ण एथ्वीचें राज्य कराबयास अधिकार दिला असतां पित्याची आशा 
पाळण्यास तत्पर असलेल्या भरताने विश्वरूपाच्या पंचजनीनामक कन्येशी विवाह केला 
॥ १ ॥ मूतांचें आदिकारण जो अहंकार त्यापासून जशीं पंचमहाभूते उत्पन होतात, 
त्याप्रमाणें भरताने पंचनननीच्या ठिकाणीं पांच पुत्र उत्पन्न केले, ते सर्व गुणांनीं केबळ भरता- 
सारखे होते || २ ॥ सुमति, राष्ट्रभत्‌, सुदरान, आवरण आणि घूम्रकेतु अशीं अनुक्रमाने 
त्यांची नांवें होतीं. पूर्वी या मरतखंडाला अजनाभ असें म्हणत होते; परंतु भरतराजा राज्य 
करूं लागल्यापासून लोक त्याला भरतखंड असें म्हणू लागले || ३ || भरतराजा हा मोठा 
विद्वान्‌ असून दयाळू अंतःकरणाचा होता. त्याची सारी प्रजा आपापल्या धमीप्रमाणें 
बागे आणि त्यानें आपल्या बांडबडिलांप्रमाणे स्वघरमानुस]र बर्तन ठेवून सर्व 
जनांचे पालन केलें ॥ ४ ॥ त्यानें अमिहोत्र, दरीपूर्णमात 'ातुमास्य, पु, 
सोम इत्यादि यज्तकमीच्या साधकबाधक सवोगाचें परिपूर्ण ज्ञान संपादन करून चातुहोत्र 
विधीच्या योगें वेळोवेळीं श्रद्धापूर्वक लहानमोठे यश्ञ॒ करून परमेश्वराची आराधना केली 
॥ ५ ॥ अशा प्रकारचे अनेक यश 'चाळू आहेत. त्यांचीं प्रयाज, अनुयाज इत्यादि अंगे व 
विष्णुक्रमादि क्रिया जेथल्या तेथें होत आहेत, अशा वेळीं तो राजा त्या अनुष्ठानापासून 
किंबा यज्ञापासून जें धम या नांवानें अपूर्व फळ मिळवावयाचें, तें दुठरें तिसरें कांहीं नसून 
परबक्मस्वरूपी यशपुरुष भगवान्‌ बासुदेव हेंच होय, अशी भावना ठेवी आणि सर्व देवतांचे 
आवाहन करणाऱ्या मंत्रांचा अर्थ ठरविणारा असल्यामुळें त्या मंत्रांचा साक्षात्कर्ता तोच आणि 
सर्ज देवतांत श्रेष्ठ देवताहि तोच असं तो मानी. यास्तव अध्बयूनीं हातामध्यें हविर्भाग घेतले 
कीं, तो यजमान राजा, सूर्यादि देवता ह्या त्या मगबत्स्बरूपाचेच नेत्रादि अवयव होत, असें 
यान करीत असे ब ल्यामुळें त्यानें आपल्या कोरात्यानेंच रागादि सर्व मल क्षीण करून 
टाकिळे होते ॥६॥ अशा रीतीनें मरतानें शुद्ध कर्मे आचरण केल्यामुळें त्याचें अंतःकरण 
झुद्ध झालें आणि हृदयरूपी कमळांत प्रगट झालेल्या पखह्मरूपी भगवान्‌ बासुदेवाच्या 
ठिकाणीं त्याची भक्ति उत्तम प्रकारें जडली; इतकेंच नव्हे तर झपाल्यानें तिची वाढहि झाली. 
त्या वेळीं त्याच्या हृदयांत हग्गोचर झालेल्या भगबद्र्पाचा आकार एखाद्या महा पुरुषा- 
सारखा होता. त्याच्या अंगावर श्रीबत्सला9्छ्न, कौस्तुम, बनमाला, शे, चक्र, गदा इत्यादि 
चिन्हे दिसत होतीं. हाच भावान नारदादि भक्तांच्या हृदयांत चित्रासारखा निश्चळ 
बसलेला असतो ॥ ७ ॥ ह्या प्रकारें भक्तियोगामध्ये हजारों बर्षे काल गेल्यानंतर भरताला 


स्कंध ५--अध्याय ७ १६७ 


आपलें राज्यभोगा'चें कारण संपे, असें निश्चयाने वाटू लागलें, म्हणून त्यानें वंशपरंपरेने 
चालत आलेलें ब आतांपर्यंत स्वतः उपभोगलेठें. राज्य आपल्या पुत्रांना त्यांच्या त्यांच्या 
भागाप्रमार्णे बांडून दिळें आणि तो स्वतः राजवैंमबाने मरळेलें आपलें घरदार सोडून 
देऊन सर्वसंगपरित्यागपूर्वक पुल्हाश्रमाकडे निघून गेला 1] ८ || भगवान्‌ हा भत्त- 
बत्सळ प्रभु असल्यानें ह्या पुलहाश्रमांत राहणाऱ्या आपल्या भक्तांना अद्यापि तो 
त्याच्या प्रत्येक इच्छितरूपानें त्यांना दर्शन देत असतो 1 ९ ॥ ह्या ठिकाणीं चक्रनदी 
ह्या नांवाची एक प्रचंड नदी बाहत असून ती आपल्या मवित्रोदकाने तो सव आश्रम 
पवित्र करून सोडिते. तिच्या उदरांत जे चक्रांकित पफखाण सापडतात त्यांना दोहों 
बाजूंनीं दोन नाभीसारखीं टेंगळें असतात. ॥ १० ॥ त्या पुल्हाश्रमांतील रमणीय 
पुष्यबाटिकेमध्ये भरतराजा एकटाच राहत असे. अनेक प्रकारचीं पुष्पे, पत्रे, तुलसीदर्ले, 
उदक ब कंदमूलफलांचे नाना प्रकारचे नेवद्य इत्यादि साहिच्यानें तो भगवंता'ची तेथें नित्य 
आराधना करी, त्यामुळें त्याचें शरीर जसें शद्ध झालें होतें, त्याप्रमाणें त्याचें मनहि 
शुद्ध झालें, त्यांच्या अंतरात्म्यांतील विषयेच्छा समूळ नष्ट होऊन त्याच्या मनाला परिपूर्ण 
शांति प्रास झाली आणि त्यामुळें मगवताच्या आसधनेपासून त्याला केवळ ब्रह्नानंदाचें 
सुख वाटूं लागलें | ११ ॥ याप्रमाणे त्याने. मगवताची अच्बंड आराधना चालविल्या- 
मुळें त्याचें भगवंतावरील प्रेम एकसारे बाढत' जाऊन ब्याचें हृदय सात्विक भावाने 
प्रफुलित झालें व कोणतीहि कर्मे करण्याची ह्याला, इच्छा राहिली नाहीं. तो परमानंदारने 
डुळूं लागे ब अत्यानंदामुळें त्याच्या अंगाबर दाट रोमांच उभे राहत. प्रेमाच्या उत्कंठेने 
आनंदाश्रूचे लोट 'चाळून त्याचे नेत्र डबडबून येत आणि मग मगवत्स्वरूपारिवाय 
त्याला कांहीं एक दिसत नसे. अशा रीतानें अत्यंत प्रिय आया मंगवंताच्या 'वरणकमलार्चे 
ध्यान करतां करतां त्याचा भक्तियोग परिपूर्णतेला पोचून त्या दयारूप खोल डोहांत परमा- 
नंदच भरून राहिला आणि आनंदामृतांतच त्याची बुद्धि बुडून गेली, त्यामुळें पुढे आपण 
हातानें पूजा काय ब कशी करीत आहोंत ह्याचेंहि व्याळा विश्त्मरण होई ॥ १२॥ 
याप्रमाणें भगवंताच्या आराधनेचें कडकडीत: नत तयाने धारण केळें होतें. मृगःचर्माच्या 
परिधानाने त्यानें आपलें अंग आच्छादिले होते. तो, तरिश्‍यळ स्नान करीत असल्यामुळें 
त्याच्या मस्तकाबरील कुरळ केसांचा पिंगट जटामार रदासर्वदा ओलाच असे आणि 
त्यामुळें तो फारच तेजस्वी दिसे. सूर्यादय होऊन सूर्यबिंब बर येकं लागलें म्हणजे तो 
आपल्या अंतयामी असलेल्या भगवान्‌ हिरिण्मय पुरुषार्चे या सूर्याच्या त्रत्र्चेनें स्तवन 
करीत असे| १२ ॥ रजोगुणात्मक प्रकृतीच्या पुठीकडे. अखळेठें जें मगवान्‌ सूयनारायणाचें 


१६८ सुलभ श्रीमद्भागवत 


का आय कळ क अ काड ०४-०० ०८-४० 


तेज, तेंच सर्व कमोचें फळ देणारे आहे. कारण, त्या भावंताच्या इच्छामातेकरून हें 
सर्वे ब्रझ्ांड उत्पन्न झालेलें आहे. तोच भगवान्‌ पुनः विश्वाच्या अंतर्यामांत प्रवेश करून 
नाना प्रकारच्या वासना धारण करणाऱ्या जीबांचें आपल्याच चिच्छक्तीने पालन करतो 


आणि प्राण्यांमध्ये उपाधिरूपानें राहणाऱ्या बुद्धीला प्रेरणा करतो, त्या मगवंताला मी शरण 
येत आहें असें तो म्हणे | १४॥ 
सातवा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ८ वा 


आुकाचार्य म्हणतात,--एकदां तो भरतराजा प्रातविधि आटोपून आणि त्या 
महानदींत स्नान आदिकरून नित्यनैमित्तिक कर्मे केल्यानंतर तीन मुहूर्तपर्यत त्या नदीच्या 
कांठी बॅ*काराचा जप करीत बला होता ।॥ १ ॥ हे राजा, इतक्यांत त्या ठिकाणीं तहानेने 
व्याकुळ झालेली हरिणी येऊन पोंचली || २ ॥ ती अधाशासारखे भराभरा पाणी पीत 
आहे तोंच दुरून एका सिंहाने केलेल्या गजंनेचा ध्वनि तिच्या कानांबर येऊं लागला. 
सिंहाची गर्जना किती मकर असते हें सांगणे नकोच. तिच्या योगानें प्रत्येक प्राणिमात्र 
भयानें कासावीस होतो ॥ २३ ॥ आधींच हरिणाची जात स्वभावाने मित्री, त्यांतून ती 
एकटी, आणखी सिंहाची गर्जना अगदीं जबळ येऊन ठेपली; असं ऐकू आलेल्या शब्दा- 
वरून वाटे. मग काय विचारावे ! तिनें आपळे डोळे कावरेबावरे केले, सिंहाची धडकी 
पोटांत मरत्यामुळें तिचें अंतःकरण व्याकुळ झालें, तिची दृष्टि क्षणमात्रहि स्थिर राहीना, 
पुर्ती तहान भागली नसतांसुद्धां तिनें नदीपलीकडे भीतीनें उडी मारिळी ॥४॥ ती 
हरिणी गर्भिणी होती. त्यामुळें भीतीच्या धकथानें तो गर्मी गर्भाशयांतून सुटला आणि 
तिनें उडी मारतांच तो उदरांतून बाहेर येऊन नदीच्या प्रबाहांत पडला ॥ ५ ॥ गर्भपात, 
उडी आणि सिंहाची भीति ह्या तिन्हीही कारणामुळें त्या ह्रिणीला मनस्वी यातना होऊं 
लागल्या. तिची आणि तिच्या कळपाची चुकामूक झाली आणि अखेर ती हरिणी एका 
दरीत पडून मरण पाबली ॥ ६ ।॥ इकडे तें तिचें नुकतेच उद्रांतून बाहेर पडलेले बाळक 
नदीच्या प्रबाहांतून बाहत चाललेळें भरतराजाच्या दृष्टीस पडलें, तेव्हां बंधूची दीनस्थिति 
पाहून जशी बंधूला दया यावी, त्याप्रमाणे त्या अनाथ पाडसाला पाहून त्या राजरषीला 
दया आली. त्याची आई मेली हें त्या राजानें पूर्वीच पाहिळे होतें; म्हणून त्यानें त्या 
हरिणबालकाला उचवळून आपल्या आश्रमांत आणिळे ॥ ७ ॥ त्या हरिणबालकाबद्दळ 
* हे आपलें आहे असा त्या राजाला मोठा अभिमान बाटूं लागला. तो त्याला प्रतिदिवशीं 
चारा घाली, पाणी पाजी, कुरबाळी, गोंजारी. असे त्याचे लाड दिबसेंदिबस बाढत चालले, 
त्यामुळें मरताचां सान, पूजा, जप, तप इत्यादि नित्यकर्मे एकामागून एक कमी होत 
जाऊन क्रितीएक दिवसांनीं सर्वथेब बंद पडलीं. कारण त्याचा सारा वेळ त्या हरिणबाल- 
काच्या जोपासनेंत जाऊं लागल्यामुळें इतर कामाला त्याला वेळच मिळत नसे ॥८॥ 
त्याला बाटे हें हरणाचे पोर किती बरें गरीब ! कालचक्राच्या सपाऱ्यांत सांपडल्यामुळें 
ह्याला आपल्या आईबापांचा, जातगोताचा ब इष्टमित्रांचा वियोग झाला म्हणून तो 
बिचारा माड्या आश्रयाला आला. आतां तर आईबाप, भाऊबंद, जातगोत, ज्ञातित्रांधब, 
इष्ट, आत्त सारें काय तें मीच असें समजतो. माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणाचीच त्याला 
ओळलण नाहीं. त्याचा सारा जीवभाव काय तो मी. इतका तो ज्या अर्थी मळा शरण आला 


१७० सुलभ श्रीमद्वागबत 
आहे, त्या अर्थी मी आतां, ' हा माझ्या जातीचा न गोताचा, ह्याच्यामुळें माझ्या नित्य- 
कर्मात मात्र अंतर पडतें, माझ्या स्वाथौबर पाणी पडतें, ' हा विचार मनांत न आणितां 
ह्याचें लालनपालन ब कोडकोतुकच मला केलें पाहिजे. शरण आलेल्या प्राण्याची उपेक्षा 
केली असतां केवढें पातक होतें हे मी पूर्णपणे जाणतो. ह्याकरिता मळा आतां ह्याच्या 
संगोपनामध्यें लेशमात्र हयगय करतां कामा नये ॥ ९ ॥ मोठमोठे सत्त्वशरील व शांत 
स्वभावाचे सत्पुरुष असतात, ते अनाथाचें संरक्षण करणें हेंच आपलें ब्रीद तमजतात व 
अशा कार्यासाठी आपलीं स्वतःची कितीही महत्त्वाची कामें असलीं तरी तीं क्षणभर एका 
बाजूस ठेवितात ।। १० || अशा रीतीनें भरताचें त्या हिरिणवालकावर अत्यंत प्रेम जडले. 
तो बसला तरी, निजला तरी, फिराबयास गेला तरी, उभा असला तरी, किंबा खातपीतः 
अतला तरीसुद्धा त्याचें सारें लक्ष त्या ह्रिणीच्या पाडसाकडे लागलेले असे ॥ ११॥ 
दर्भसमिधा, कंदमुळे, फळेंपुष्पें किंबा उदक वगैरे आणण्याचा त्याला बारंबार प्रसंग येई; 
पण आश्रमाच्या बाहेर पाऊल टाकावयाचें म्हटलें कीं, त्याच्या मनांत लगेच शंका उत्पन्न 
होई कीं, लांडगे, कोल्हे ह्यांसारखे कोणी हित पशु येऊन त्याच्या पाठीस तर लागणार 
नाहींत ना ! म्हणून तो जिकडे जिकडे फिरावयास जाई, तिकडे तिकडे त्या पाडसाला 
आपल्याबरोबरच नेत असे || १२ ॥ तें हरिणीचें पोर त्याच्या पाठीमागून बाहेर निघाले 
म्हणजे बाटेंत अळडपणानें कोठें झाडपान दृष्टीस पडलें कीं, तेथेंच उभे राही. कोठें एखादें 
पानच घळीत बसे. असा ठिकठिकाणीं त्याचा खोळंबा करी; पण त्याची ती लीळा पाहून 
भरताच्या हृदयाला अधिकाधिकच प्रेममाझर फुटत असे. तो त्याला उचळून आपल्या 
स्कंधाबर घेई, कधी त्याला मांडीबर घेऊन तो कुरवाळी ब कधीं लाडानें त्याच्या अंगावर 
हात फिरवीत बसे आणि त्यांतच त्याला परमानंद बाटे || १३ ॥| भरतराजा पूजा करीत 
बसला अततां एखादे वेळीं मध्येंच त्या हरिणवालकाची त्याला आठवण झाली तर तो 
लगेच उठून बाहेर येई ब त्याच्याकडे कोठुकानें पाहून, ' बाळा, तुझें कल्याण होबो,? असा. 
त्याला आशीवीद देई || १४ ॥ तें पाडस जरा दृष्टीआड झालें कीं, एखाद्या कबडी- 
चुबकाची ठेव नाहींशी व्हावी त्याप्रमाणें त्याच्या जिबास तळमळ लागे. त्या ह्रिणवालकाचा 
विरह झाला कीं, त्याचें अंतःकरण विव्हळ आणि संतप्त होई, फार काय सांगावें ? त्याला 
घटका दोन घटका बाहेरून याबयास उशीर झाला कीं, तो लगेच मूर्च्छा येऊन 
घरणीवर पडे आणि एखादें पोटचें पोरच नष्ट व्हावें त्याप्रमाणे विलाप करूं लागे 
व म्हणे ॥ १५ ॥ अरेरे, किती मी नीच ! माझी बुद्धि दुसऱ्याला फतविण्यांत 
ब कूरपणांतच मोठी पटाईतच खरी. माझ्यासारख्या 'चांडाळावर कीं हो त्या पाडसानें 
बिश्वास ठेवला ! आई मरून बिवारें पोरके झालेलें खरोखरच निमळ अंतःकरणा'चें. 
साधूळा सारे लोक आपल्यासारखेच साधु आहेत असें बाटतें. त्याप्रमाणेंच तें पाडसहि 
आपल्याप्रमाणेच सवाची मने शुद्ध आहेत असें समजून क्रूरपणादि दुर्गुण मनांत न आणतां 
पुनश्च ते मजकडे येईळ काय १ ॥ १६ |। इश्वरक्षपेनें तें खुशाल असून ह्या आश्रमाच्या 
समोंबताठच्या उपबनांतच चरत असलेलें माझ्या दृष्टीस पडेळ काय ? ॥ १७॥ 








स्कंध ५--अध्याय ८ १७१. 





लांडग्याकोल्ह्यासारखीं हिंस्ल प्राण्यांची झुंड किंवा वाघासारखा कोणी एकटा फिरणारा पु. 
येऊन तो तर त्याला मारून खात नसेल ना ! ॥ १८ ॥ जगाच्या कल्याणासाठी उदय 
पावणारा वेदत्रयरूपी भगबान्‌ सूर्यनारायण अस्तास चालला तरी हरिणीनें मजपाशी: 
ठेवेळा ठेवा अद्याप मजकडे कां बरें येत नाहीं ! ॥१९॥ माझ्याकडून जर कोणतेच 
कांहीं पुण्याचरण घडलें नाहीं, तर तो तरी मला कशाचा सांपडणार ! पण काय हो! तो 
हरिणराजकुमार अद्यापि मजजबळ येऊन मला आनंद देईल काय ! त्याचें तं ह्रिण- 
बालकाच्या जातीला अनुरूप असें नाना प्रकारचें सुंदर ब दर्शनीय क्रीडाकोतुक दृष्टीस पडलें 
कीं, त्याचें आसेष्ट जो मी; त्या माझा सारा खेद दूर होईल काय ! | २० ॥ त्याच्याशीं 
खेळतांना मी उगाच समाधी लावण्याचें ढोंग करतों, तेव्हां तोहि लाडालाडानें रुसल्याचा 
आव आणून भीतभीत माझ्याजबळ येतो आणि जलकणाप्रमार्णे मृदु अशा आपल्या 
शिंगांच्या अणकुचांनीं मला ढुशा देतो ! ॥ २१ ]॥। मी दर्भाबर होमद्रव्ये मांडून ठेवली 
म्हणजे ते माझे “ बछडे ? आपल्या लुडबुड्या स्वभावाप्रमाणे ते दम आपल्या दातांनी 
कुरतडी, तेव्हां मी त्यास थोडासा रागाचा आवि्भा व आणून दटावी त्या वेळीं तें "बछडे" 
एखाद्या कृषिकुमाराप्रमागें तो आपला चाळा बंद करून आपले पाय आखडून आज्ञा- 
घारक झाल्याप्रमाणे निमूट बसत असे ! असे त्याचे किती गुण म्हणून आठवावेत ॥२२॥ 
“: अहो, ही एश्‍्वीसुद्धां मोठी तपोनिष्ठ दिसते. हिने अशी कोणती बरें तपश्चर्या केली 
असावी कीं, जिच्या योगानें हिच्या पाठीवर त्या सुशील हरिणीपुत्राच्या चिमुकल्या, गोंडस, 
सुकुमार व सुखकर अशा खुरांच्या पाबलांच्या ओळींच्या ओळी उमटल्या आहेत! हीं 
चिन्हें जिकडेतिकडे उमटलेली असल्यामुळें ह्या एथ्वीला केबढी बरे शोमा आली आहे ! 
ह्या मुद्रांनीं केबढालीं दोन कार्वे केलीं आहेत पाहा! एक तर द्रव्य नाहींसे झालेल्या 
मनुष्याला द्रव्याचा नबा मार्ग दाखबावा त्याप्रमाणें त्या हरिणबालकाचा मार्ग दाखवीत 
आहेत आणि दुसरें, स्वगींची किंवा मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या ब्राह्मणांना देवांच्या 
प्रीत्य यज्ञ करण्यास पवित्र स्थळ कोणतें ते दरावीत आहेत ! * || २२ || ( मग चंद्र- 
बिंबाबरीळ हरिणाकडे पाहून राजा म्हणाला ) मला तर असें बाटतें कीं, चंद्रबिंबावर दिसत 
आहे हा माझाच हरिण असावा. सिंहाच्या धास्तीनें त्याची माता मृत झाली ब तो माझ्याहि 
आश्रमांतून चुकला अशी ह्याची दीन दक्षा पाहून त्या तारकाधिपाच्या पोटांत भडभडून 
आल्य मुळें तो दीनवत्सलळ चेंद्र त्याला पोटाशीं 'घरून बसला असावा काय १ ॥ २४ ॥. 
इतक्यांतःच चंद्राचे शीतळ किरण अंगास लागल्यामुळें सुख वाहून राजा म्हणाला ,-मी 
त्या ह्रिणबाळकाला आपल्या पुत्राप्रमाणें समजतो. आणि त्याला शोधण्यासाठी मी सारखा 
फिरत आहें. त्याच्या बियोगानें मळा ज्वर भरळा आहे आणि व्या ज्वराच्या वणव्या- 





१ हरिण जेथें फिरतात ते. स्थळ यज्ञ करण्यास योग्य, असें शास्त्रांत सांगितलें आहे.. 
: कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । स शेयो यजियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः । ” 


(मनुस्मृति, अ. २, छो. २२३) 


१७२ सुलभ श्रीमद्वागबत 

सारख्या तीक्ष्ण दाबाझीनें उष्णतेमुळें माजं भूमीबरील कमटिनीसारसे कोमळ असें हे ह्व्द्य 
करपून चाललें आहे, चंद्र हा ज्बरावर मंत्र घालणारा मांत्रिक असावा असें वाटतें. कारण, 
दयाळू मंत्री ज्याप्रमाणें मंत्रोदकाची चूळ भरून ती ज्वरिताच्या अंगावर टाकून त्याचा 
'ताप उतरवतो, त्याप्रमाणें ह्या चंद्रालाहि माझी ही स्थिति पाहून कींब आली असावी; 
म्हणूनच तो आपल्या मुखांतून बरचेबर निघणाऱ्या मंत्रोदकासारख्या शीतल ब शांत 
अशा अमृतमय किरणांनी मळा सुख देत आहे || २५ ॥ अशा प्रकारें नाना प्रकारच्या 
'कल्पनातरंगांनीं त्या मरताचें हृदय व्याकूळ होत असे. त्या हरिणबालकाच्या रूपाने हें 
याचें प्रारूधकर्मच पुढें ओढवले असें म्हटलें पाहिजे. कारण त्यानें त्या योगाभ्यासी 
"तपस्वी पुरुषाला त्याच्या योगापासून ब तपापासून भ्रष्ट केलें इतकेंच नाहीं, तर 
ज्यांचा मायाजाळ परम कठीण असे पोटचे प्रत्यक्ष पुत्र मोक्षमार्गास विघातक आहेत 
असें समजून ज्यानें त्यांचा पूर्वीच त्याग केला त्याची भलत्याच जातीच्या म्हणजे 
'एक्य हरिणीच्या पिछाबर इतकी जिबापेक्षां अधिक ममता कशी जञडावी ! तात्पर्य, 
त्त्या राजर्षीच्या योगाभ्यासावर ह्याच्यायोगे सारें पाणी पडलें आणि त्या हरिणीच्या 
पाडठाचें ठाळनपालन ब कोडकौतुक करतां करतां त्याला आकमस्वरूपाचा अगदींच 
विसर पडला, इतक्यांत एखादा सर्प जता उंदराच्या: बिळापाशीं येऊन पोंचावबा 
त्याप्रमाणें त्याचा अंतकाळ समीप येऊन ठेपला || २६॥ भरताच्या मरणसमयीं सुद्धां 
हरिणबालळक जबळ असून प्रेमामुळे तो एखाद्या पोटच्या पोराप्रमाणे चिंतातुर मुद्रेने 
त्याच्याकडे पाहात होता. राजाची दृष्टि त्याच्याकडे वेधून राहिल्यामुळें त्याला हरिणाचाच 
_ निदिध्यात लागला होता. त्यामुळें तसाच तो त्या हरिणीसह इहलोकाचा त्याग करून गेला. 
त्याचें शरीर मृत झालें, परंतु पूर्वस्मृति नष्ट झाली नाहीं, मरणसम्यी मनांत जी वासना 
राहते तोच देह पुढें प्रा्त होतो, ह्या ठार्वज्रिक नियमाप्रमाणे भरताला पुढें हरिणींचा जन्म 
मत्त झाला ॥ २७ ॥ त्यानें पूर्वजन्मी परमेश्वराची उत्तम आराधना केलेली होती. त्यामुळे 
त्याला त्या हरिणजन्मांत सुद्धां आपण पश्युयोनींत कां येऊन पडल्लों ह्याचें स्मरण होत होतें. 
तो पश्चात्तापपूर्वक म्हणे कीं अहो, मला किती यातना सोसाव्या लागत आहेतह्या ! मी 
विवेकी पुरुषाच्या मार्गापासून भ्रष्ट झालों कीं हो ! माझी योग्यता किती तरी मोठी होती ! 
मीं सर्वसंगपरित्याग केला, एकांतासाठीं पवित्र अरण्याचा आश्रय घरला, आत्मविवेक 
संपादन केला आणि सवोचा आत्मा जो घडगुणैक्षर्यसंपत्न बासुदेव त्याच्या ठिकाणीं एकाग्र 
मन ठेविलें, परमेश्वराच्या कथा श्रवण करणें, त्याचें मनन ब कीर्तन करणें, परमेश्वराचे 
आराधन ब भजनपूजन करणे ह्याशिवाय एक क्षणहि मी फुकट घालविला नाहीं. 
असें असून माझें मूर्खाचें मन पुनः एका हरिणीच्या पोराबर गळून पडलें, ह्याला 
म्हणावे तरी काय? ॥ २८ || २९ ॥ त्याच्या अंतःकरणांत उत्पन झालेळे हें वैराग्य 
त्यानें तें बाहेर दाखविळें नाहीं. पण आपली माता हरिणी तिला सोडून तो कालंजर 
पर्वतावरून पुन्हा पुलस्त्यपुल्ह त्र्पीच्या आश्रमांत आल. तें भगवंताचें वसतिक्षेत्र असून 
शांत खभावाच्या सुनिवयोना तें अत्यंत प्रिय वाटतें. तेथें ' शाळ ? नांबाच्या बक्षांचें 


स्कंध ५--अध्याय ८ १७३ 
मोठें बन आहे ॥ ३० ॥ तेथें आल्यावर तो मृग मृत्यूचीच बाट पाहत राहिला, तेथें 
त्याला कोणाशींहि परिचय करण्याचा कंटाळा बाटूं लागला, तो एकटाच भटकत 
फिरत असे ब बाळलेलीं पानें, गत ब वेली खाऊन आपला निर्वाह करी. हरिणाचा' 
जन्म येण्याचे कारण जें कर्म, तें केव्हां संपते ह्याविषयी त्याला अगदीं उतावीळ झाली 
होती. तो सारखे आयुष्याचे दिवस मोजीत बसला होता घ शोबटीं त्यानें तीर्थोदकांत. 
गळ्यापर्यंत बुडून बसून त्या मृगशरिराचा त्याग केला ! ॥ २१ ॥ 








आठवा अध्याय लमाप्त 


अध्याय ९ वा 





शुकाचार्य म्हणाळे,--हे राजा, त्याच वेळीं ह्या भरतवर्षांत अंगिरागोत्रामध्ये श्रेष्ठ 
'असा एक आह्मण राहत होता, त्याच्या अंगीं शांति, इंद्रियनिग्रह, तपश्चर्या, वेदाध्ययन, 
औदार्य, संतोष, सहनशीलता, विनय, कर्मठपणा, निमत्सरता, आत्मानात्मविचार, धर्म ब 
संपत्ती ह्यांपासून उत्पन्न होणारे आनंद इत्यादि गुण बसत असत, त्याला दोन भार्या होत्या. त्यां- 
तीळ पहिलीपासून त्याला नऊ पुत्र झाले ते नऊहि पित्याप्रमाणेंच विद्वान्‌, सदा'चारी, सुशील, 
सुस्वरूप ब उदार होते. कनिष्ठ पत्नीला एक मुलगा ब एक मुलगी अशीं दोन जुळी 
अपत्ये झालीं ॥ १ । ह्या दोहोंपैकी जो पुरुष होता, तो महाभगबदभक्त राजर्षि भरताचा 
अबतार होय असें म्हणतात. मृगा'चे शरीर सोडल्यानंतर त्यानें हें ब्राह्मणाचे स्वरूप 
'घारण केलें, हा जन्म त्याचा शेबटचाच होता । २॥ ह्या जन्मामध्ये सद्धा तो 
अगदीं विटल्यासारखा, आसेशंच्या समागमापासून फार दूर असे. तो रात्रंदिवस 
परमेश्वराच्या चरणयुगुलांचेंच ध्यान करीत असे. कारण, ज्यांचें श्रवण, स्मरण ब गुणवर्णन 


, केलें तर प्राण्यांचें बंधन तुटते, त्या भगवंताच्या अनुग्रहामुळें त्याला पूर्वजन्माची परंपरा 
. आठवत होती. ' कोणावरहि प्रेम ठेवलें त( आपला घात होईल ' ही भीति पोटांत 


असल्यामुळें तो लोकांना, आपण उन्मत्त, वेडा, आंधळा व बहिरा आहो, असेंच 
भासवीत असे ॥ २॥ तरी पुत्नबात्सत्यामुळें, त्या ब्राह्मणाचे मन त्याच्यावर लागून 
राहिलेले होतें. त्यानें इतर पुत्रांप्रमाणेंच ह्याचेहि विद्यासमात्तीपर्यंतचे सर्व संस्कार 
यथाविधि केले. त्याच्या मनांत नव्हतें तरी त्याच्या पिल्याने त्याला शौच, आचमन 
इत्यादि कमोचे नियम कसेबसे तरी शिकविले, कारण, ' मुलाला पित्यापासून कांहीं तरी 
शिक्षण मिळार्वे ' असें त्याला बाटत होतें ॥ ४ || पण मुलास बाटे कीं, पित्याने हा 
आपल्या शिक्षणाचा आग्रह सोडावा. यासाठीं तो त्याच्यापुढें नाना प्रकारचे वेडेवेडे चार 
करी. पित्याच्या मनांत त्याला वेद पढवाबा असें फार होतें; म्हणून त्यानें व्याह्ृति, 
प्रणब आणि शिर ह्यांसह त्रिपदा गायत्रीमंच नीट पढविण्याताठीं वर्सतक्रनु व 
ग्रीष्मक्रवतु हे चार महिने खटपट केली ब तेवढा मंत्र कसा तरी वेडाबांकडा अडखळत 
त्याच्या तोंडांतून एकदाचा बाहेर काढिला || ५ ॥ त्या ब्राह्षणालळा तो आपला 
पुत्र अगदीं जीब कीं, प्राण वाटत असे. त्याच्या मनांत * ह्यानें सुशिक्षित व्हावें 
असा दुराग्रह भरल्यामुळें त्यानें त्याचा उपकु्वाण अह्मचाऱ्यास आवद्यक अशीं पवित्रता 
अध्ययन, तते, नियम, गुरूची ब अभीची सेवा इत्यादि कर्गे शिकविण्याचा प्रयत्न 
केला; पण त्याची इच्छा पूर्ण झाली नाहीं. उलट ग्हकृत्यांत गुंतून पडल्यामुळें त्याला 
स्वतःच्या कर्तव्याचा मात्र विसर पडला, शेबटीं आपलें कर्तव्य न बिसरणाऱ्या त्या काळाने 
आह्मणाला उचळून नेलें ॥ ६ ॥ त्या आहणाची कनिष्ठ भार्या महासाध्वी होती. ती 


स्कंध ५-- अध्याय ९ १७५ 





आपल्या उदरीं जन्म पाबलेलीं दोन्ही मुलें सबतीच्या स्वाधीन करून पतिलोकप्रातीसाठीं 
सती गेली ॥ ७ ॥ भरताचे सारे भाऊ वेदांतल्या कममागीत निष्णात होते; पण अक्ष 
विद्येची मात्र त्यांना ओळख नव्हती. त्यामुळें मरताची खरी योग्यता न कळतां हा एक 
मठ्ठ डोक्याचा माणूस आहे असें ते समजत; तेव्हां भााच्या नात्यानें त्याला शिक्षण देणें 
बगैरे कर्वव्यापासून ते परावृत्तच झाले || ८ ॥ ज्यांना केवळ दोन पायांचे पथ म्हटलें 
तरी चालेल, असे टबाळ लोक त्याला “ ए म्हसोबा ! अहो दगडोपंत ! ए बहिरटा ! 
अशा हाका मारीत ब तो त्यांना अनुरूप अशीं उत्तरें देत असे. कोणी त्याच्याकडून 
कांहीं काम करून घेऊं लागला तर तो त्याच्या इच्छेप्रमाणे तें करीत असे. कधीं कधीं 
लोक त्याला बेठीला जुंगीत; कधीं कधीं तो मजुरी करीत असे. तो कधी भिक्षा मागे तर 
एखादे वेळीं त्याला आपोआप कांहीं मिळत असे. अशा रीतीनें जे थोडेबहुत शिळेंपा्के, 
जाडेमरडें मिळेल तें अनन आनंदानें खात असे. इंद्रियसु्व है त्याचें ध्येयच नव्हतें. कारण 
ज्याला कधींच कोणी उदयन केलें नाहीं, असा स्वयंभू, शद्ध, अनुभबरूपी ब आनंदमय 
आत्माच मी आहें, हें आत्मज्ञान भरताला पूर्वीच प्रात झालेलें होतें ब त्यामुळें मानापमान, 
जयापजय इत्यादि बुंद्वांपासून होणारा सुखदुःखविषयक देहामिमान तो कधींच ठेवीत नसे 
॥ ९ ॥ थंडी असो, ऊन्ह असो, बारा असो कीं पाळत असो; भरत आपला सदानकदा 
'बेळासारखा उघडा ! त्याचें शरीर पुष्ट व हातपाय भक्कम होते. भुईबरच लोळावयाचें, 
अंग चोळावयाचें नाहीं, स्नान करावयाचें नाहीं अशा रीतौमुळें त्याच्या अंगावर 
धुळीची पुटेंच्या पुटें बसलेली असत. म्हणून जसा एखादा हिरा केरांत लोळत पडला 
तर त्याचें तेज फांकत नाहीं, त्याप्रमाणें भरताच्या अंगीं ब्रह्मतेज होतें तरी तें कधीं 
स्पष्ट दिसत नसे. त्याच्या कमरेला एक मळकटसें बस्त्र गुंडाळलेले असे व जानव्याबर 
खंडीभर मळ सांचळेला असे. अर्थात्‌ ज्यांना त्याचें ए्रें स्वरूप कळत नसे ते त्याला 
नुसता ब्राह्मणाच्या जन्मास आलेला आडनांबाचा ब्राह्मण असें म्हणून त्याची निर्भर्त्सना 
करीत; परंतु तो त्यांच्याकडे लक्ष न देतां तसाच फिरत असे ॥ १० ॥ आपण आपलें 
मोलमजुरी करूनच पोटास मिळबारवे, असे जर एखादे वेळीं त्याच्या मनांत आलें, तर 
त्याचे प्रत्यक्ष भाऊ त्याला जेवाबयास घालावयाचे कबूल करून त्यास शेतांत काम करावयास 
लावीत आणि तें तो करीत असे. अश्ली माती टाकली तर जमीन सारखी होईल 
श्रिंबा ह्या ठिकाण्वी माती काढली तर तेथें खळगा पडेल, येथें चिखल टाकला तर 
टेकाड होईल, ह्याची त्याला मुळींच जाणीव नसे आणि कण्या, कोंडा, किडके उडीद, 
भांड्यांत राहिलेल्या जळक्या खरपुड्या इत्यादि मिळेल ते अन्न अमृताप्रमाणें समजून तो 
खात असे | ११॥ हे राजा, हें तर असो, आतां दुसरी कथा ऐक. एकदां एक शूद्रांचा 
राजा होता. तो आपल्याला संतति व्हावी म्हणून भद्रकाळीदेवीला एका मनुष्या'चा 
पद्यूप्रमार्णे बलि अपण करणार होता | १२ ॥ त्यानें त्यासाठीं एक मनुष्य बळी म्हणून 
रून आणिला; परंतु त्याचें दैव बलबततर म्हणून तो तेथून निसटून गेला. तेव्हां 
झूदरराजाचे सेवक त्याळा धरण्याकरितां त्याच्या मागून धावत निधाले; पण ती रात्रीची 


१७६ सुलभ श्रीमद्वागबत 

पालण क क या 1.0. 
वेळ असून जिकडेतिकडे अंधार पडला होता म्हणून त्यांना तो मनुष्य कांहीं कांपडला नाहीं. 
अशा स्थितींत एकाएकीं हा अंगिराक्रद्षीचा महात्मा पुत्र भरत त्यांच्या दृष्टीस पडला. 
त्या वेळीं हरणे, डुकरें बगेरे प्लूनीं शेताची नासाडी करू नये म्हणून तो शोताची राखण 
करीत बीरासन घालून बसला होता ॥ १३ ॥ पुरुषांमध्ये उत्तम लक्षणें म्हणून जीं जीं 
सांगितलेली आहेत, तीं तीं सर्व त्याच्या ठिकाणीं दिसत होतीं. तीं पाहून आतां आपल्या 
धन्याचें कार्य सिद्धीस गेलेच, असें म्हणून त्या श्मद्राजाच्या सेवकांनी त्याला दोरीने बांधून 
चंडिकेच्या देबाल्यांत नेलें ब आनंदित मुद्रेने त्याला तिच्यापुढे उभ केलें. | १४ ॥. 
नंतर त्या चोरांनी त्याला आपल्या विधीप्रमाणें मंगनटरलान घातलें, त्याच्या अंगावर नवीन 
बर्न घातली; नाना प्रकारचे अळूकार घातले; गंधाक्षता, फुलें बगैरे वाहून त्याची 
पूजा केडी; त्याला चंदनाची उटी लावली ब कपाळाला शेंदूर फासळा. सुग्रास 
अनाचें त्याला भोजन घातलें; धूप, दीप, पत्रं, पुष्पे, दूर्वा, लाह्या, फळें, नेवेद्य वगैरे 
साहित्याची सिद्धता करून गाणीं, पोबाडे, ढोळ, टिमक्या ह्यांचा एकच दणदणाट 
चाळू झाला आणि मग त्याळा आणून त्यांनीं देवीच्या समोर उर्भे केलें 
॥ १५ ॥ नंतर त्या चोरांच्या राजानें पुरुषरूप पद्ूच्या रक्तरूप मद्यानें भद्रकाली- 
देवीची पूजा करण्यासाठीं देवीमंत्रानें अभिमंत्रित केलेली अत्यंत भयंकर अक्षी ती 
तलबार हातांत घेतली ॥ १६ ॥ त्या श्यद्र लोकांचे स्वभाव रजोगुणानें ब तमोगुणानें 
भरलेले होते. द्रव्यानें व रजोयुणानें मदोन्मत्त झाल्यामुळें त्यांची मने मर्यादा सोडून 
फार बहकलीं होतीं. बह्मणाचें कुल तें भगवंताच्या अंशाने युक्त असतें; परंतु ते चोर 
लोक त्याच अह्मकुलाळा तुच्छ मानून वाटेल त्या हुराचारनें वागत असत. हिंसा 
म्हणजे त्यांचा केबळ खेळ, आपत्तिकाळीं हिंसा करण्यास शास्त्राने सुद्धां अनुज्ञा 
दिलेली आहे; परंतु ब्राह्मणाचा बध करण्याविषयी शास्त्राने कोठेंच संमति दिलेळी नाहीं. 
त्यांतून हा आह्मण म्हणजे सामान्य नव्हे, तर प्रत्यक्ष बह्मस्वरूप झालेला होता. साक्षात्‌ 
ब्ह्मणींचा तो पुत्र असून वेर सोडून सर्वांशी मैत्री ठेवणारा होता. अशा पुरुषाचा बघ 
करण्यास ते चोर उदुक्त झाले असें पाहून, त्या अतिदुःसह बक्षतेजाच्या योगानें मद्रकाटी- 
देवीच्या अंगाची नुसती आग झाली ! आणिती मूर्ति सोडून एकदम बाहेर निघाली ! 
॥ १७॥ त्या शूद्र चोरांनी केलेल्या ब्राह्मणाच्या अपराधाचा दुःसहपण्ण ब शरिराचा दाह 
ह्या दोहोंच्या योगानें अंगांत संचार झाल्यामुळें देवीच्या भुवया अतिशय चहून गेल्या आणि 
तिच्या वक्र दाढा आणि लाल डोळे सारखे थरथरू लागले, तिची मुद्रा फारच भयंकर होऊन 
आतां ही सारें अह्मांड गिळून टाकते कीं काय ! असा भास झाला. ती एकदां मोठ्याने 
खदखदा हसली, आणि तेथून ताडकन उडी मारून त्याच तलवारीने तिनें त्या पापी 
चंडळा'चीं मस्तके तोडलीं आणि कंठनालांतून निघणारे उष्ण उष्ण रक्तासब आपल्या सेवक-- 
गणांसह्‌ प्राशन केलें | त्या अतिशय रक्तप्राशनानें ती देवी धुंद होऊन आपल्या पार्षदगणांसह 
गात ब नाचत सुटली ! आणि त्या चोरांची मस्तकें हेच चेंडू समजून ती त्यांनीं खेळूं लागली 
॥ १८ ॥ हे राजा, सत्युरुषाचा घात करण्याविषयी जो प्रवृत्त होतो त्याचें फळ त्याला 


स्कंध ५-- अध्याय ९ १७७ 
०... यी ० क य ण य्य ळय 
स्वतःलाच सर्वतोपरी भोगावे लागतें || १९ ॥ दे. परीक्षित्राजा, जे महाभाग्वत ब 
परमहं दृत्तीचे पुरुष असतात ते स्वतःचें मस्तक तुटण्याचा प्रसंग आला तरी डगमगत 
नाहींत, ह्याबद्दल फारसें आश्चर्य बाटाबयास नको.कारण, ज्याला कोणा'चेंहि भय नाहीं अशा 
त्या भगवंताच्या चरणकमळार्‍चा आश्रय धरून ते असल्या भुळें मगवान्‌ हाच साक्षात्‌ दक्ष 
पगानें खतःच्या कालचक्ररूपी उत्तम आयुष्याच्या योगंकरून भद्रकालीसारख्या निरनिराळ्या 
देवतांकडून त्यांचें रक्षण करीत असतो. सत्पुरुषाच्या देहादिकांवरील आत्मभाबरूपी बळकट 
हृदयग्रंथी अगदीं सुटठेला असतो, त्यामुळें ते सदासवंदा सर्व जीवांचे मित्र ब आत्मेच 
होऊन राहतात. त्यांचें वेर असं कोणाऱींच नसतें ॥ २० || 


तवदा अध्याय लसमापत 


सु.भा.मा.२...१२ 


अध्याय १० वा 


४४४४४४४४४४ 


ग्ुकाचार्ये म्हणाले,--हे राजा, त्या मरताच्या संअंधाने आणखीहि एक चमत्कारिक 
योष्ट घडून आली. सांगतों, श्रवण झर. त्या वेळीं सिंधुसोवीर देशावर रहूगण ह्या नांबाचा 
रक राजा राज्य करीत होत. एकदा त्यची “स्वारी इक्षुमतीनदीच्या तीराबरून चालली 
असतां तेथें त्याची पालखी बाहावद्वाला भोईलोकांची गरज लागली. तेव्हां भोयांची भरती 
करीत अततां दैवानें त्याव ह्या श्रेष्ठ ब्राह्मणाची गांठ घाळून दिली. हा मनुष्य चांगला गले- 
छ ब जवान असून अंगापिंडालें बळकट आणि बेलासारखा किंबा गाढवासारखा ओझे 
बाहण्याला योग्य आहे असें म्हणून त्यानें पूर्वी वेठीला धरलेल्या माणसांबरोबर ह्यालाहि 
पुढें घाळून धक्काबुक्की करीत नेळें ! तें काम वास्तविक पाहिलें तर ह्याला अगदीं अयोग्य 
होतें; परंतु तो तेजस्वी महात्मा पालखी उचलण्याचें काम करूं लागला | १॥ ते भोई ती 
पालखी घेऊन चाळू लागले असतां; आपल्या पायांखालीं कीडमुंगीसारखे लहान जीबसुद्धां 
चिरडून जाऊं नयेत, म्हणून मरत प्रत्येक पाऊळ टाकतांना आपल्या सभोंबार चारपांच 
हात पाहून तें टाकीत असे. त्यासुळें इतर भोयांची ब ह्याची चाळ जमेना ब पालखीला 
हिसके बसू लागले. हें पाहून राज्य रहूगण त्या मोयांना म्हणाळा,--अरे भोयांनो, नीट 
चाळा. अशी पालखीची हिठकाहिस्की काय चालविळी आहे १।॥ २॥ राजाचें तें क्रोघ- 
युक्त भाषण ऐकतांच सर्व मोयांची पांचावर धारण बसली, त्यांस वाटलें कीं, आतां यापुढें 
आम्ही जर नीट चाललो नाही, तर मागाहून चौथ्या उपायाचा प्रयोग आपल्यावर होईल. 
म्हणून त्यांनी राजाला नमन विनंती केली ॥ ३] ते म्हणाले,-हे मंहाराजा, आम्ही 
कांहीं आडदांड गाने वागत नाहीं. आपल्या निवमाप्रमाणें वाटेमध्ये पालखी बाहत आहों; 
पग हा नुकताच आजलेल्य मोई भराभर पाव उचलीत नाहीं. खरोखर आम्हांला 
याच्याबरोबर पालखी घेऊन जाणें कटीण आहे || ४ !) त्यांचें तें केविलवाणे भाषण ऐकून 
रहूगणराजाला बाटले कॉ, ह्य दोष कांहीं साऱ्या भोगांचा नाहीं, एकस्याचाच असला 
पाहिजे ब तो संतग सर्वाना बाधतो. रहूगणराजानें वडिलांची सेबा केल्यामुळें त्याच्या 
स्थभावांत शांति आठेली होदी. करीडि मूळ स्वमावानुतार त्याच्या मनांत या वेळीं कोधानें 
उचल खाली, राखेसध्यें अभि आच्छादिलेला असतो ब त्याचें तेज जसें कळत नाहीं, त्या- 
प्रमाणें त्या ब्राह्मणाचेंहि तेब आच्छादित झालें होतें आणि राजाची बुद्धि तर रजोगुणानें 
न्यात्त झाली होती. त्यामुळें राजा त्या ब्राह्मगाशी उपरोधिक भाषण करूं लागळा ॥५ ॥ 
तो म्हणाला,---अरेरे, हे काझ हो तुमचे अश्रांत श्रम ! तुम्हीं रकटानेंच ही पालखी किती 
तरी लांब बाहून आणली आहे ! वेळ पुष्कळच झाला खरा ! त्यांतून तुमचें शरीर 
लठ्ठ ब बळकट नाही; आणि म्हातारपणानें तर तुम्हांला अगदीं जजर करून सोडिले आहे, 
ह्या तुमच्या सोतत्यांमध्ये तुझ्याइतका जरत्कारु कोणी नाहीं. अशा प्रकारें राजाने उपरोधिक 


स्कंध ५--अध्याय १० १७९ 








“५४५५४ 


भाषण करून त्याची टर केली; परंतु तो ब्राह्मण केवळ न्रह्मस्वरूप बनलेला होता. अज्ञानांत 
गुरफटून प्रथिव्यादि जड द्रव्ये, इंद्रियांचे गुण, कर्मे, मन, इत्यादि सासुय्रीनें बनविलेल्या 
आपल्या या शोबटच्या जन्मींच्या देहावर तो ' हा मी ? किंबा ' हें माझे ' असा पोकळ 
अभिमान धरीत नव्हता, शरीर नांबाची रचना केवळ मिथ्या आडे, हें तो पक्केपणीं जाणून 
होता; म्हणून तो त्या राजाच्या टबाळीवर कांहींएक उत्तर न देतां सुकार्याने पूर्वीप्रमाणेच 
चाळखी बाहात चाटला || ६ ॥ पण त्याचा चालण्याचा क्रम पूर्वीप्रमाणेच असल्यामुळें त्या 
याळण्रीला पुनः हिसके बसू लागले. तें पाहून तो राजा क्रोधाने संतस्त होऊन म्हणाला, --- 
काय रे भोया, तूं तर जिवत असून मेल्यासारखा दिसतोस ! माझा अनादर करून धन्याची 
आज्ञा मोडतोस काय! तूं फर माजलास, दंडधारी अधिकारी लोकांवर दंड धारण करितो 
त्याप्रमाणें तुझ्यावरहि प्रयोग केळा पाहिजे तेव्हांच तूं ताळ्यावर येशील ! ।। ७ ॥ अशा 
भ्रकारें त्या राजानें पाहिजे तशी अद्वातद्वा बडबड केळी. त्याला * मी राजा ? असा अमि- 
मान झाला होता. रजोगुण ब तमोगुण यांनीं त्याचा ताठा फास्व बाढत गेल्यामुळें तो 
भगवंताचे अत्यंत प्रीतियात्र असा जो भरत त्याची अबहेलना करण्यास उद्युक्त झाला. तो 
राजा स्वतःला आपण मोठे विद्वान्‌ आहों असे समजत असे; पण बास्तविक पाहिलें तर हा 
ब्राह्मणच ज्ञानसंपन्न, अशास्त्ररूपाशीं तादात्म्य पाबलेळा, सर्व प्राणिमात्रांचा मित्र ब केवळ 
आत्माच होता. त्याला गर्व म्हणून कसा शिवला नाहीं. राजाच्या बुद्धीला अद्यापि 
महायोग्याच्या आचरणाची ओळख नाहीं, हें मनांत आणून तो ब्राह्मण थोडेसें हसत 
हसतच त्याच्याशीं बोळू लागला || ८ || 


तो म्हणाला,--हे घूर राजा, मळा कांहीं श्रम झाले नाहींत इत्यादि तूं जें कांहीं 
बोललास तें यथार्थच आहे. तुला वाटत असेळ कीं, आपण कसें खोंचून बोललों; पण 
त्यांत खोंचण्यासारखे कांहींच नाहीं; कारण असें पाहा कीं, भार म्हणून कांहीं एखादा 
पदार्थ असला, आणि तो देहाला लागत असला आणि त्या देहाचा संबंध माझ्याशी 
असला, तरच, ' तुम्हांला ओक्षे उचलण्याचे श्रम फार झाले हे तुझे उपरोधिक बोलणें 
वर्मी लागणार ! तसेंच चालणाराळा अमुक ठिकाणीं जावयाचे, अमुक मार्गानें जावयाचें, 
असें असेल तरच तुज हे म्हणणें त्याला लागावयाचें ना ? “ तुम्हीं फारसे लठ्ठ नाहींत, 
असें तूं मडा बोललास; पग चेतन्याला अनुलक्षून तू लघ आहेत असें रिद्दान्‌ लोक तर 
कधींच म्हणाबयाचे नाहींत || ९ ॥ स्थूलपणा, करापणा, व्याधि, क्षुधा, तृषा, भीति, 
कलह, इच्छा, बार्थक्य, निद्रा, रति, कोथ, अहंकार ब शोक हे सारे प्रकार देहावर 
अभिमान ठेवून जे जन्मास येठात, त्यांना, असतात. मी तर देहाभिमानरदित आहें; 
म्हणून मलां त्यांचा संपर्क नाहीं || १० ॥ 'राजा, तूं मला * जिंवत असून मेल्यासारखा 
आहेस ' असें म्हटलेंस; पग जन्म ब मरण हे जितके म्हणून विकारी पदार्थ आहेत, त्या 
सर्वोनाच नियमाने आहेत. हे स्तुत्य पुरुषा, ' धन्याची आज्ञा मानीत नाहींस ' असा तूं 
मळा एक दोघ दिला आहेस. ' मी आणि माझा धनी ? हा भाव असल्याचें जर ठाम मत 


१८० सुलभ श्रीमद्भागवत 


१४१४"*"५४/४४५/४५/५”५”५/५/५/५/५/९/५/५/२./२..-२-२. 








ठरेल तर मग “ आज्ञा ? आणि ती ' मान्य करणें हा शब्द शक्‍य होईल ॥११॥ तूं 
राजा आणि मी 'वाकर, असा भेद वाटण्याला जागा म्हटली तर व्यबहाराबांचून दुसरी 
कांहींच दिसत नाहीं. वास्तविक पाहिलें तर घनी तरी कोण ? आणि त्यानें आज्ञा तरी 
काय द्यावयाची ! पण तुळा अभिमान बाटत असेल तर हे राजा ! मी तुझी कोणती सेवा 
करू तें सांग || १२ | हे वीरा, तूं मला शिक्षा करीन म्हणतोस; पण बाबा, मी आत्म- 
स्वरूपांत तल्लीन होऊन पिश्याचानें घेरलेल्या दांडग्या किंबा मूख मनुष्यासारला वागत 
आलों. दांडगा ब ताठेखोर समजून शिक्षा करण्याचा यत्न करशील तर तें पिट्टपेषगासारखें 
निरथेक्रच होणार आहे ॥ १३ ॥ 


शुकाचार्य म्हणाले,--हे परीक्षित्राजा, त्या मुनिबराचा स्वभाव शांत होता. 
हा मनुष्यदेहालाच आत्मा मानतो याचें कारण अविद्या. भरताची अविद्या निखालस नष्ट 
झाली होती, तो केबळ आपलें प्रारधकर्म भोगून क्षीण करीत होता. त्यानें रहूगणराजाच्या 
मात्रणाचा अनुबाद करून त्याला याप्रमाणें प्रथ्युत्तर दिळे ब पूर्वीप्रमाणेच पुनः पालखी 
वाहूण्याचा कम चालविला ॥ १४ ॥ हे पांब्बपुत्रा, सिंधुसौबीरदे्याच्या त्या राजाला 
उत्तम प्रकारच्या श्रद्धेसुळें तत्त्वजिज्ञासेविषयीं अधिकार प्राप्त झाला होता. त्यामुळे हृदयांतीळ 
अहंकारा'ची गांठ सोडबिणारें ब अनेक योगग्रंथांस मान्य असें त्या द्विजवराचें भाषण कानीं 
पडल्याबरोबर, मी मोठा राजा आहे, असा जो त्याला गर्ब झालेला होता, तो पार नाहींसा 
झाला. त्यानें लगेच पालखींतून खालीं उतरून त्या ब्राह्मणाच्या चरणांवर मस्तक ठेवलें व 
त्याजपाशी क्षमा मागू लागला || १५ ॥ तो म्हणाळा,-- गुप्तरूपानें फिरणारा तूं कोणी 
तरी सर्वसंगपरित्याग केलेला अवधूत असाबास. तूं कोणाचा कोण आहेस ? आणि कोठें 
राहणारा आहेस! आणि येथें तुझें येणें कोणत्या कारणास्तव झालें ! तूं आमच्या कल्याणा- 
स ठींच येथें आला असशील, तर झुळुस्वरूपी भगवान्‌ कपिलमुनि तर तूं नाहींत ना ? 
॥ १६ ॥ मला इन्द्राच्या बज्राची, शंकराच्या त्रिशूळाची, किंबा थमाच्या दंडाचीहि 
भीति बाटत नाहीं. अभि, सूर्य, सोम, वायु, कुबेर या लोकपालांच्या अस्त्रांचेंहि भय 
मळा वाटत नाहीं; पण ब्रह्मकुळाचा अपमान माझ्या हातून घडल्यामुळे मात्र मळा फार 
भीति बाहू लागली आहे || १७ | यास्तव तूं कोण आहेस तें कृपा करून मला 
सांग, कोगतीहि आसक्ति न ठेवतां तूं एखाद्या अज्ञानी माणसाप्रमाणे फिरत 
आहेत; पज तुझें ज्ञान आणि पराक्रम हीं झांकलेलीं आहेत एवढेंच. वस्तुतः 
तुझा महिमा अपार आहे. हे साधुपुरुषा, योगशानानें मरलेलीं अशीं जीं वाक्यें तूं 
आतां. बोललास तीं मनानें देखीळ उलगडणें मला शक्‍य नाहीं ॥ १८ ॥ योगेश्वर आणि 
आत्मवेच्या कर्षींचाहि श्रेष्ठ गुरु असा जो प्रत्यक्ष भगवान्‌ श्रीहरि त्याच्या शञानकलेचा 
अबतार जो कपिलसुनि त्याच्याकडे मनुष्याला खरें आश्रयस्थान कोणतें तें विचारण्यासाठी 
मी निघालो आहे | १९ | तो भगवान्‌ कपिलच तूं असून लोकस्थिति बारीक दृष्टीने 
पाहूण्यासाठीं आपले खरें स्वरूप गुप्त ठेवून फिरत आहेत काय ? माझ्यासारख्या आंधळ्या 


स्कंध ५--अध्याय १० शटर 





बुद्धीच्या आणि घरादारावर अत्यंत आसक्ति ठेवणाऱ्या मनुष्याला तुझ्यासारख्या योगेश्वरांचे 
मार्ग काय आहेत हें कर्से समजणार ! || २० ॥ मला माझ्या कर्मापासून श्रम होतात हें 
मला दिसत आहे आणि त्यांवरून खांद्यावर पालखी घेऊन जाणाऱ्या तुलाहि तसे श्रम 
होत असले पाहिजेत असे मीं अनुमान करतों. तसं अनुमान न केल्यास अनिष्टापत्ति प्राप्त 
होते. घट मिथ्या आहे असें म्हटल्यास त्यानें आणिलेलें पाणीसुद्धा त्यावरून मिथ्याच ठरेल; 
पण तसें ज्या अर्था होत नाहीं, तया अर्थी सर्व व्यवहारांतील घडामोड सत्य आहे असंच 
मानणे अवश्य आहे ॥ २१ ॥ भाताच्या थाळीला लाळून अग्नीची उष्णता लागली 
म्हणजे आंतील पाणी तापते ब तापळें म्हणजे तांदुळाच्या अंतर्भागाला उष्णता लागून तो 
शिजतो. त्याप्रमाणे देह, इंद्रियें, प्राण ब मन यांच्या संपामुळे त्यांचे विकार पुढषालाहि 
होतात. कारण उपाधीचे धम उपाधीडा लागतात असे दिसून येते. ॥२२॥ज्या 
वेळीं जो राजा असेल, तो त्या वेळीं प्रजेचे शासन व रक्षण करितोच; ( राजा ब प्रजा हा 
संबंध नित्य नसला तरी त्या त्या वेळेपुरता तो सत्य असतोच ); त्यामुळें परमेश्वराचा सेबक 
म्हणून जो अयराध्याला शासन करेतो, तो पिटपेषण करतो असे म्हणतां येत नाहीं; 
कारण स्वघर्माचरणख्पानें परमेश्वराची आराधना करीत असल्यामुळें तो पापांपासून मुक्त 
होतो ॥ २२ ॥ महाराज, मी राजा आहे या अमिमानाच्या मदाने तुम्हांसारख्या श्रेष्ठ 
साधूळा तुच्छ लेखिलें हें माझ्या हातून मोठें पाप घडळें आहे. तत्पुरुषांचा अपमान हें 
मोठें पाप आहे; पण तुम्हीं दुःखितांचे केबारी असल्यामुळें जेगेकरून मीं त्या पापापासून 
मुक्त होईन अशी कृपादृष्टि' माझ्यावर करा |। २४ ॥ महाराज, तुम्हीं साऱ्या विश्वाचे 
हिंतर्चितक आणि मित्र असून अभिमानत्यागपूर्वक सवाकडे समानबुद्धीने पाहणारे असल्या- 
मुळें तुम्हांला माझ्या निंदाजनक शाब्दामुळें विषाद वाटला नसला, तरी थोर पुरुषांचा 
आपल्या हातून अपराध घडल्यास दोकरासारख्या समर्थाचाहि नाश झाल्याशिवाय राहणार 
नाहीं, मग माइपरातारख्याची कथा काय? २५ || 


दहावा अन्याय समा" 


अध्याय ११ वा 


विवा 


ब्राह्मण म्हणाला, ---हे रहूगणराजा, तूं ज्ञानी नसूनहि, ज्ञानांत निष्णात असलेल्या 
पुरुषाप्रमाणें भाषणें करीत आहेस; पण एवढ्याबरून कांहीं तूं महाविद्वानांमध्ये श्रेष्ठ म्हणून 
गणला जाणार नाहींस, कारण, जे ज्ञानी आहेत ते ह्या लौकिक व्यवहाराला तत्त्वविचाराच्या 
योग्यतेचा कधीं मानीत नाहींत ॥ १ ॥ हे राजा, त्याचप्रमाणें वैदिक कर्मव्यबहारहि सत्य 
नव्हे. कारण, ग्रहस्थाश्रामसंबंधीं अनेक यज्ञांचा विस्तार बर्णन करणाऱ्या विद्यांमध्यें जोराने 
प्रतिपादण्यांत येणाऱ्या वेदवचनामध्यें बहुतकरून झुद्ध ब निष्काम असें तत्वज्ञान खरोखर 
आढळत नाहीं ॥ २॥ आतां वेदान्तशास्त्र ऐकणाऱ्या पुरुषाची सुद्धां जर व्यावहारिक. 
कमोत प्रशरत्ति होते, तर त्या व्यवहाराला मिथ्या कसें म्हणतां येईल, असा येथें प्रश्न येतो; 
पण त्याचें उत्तर असें कीं, गरहस्थाश्रमांतीळ कर्मजन्य सुख, स्वप्नातील सुखासारखेच त्याज्य 
आहे, असें ज्याला स्वतःच ठरवितां येत नसेल, त्या पुरुषाला उत्तम प्रकारचा त्त्वबोध 
करून देण्यास , अतिश्रे्ठ अशीं उपनिषद्वाक्येंहि समर्थ होणार नाहींत || ३ ॥ जोपर्यत 
मनुष्याचें मन रजोगुण, सत्त्वगुण आणि तमोगुण यांनीं व्याप्त झालेलें असतें, तोंपर्यंत तें मन 
स्वतंत्रपणें कोणाला न जुमानितां, शानेंद्रियांच्या ब कर्मेद्रियांच्या साहाय्यानें पुरुषाकडून 
चांगलीं किंवा वाईट अशीं अनेक कर्मे करवितें || ४ || आणि मग बासनायुक्त आत्मरूपी, 
विषयासक्त, गुणांच्या योगानें चलन पावणारें, कामादिरूपानें परिणाम पाबणारें, भूतेन्द्ियरूप 
सोळा कळांमध्यें मुख्य आणि निरनिराळ्या नांबांनीं देव, पशु, मनुष्य इत्यादि रूपें घारण 
करणारें असें तें मन, त्या त्या देवादि शरिरांच्या योगानें जीवाला उत्तमपणा किंवा नीचपणा 
प्रात करून देतें || ५ ॥ नंतर संसारचक्रामध्यें सांपडलेल्या जीवाला छळणारें ब मायेने 
रचलेलें असें ते अन्तःकरण, आपल्यामध्ये असलेल्या जीबात्म्याला चिकटून राहून, दुःख, 
सुख किंबा तीव्र मोहासारखे दुसरें कांहीं काळाने प्राप्त. झालेलें दुनिवार फळ उत्यन्न 
करिते ॥ ६ 1 जोपर्यंत मनाचा असा क्रम चालला आहे, तोंयर्मत जाग्रत्स्बप्तरूपाने 
भासणारा हा स्थूळ व्यवहार निरंतर खरा दिसत असतो. यास्तव या मनालाच त्रिशुणमत्र 
निकृष्ट संसारा'चें ब त्रिगुणातीत उत्कृष्ट मोक्षाचें कारण म्हणतात ॥ ७ |) मन विषयासक्त 
असलें म्हणजे तें जीवाच्या संसाराला कारण होतें आणि तेंच मन नियुण झालें म्हणजे 
जीबाच्या मोक्षाला कारण होतें. तुपाने मिजलेली बात भक्षण करणारा ढळढळीत दिवा 
जसा तूप आहे तोंपर्यतच काजळानें युक्त अश्या ज्वाळा धारण करितो; आणि तुपाचा 
क्षय होतांच तो आपल्या शुद्ध तेजस्वी स्वरूपाला जाऊन मिळतो, तसें मन, विषयांमध्ये 
आणि त्याच्या प्रासीस अनुकूळ असलेल्या कमोमध्यें आसक्त झालें म्हणजेच तें अनेक 
प्रकारच्या दृतींचा आश्रय करिते. आणि तेंच निर्गुण झालें म्हणजे तें आपल्या मूळ 


हळ. न्द्र्यें 


तत्त्वाला जाऊन मिळ्ते || ८॥ हे राजा रहूगणा, पांच कर्मेन्द्रिये, पांच ज्ञानेन्दरिवे 


स्कंध ५--अध्याय ११ ऱ्ट्र 
यय म म यन ्नरे 
ब एक अभिमान, अशा या मनाच्या अकरा वृत्ति आहेत आणि पांच सूक्ष्म भूर्ते, पांच 
कर्मे आणि एक दारीर, हे लया बृत्तींचे आधारभूत असे. अकश विषय आहेत, असें 
म्हणतात ॥) ९ ॥ गंध, रूप, स्पर, रस आणि दब्द हे चानेस्दियांचे, आणि मलत्याग, 
संभोग, गमन, भाषण आणि कुशलता हे पांच कर्गेन्द्ियांचे विषय होत. तसेच हे माझे 
भोगस्थान आहे, अशा बुद्धीनें ज्याचा स्वीकर होतो. दे शरीर अकराव्या अभिमानाचा 
विषय आहे असें म्हणतात; परंतु कांही लोक, अहंकार ही एक मनाची बारावी वत्तिच 
आहे असें मानून, तिचा शरीर हाच राय्यासंत्क बारावा विषय आदे असे म्हणतात. त्या 
शारिरांतच अंहेकारासह जीव निजतो; म्हणून त्यास पुरुष म्हणजे शरीरसंज्रक पुरांत शयन 
करणारा असे म्हणतात ॥| १० ।॥! मनाच्या ह्या अकरा वृत्ति, विषय, स्वमाव, संस्कार, 
कर्म आणि काळ यांच्या योगानें परिणाम पावून, प्रथमतः शेंकडों प्रकारच्या, नंतर हजारों 
प्रकारच्या आणि शेवटी कोट्यवधि प्रकारच्या होतात. त्या सर्वाना क्षेत्रच आत्म्याच्या 
अस्तित्वामुळेंच अस्तित्व प्राप्त होतें. तें त्यांना आपोआप किंबा परस्परांच्या आश्रयाने 
मिळाठेळें नसते. || ११॥ मायानिर्मित जीवाची उपाचि झाळेळें आणि त्याच्या 
संसारबंधाला कारण होणारें असें जें अशुद्ध कमे करणारें मन त्याच्या ह्या दत्त नित्य असून 
जागति आणि स्व ह्या अबस्थांमध्यें त्या प्रगट होत असतात व सुधुतीमध्ये लय पाबतात; 
पग त्या तिन्ही अवस्थांचा साक्षी असा क्षेत्रज्ञ आत्मा त्यांना नित्य पाहत असतो॥ १२॥ 
तो क्षेत्रज्ञ, म्हणजेच व्यापक, जगत्कारणभूत, पूर्ण, प्रत्सध्ड, स्वप्ना, जन्मरहित, 
ब्ह्मादिकाचा निथता ब आपल्या स्वाधीन असलेल्या मायेनें जीवांचे नियन्चण करणारा; 
नारायण भगवान्‌ वासुदेव होय ॥ (२ ॥ असा बाळु, बाहेर असूनहि यच्वयाबतू 
स्थाबरजंगमात्मक प्राण्यांच्या शरिरांत प्राणख्पाने प्रवेश करून त्यांचें नियमन करितो, 
त्याप्रमाणें प्रपेचातीत ब सबीचचा अन्तर्यामी असा परमात्मा मगवान्‌ बासुदेब, ह्या जगामध्ये 
प्रविट्ट होऊन त्यांचें नियमन करितो ॥ १४ ॥ हे राजा, देहधारी प्राणी जोपयत 
ज्ञानोत्यरीच्या योगानें ह्या मायेला दूर झुगारून देऊन सर्देसेंगपरित्याय करून देऊन 
ब कामादि पट्रिपूंना जिंकून आत्मतत्त्व जाणत नाहीं, तोंपर्यंत तो या संसारांत भ्रमण 
पाबतो ॥ १५ ॥ तसेच जोपर्यत या जीवाने, आपल्या उपाघिमूत मनाला, : हु संसास्ताए 
पिकण्याचे शोत आहे ' असे जाणिलें नाहीं, तोंपर्यंत तो. या स॑सारामध्यें भ्रमण पावते. 
कारण ते मन तोपर्यत त्याच्यामध्ये शोक, मोह, राग, प्रीति, ठीम आणि वैर यांचे संबंध 
आणि अहंकार उत्यन्न करीत असतें ।। १६ ॥ यास्तव हे राजा, तूं छावध राहून गुरूरूपी 
हरीची 'चरणसेबा कर, आणि त्या सेवारूप गास्त्रानें ( खरोखर असतांहि ) उपेक्षा केली 
असतां वृद्धिंगत होगाऱ्या आत्मस्वरूपाचा विसर पाडणाऱ्या "आपल्या महाबलाढ्य अशा 
मनोरूपी शत्रूचा बब कर ॥ २७ | 


अकरावा अध्याय समात 





अध्याय १२ वा 


रहूगण म्हणाला,- हे अबघूता, तूं साक्षात्‌ इश्वर असून लोकांच्या संरक्षणासाठी 
हा देह धारण केला आहेस; आपल्या स्वर्पभूत परमानंदाच्या प्रकाशामुळे देहाटा तूं 
तुच्छ मानिळें आहेत, तुला मी बारंवार नमस्कार करितों. हा अधम बकह्णा'चा वेष घेऊन 
आपला नित्यानुभब गुत्त राखिळा आहेत. तुला माझा नमस्कार असो । १॥। हे सुने, 
ज्वररूप रोगाने पीडिलेल्या पुरुषाला गोड औषध मिळावें अथबा ग्रीष्मत्तव्तूंतील उन्हाने 
तापलेल्या पाण्याला गार गंधोद्‌क मिळावें त्याप्रमाणें निंद्य अशा देहाविषवींच्या अभिमान- 
खूप सर्यानें विवेकदष्टीळा दंश केल्यामुळे अंध झालेल्या मला तुझे हें माषण म्हणजे 
अमृतुत्युल्य औद्धच मिळालें आहे | २ | यास्तव माझ्या मनांत असलेला संशय मी तुला 
मागाहून विचारीन; परंतु आतां अय्यात्मयोगाने गुंफिलेलें जें भापण केलें, त्यांतील गूदाथे 
मला समजेळ अशा स्पष्ट रीतीनें प्रथम उघड करून सांग. तो ऐकण्याची माझ्य़ा चित्ताला 
फार उत्सुकता वाटत आहे || ३ ॥ हे योगेश्वरा, भार बाहणें इत्यादि कर्मांचे, श्रम इत्यादि 
फुळ प्रत्यक्ष दिसत असलेल्या खऱ्या व्यवहारात कारण असूनहि हें खरें नाहीं, तें केबळ 
ब्यवहारास आधारमांत्र आहे, तें प्रत्यक्ष तत्त्वविचार करण्यास समर्थ नाही, असें तूं म्हणालास 
तें ऐकून माझें मन घोटाळ्यांत पडठें आहे. ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण म्हणाला, -हे राज्ञा, प्रश्वीचाच एक विकार दोणत्या तरी कारणा- 
मुळें तो प्रथ्वीबर हिंडू लागला म्हणजे त्यालाच हा ओझे बगेरे वाहणारा मनुष्य, 
असे नांव प्रात्त होतें आणि जो हिंडत नाहीं त्याळा दगड इत्यादि नांव मिळतें, इतका'च 
काय तो भेद आहे, परंतु देह जड असल्यामुळें त्याला भार किंबा श्रम हे मुळींच होत 
नाहींत. त्या प्रथ्वीविकररूप देहाच्याहि पायांवर घोटे, पोटऱ्या, गुडघे, मांड्या, कमर, वक्षः- 
स्थळ, मान ब खांदे हे अबयव रचिठेळे आहेत । ५ ॥ लांकडाच्या केलेल्या पाटखींत 
सौबीर देशाचा राजा रहूगण ह्या नांवाचा एक मातीचाच पुतळा खांद्यावर बसला आहे. त्या 
पुतळ्यावर 'तूं हा आपला देह आहे? असा अभिमान धारण करून मी सिंधुदेशाचा राजा 
आहें, अशा दुष्ट मदाने आंधळा होऊन राहिला आहेस || ६ ।। ज्यांच्याविषयीं वाईट 
बाटावें अशा अति कट भोगून दीन झालेल्या या भोयांना वेठीला धरून त्रास देणारा तूं 
निरय ब उद्धट आहेस. यास्तव मी लोकांचें रक्षण करणारा आहे, अशी आपली प्रौदी 
मिरविणारा तूं वृद्ध जनांच्या सभेमध्ये मुळींच शोभणार नाहींस | ७ ॥ जर आपण न्त्यिया 
स्थावरजंगमात्मक जगाची उत्यत्ति आणि प्रलय प्रथ्वीच्याच ठिकाणीं होतात असं जाणतों, तर 
केवळ त्याहून दुसरें कांहीं व्यवहाराचे कारण आहे. असे अनुमान करतां येईल काय ? असेल 
त्तर सांग |॥८॥ प्रसिद्ध असलेल्या पदार्थाचासुद्धां असाच प्रकार सांगितल [आहे. कारण सूक्ष्म 


स्कंव ५-7अध्याय १२ १८५ 

कल ल क कत सातना पा 1 ल 
अशा परमाणुमध्यें तिचाहि ल्य होतो. आतां ज्या परमाणूंच्या समूहाने एथ्वी हा 
विशेष आकार बनला आहे, ते परमाणु सत्य म्हणावें तर तसेंहि नाहीं. ते परमाणुसद्धां 
अज्ञानामुळे मनानें कल्सिठेलेच आहेत || ९ ॥ याप्रमाणें दुसरेंहि जें कांहीं, बारीक, मोठें, 
आंखूड लांब, कारण-कार्य, चेतन-जड असें द्वैत भासत असेल ते सबेहि विषय, रबभाव, 
संस्कार, काळ आणि कमे या नांबांनीं प्रसिद्ध असलेल्या भगवंताच्या मायेनेंच केलेलें आहे. 
असें जण ॥ १० ॥ ज्ञान हेंच परमार्थरूपी सत्य होव. तें अते शुद्ध, एक, बाह्याभ्यंतरभेद- 
रहित, परिपूर्ण, अंतर्मुख ब निर्थिकार आहे. त्यालाच भगवान्‌ असे नांब असून ज्ञानी लोक 
त्यालाच बासुदेव असे म्हणतात ॥ ११ ।। हे रहूगणराजा, हे ज्ञान पुरुषाला महासम्थ 
साधूंच्या चरणधूळीचें स्नान घडल्याबांचून केवळ तपश्चर्येने प्रात्त होत नाहीं. तसेंच ते यज्ञाने, 
अन्नसमर्पणानें किंबा ग्रहस्थाश्रमांत राहून पुष्कळ परोपकार केल्यानेंहि मिळत नाहीं किंबा 

वेदाभ्यासानें अथवा उदकाची, अभीची ब सूर्यांची उपासना केल्यानेंहि प्राप्त होत नाहीं 
॥ १२ ॥ तर सत्पुरुषांच्या संगतीमध्यें मिळतें. सत्पुरुषा'चें ठायी विषयसुखासंबंधीं कथांचा . 

विघात करणारें, मगवंताच्या गुणांचे बणैनःच निरंतर चाललें अतते ब ते श्रवण केलें 
असतां त्यापासून मुसक्षु पुरुषाला परमेश्वराविषयी निर्मळ अशी बुद्धि प्राप्त होते ॥ १३ | 

असो. दे राजा, मी पूर्वी मरतनामक राजा असून दिसलेल्या ब ऐकलेल्या सर्व बस्तूंबरीट 

आपतक्तीचें बंधन तोडून भगवंताच्या आराधनेचीच इच्छा करीत होतों; परंतु एका 

हरिगाची संगत घरिल्यामुळें, माझ्या पुरुषार्थाची हानि होऊन मी दुसऱ्या अन्मीं हरिण 
झालों ॥ १४ ॥ परंतु दे वीरा, त्या हरणाच्या जन्मांत देखील श्रीकृष्णाचें पूजन केल्या- 
मुळें प्रात झालेडी आममस्वरूपाची स्मृति मळा सोडून गेली नाहीं; म्हणून मी आतां 

जनसंगाच्या भीतीमुळे अगदीं असंग झाडो आहे आणि आपलें स्वरूप प्रगट न कररतां 
लोकांमध्ये संचार करीत असतों ॥ १५ ॥ म्हणून सर्वेसंग सोडून देणाऱ्या साधूच्या 
समागमानें प्राप्त झालेल्या ज्ञानर्य खड्गानें मनुष्यानें या जन्मामध्येंच मोहूरूप बंधन 
तोडून टाकर्वे; म्हणजे भनवंताच्या ढीलांचं बणन ब श्रवण यांच्या योगाने आत्मस्वख्याची 
स्मृति त्याला प्रात्त होदेळ व ती संसारमार्गाच्या पडीकडे जाऊन श्रीहरीशीं ऐक्य 

पाबेळ ॥ १६ | 


घारावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय १३ वा 


*.<*४*४*९१४४४४४ ण 


ब्राह्मण म्हणाळा,--हे रहूगणराजा, दुस्तर अशा मार्गात मायेने पोचविलेला, 
रज, तम ब सत्त्व, या तीन गुणांनीं विभागून ठेविळेलीं कमच आपणांस कर्तव्य आहेत 
एवढेंच पाहाणारा ब द्रव्य मिळविण्याच्या कामीं तत्पर असा व्यापाऱ्यांचा एक तांडा 
फिरतां फिरतां या मबारण्यांत पडला असून त्याला तेथें सुल प्राप्त होत नाहीं ॥१॥ हे 
राजा, या तांड्याचा पुढारी चांगळा नसल्यामुळें त्या भबाटबीमध्यें सहा चोर त्याला 
छटतात आणि कोल्हेदेखील, ते व्यापारी ताबध नाहींत असें पाहून त्यांच्या जबळ जातात 
व जसे लांडगे मेंढ्याला घेरून जिकडेतिकडे ओढितात, त्याप्रमाणें त्याला ओढितात | २॥ 
एखादे वेळीं पुष्कळ वेळी, गवत ब जाळ्या यांसुळें प्रवेश करण्यास अशक्य अशा ठिकाणीं 
उग्र अशा डांसांचा ब रानमाऱ्यांचा त्याला उपद्रव होतो. केव्हां केव्हां गंधर्वनगर ह्याच्या 
दृष्टीस पडतें. आणि केव्हां केव्हां तर अति चंचळ असे कोलतीसारखे पिशाःवहि त्याच्या 
दृष्टीत पडतें ॥ ३॥ हे राजा, एखादे वेळीं तो तांडा घर, पाणी ब द्रव्य ह्यांच्या आहोने 
स्वाभाविकपणें त्या अरण्यांत जिकडेतिकडे सैरावैरा घाबतो आणि एखादे वेळीं त्याचे 
डोळे घुळीनें मह्न जातात व बावटळीमुळें उठलेल्या धुळीने घुंद झालेल्या दिशाहिं 
त्याला दिसत नाहीशा होतात || ४ ॥ एखादे वेळी गुप्तपणे फिरणाऱ्या माशांच्या कठोर 
शब्दांनी त्याच्या कानाला फार त्रास होतो, तर एखादे वेळी घुबडांच्या शब्दांनी त्याच्या 
मनाला दुःख होतें. केव्हां तो पापी ब्रक्षांचा आश्रय करितो, तर केव्हां केव्हां मृग- 
जळांच्या मार्गेहि घांबतो ॥५॥ केव्हां तो झुष्क झालेल्या नद्यांमध्ये शिरतो ब ठेंच लागून 
पडतो, तर केव्हां केव्हां अन्न न मिळाल्यामुळे आपल्या बांधवांजबळ मिक्षाहि मागतो. 
केव्हां तो वणव्यांत सांपडून अभीच्या योगाने संतप्त होतो, तर केव्हां केव्हां राक्षवांनीं त्याचे 
प्राण हरण केळे म्हणजे तो सरिन्न होतो || ६ || एखादे वेळीं शूर पुरुषांनी त्याचें द्रव्य 
हरण केलें म्हणजे शिनवित्त होऊन तो शोकाने मूर्च्छाहि पावतो, आणि एखादे वेळी 
गंधर्वपुरामध्यें गेला म्हणजे क्षणमर तो सुख बाटल्यासारखा आनंदांत निम्न असतो 
1 ७॥ केव्हां चालत असतांना त्याच्या पायांना कांटे व खडे लागतात, तर केव्हां 
केव्हां पर्वतावर 'चढण्याची इच्छा करीत असून, ते घडलें नाहीं म्हणजे तो खिन्न 
होऊन राहतो. कुटुंबाचे पोषण करीत असतां तो भुकेनें व्याकुळ झाल्यामुळे कुटुंबांतीळ 
लोकांवर बारंबार संतापतो || ८ ॥ केव्हां अजगर सध गिळून टाकतो व मग 
त्याला कांहींच समजत नाहीं, तसें एखादे वेळीं लोकांनीं ह्याला प्रेततुल्य समजून अरण्यांत 
टाकून दिलें असतां तेथें सप त्याला दंश करतात व त्यामुळें तो आंधळा होऊन अंधाऱ्या 


% दिवसा बेहड्याच्या झाडा'ची छाया आणि रात्रीं पिंपळाची छाया दुष्ट असते 
न्श > ह _/९ 3 च 6 
असें म्हणतात, ' दिवा बिभीतकच्छाया राघो बौधंद्रुमस्य च । 


स्कंध ५--अभ्याय १२३ १८७ 


ययन ्््््न्या््जन्न््नआानर 


विहिरींत पडतो ॥ ९ ॥ केव्हां केव्हां तो क्षुद्र प्रकारचा रस शोधू लागला म्हणजे तेथें 
असलेल्या मधमाशा त्याला पीडा देतात ब यामुळें तो दुःखित होतो. तेथें मोठ्या कष्टाने 
त्याला तो रस मिळाला तरी दुसरे कोणी तो त्याच्यापासून बलात्काराने हरण करितात, 
आणि त्यांनाहि तो जिंदीळ तर तिठरेच ते घेऊन जातात | १० ॥ एखादे प्रसंगीं तो 
थडी, ऊन्ह, बारा ब पाऊस ह्यांपासून आपलें रक्षण करण्यास असमथे असतो. केव्हां केव्हां 
परस्परांशी थोडाबहुत व्यापार करूं लागला म्हणजे तो द्रव्याबद्दल लोकांना फसवू लागतो 
आणि म्हणून त्यांच्याद्वी त्यांचा द्वेष उत्पन्न होतो ॥ ११ ॥! केव्हां केव्हां तर त्या 
अरण्यामध्ये त्याचें धन संपून गेळें म्हणजे निजावयास शय्या, धसाबयास आसन ब 
राहाबयास घर हीं त्याला मिळत नाहींत ब मग तो लोकांपाशीं मागू लागतो; पण तीं 
त्याला मिळत नाहींत. मग लो लोकांच्या वस्तूंचा अभिलाष धरूं लागतो ब त्यामुळें त्याचा 
अपमान होतो ॥ १२ ॥ याप्रमाणें परस्परांशी द्रव्यव्यबहाराच्या प्रसंगाने त्याचें वैर वाढलें 
असतां तो तांडा एकमेक्रांशीं विवाहसंबंध करितो व या भबाटवींतील मागीत हिंडतांना 
अनेक संकटे, घनाचा नाश ब दवेपादिक उपसर्ग यांच्या योगानें तो मेल्यासारखा होतो. 
॥ १२ ॥ अशा प्रकारचा तो व्यापाऱ्यांचा मेळा, आपल्यांपैक्रीं मरण पाबलेल्या लोकांना 
तेथेंच टाकून, नवीन जन्मलेल्या बालकांना मात्र घेऊन जातो. आपल्या पूर्वस्थळाला तो 
अजूनहि येत नाहीं. हे बीरा, यांतील कोणी एखादा समथ पुरुषहि या मार्गाच्या पलीकडे 
जो सुख्रूय योगमार्ग आहे त्याला जाऊन पोंचत नाहीं || १४ ।॥। ज्यांना मोठाले दिग्गज 
जिंकले आहेत असे द्वूर पुरुपहि, एथिवी माझी आहे, अश्या अभिमानानें वैर घरून 
परस्परांशी भांडता मांडतां युद्धामध्ये मरून जातात; परंतु वैरमावरहित संन्यासी ज्या 
स्थानात जातो त्या स्थान'स मात्र ते जाऊन पोंचत नाहींत |।१५॥ तो तांडा, क्वचित्संगीं. 
वेलींच्या लहान लहान फांद्यांचा आश्रय करून त्या आश्रयाने राहणाऱ्या ब अस्पष्ट वाणी 
उच्चारणाऱ्या पक्ष्यांबर प्रेम धारण करून त्यांच्या ठिकाणीं आसक्त होतो. एखादे वेळीं. 
सिंहाच्या समूहाला मिऊन तो बगळे, कंक ब गिघाडे यांच्याशींहि सख्य करतो ॥ १६ ॥ 
आणि त्यांनीं फसविळें म्हणजे हंसांच्या कळ्यांत शिरतो ब तोडि आवडत नाहींसा झाला 
म्हणजे तो बानरांकडे जातो आणि त्यांना अनुरूप असे भोग भोगूत इंद्रिये अत्यंत सुख 
पावली म्हणजे तेथें परस्परांच्या तोंडांकडे पाहत असतां त्याला आपले आयुष्य संपत 
आलें आहे याचाहि विसर पडतो ॥ १७ ॥ वृक्षांवर क्रीडा करण्याच्या इच्छेने तो 
स्त्रीपुत्रकलत्रांविषवीं आसक्त ब मैथुनेच्छेनं दीन होऊन आपणांस प्राप्त झालेलें बंधन 
तोडण्यास असमर्थ होतो. एखादे देळीं असाबध पणासुळें पर्वताच्या गुहेत तो पडत असतां 
त्या गुहेत असलेल्या हदीला मिऊन अधांत्री असलेल्या वेलीलाच धरून राहतो॥॥ १८ ॥ 
हे शात्रुदमना रहूगणा, ह्या संकटांतून तो कदाचित्‌ देवये गानें सुटला, तरी पुनरपि त्या 
व्यापाऱ्यांच्या मेळ्यांत प्रवेश करून पूर्वीप्रमाणे रमतो. मिळून मायेनें ह्या मार्गामध्ये आणून 
सोडलेला ब भ्रमग पावणारा कोणीहि पुरुष आपलें इतिकर्तव्य काय हें जाणत नाहीं 
॥ १९ ॥ हे रहूगणा, तूंहि ह्या मागीत शिरला आहेस; म्हणून आतां असें कर कीं, 


श्ट्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 


प्राण्यांना शिक्षा करण्याचें सोडून देऊन सगोशी मैत्री ठेब आणि मन कोठेंहि आसक्त 
होऊं न देतां भगवंताच्या सेवेनें तीक्ष्ण झालेल्या सानरूप खकवा स्वीकार करून 
आणि कामादिक शत्रू जिंकून या संसारमार्गाच्या पैल्पारास निघून जा ॥२० || 


राजा म्हणाला, -- अहो, मनुष्यजन्म हेंच सर्व जन्मांचें कल्याणकारक होय. 
' स्वगीदि लोकांमध्यें देभादिकांचे जन्म मिळवून तरी काय करावयाचें आहे ! त्या जन्मामध्यें 
भगवंताची कीर्ति गाऊन ज्यांनीं आपलीं अंतःकरणे थुद्द करून घेतलीं आहेत त्या 
'तुम्हांसारख्या सत्युरुषाचा विपुळ समागम घडत नाहीं ॥ २१ ॥ निरंतर सेवन केलेल्या 
घड्या चरणकमलाच्या धुळीनें निष्पाप झालेल्या पुरुषाला भगवेताच्या ठिकाणीं निर्मल भक्ति 
१ मातत होते यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं. कारण मला तुझा समागम दोन घटिका मात्र घडलेला 
असतां, तेबढ्यानेंहि कुतर्कानी इृढमूळ झालेला माझा अविवेक नष्ट झाला आहे | २२॥ 
असो. सर्त्र वृद्धांना माझा नमस्कार असो, तसाच लहान बालकांनाहि नमस्कार असो, 
तरुणांना माझा नमस्कार असो, तसा बटु आदिकरून सर्व स्वरूपे धारण करणाऱ्या 
सत्पुरुषांना माझा नमस्कार असो. जे ब्रह्मवेते पुरुष अबधूताची स्वरूपे धारण करून 
पथ्वीबर संचार करीत असतात, त्यायासून राजाचें कल्याण होबो॥२३ | 


धुकाचार्थ म्हणाले, ---हे परीक्षित राजा, याप्रमाणें त्या अह्मर्पीनें आपला 
अपमान करणाऱ्या अशा त्या सिंधुदेशाधिपति रहूगण राजाला अत्यंत दयाळूपणें 
आक्मतत्त्वाचा उपदेश केला असतां, राजानें सदय अन्तःकरणानें गहिंबरून त्याच्या चरणांना 
चंदन केलें, तेव्हां मरती आलेल्या ससुद्राप्रमाणें भरतमुनि आनंदानें भरून गेला आणि 
इंद्रियांनी उठविळेल्या मनांतीळ लाटा ज्याच्या शांत झालेल्या आहेत असा तो या 
मूमीबर संचार करूं लागला | २४॥ त्या रहूगणराज्ञालाहि सजञनांच्या समागमामुळें 
परमात्म्याचे तत्व कळून आलें आणि त्यामुळें त्याने लगेच आत्म्याच्या' ठिकाणीं अविद्येने 
आरोपण केळेडी, देहच आत्मा होय, अशी बुद्धि सोडून दिली. हे राजा, याप्रमाणें 
भगवंताचा आश्रय करणाऱ्या मझासारख्याचा समागम करणाऱ्या रहूगणासारख्याठाहि 
. तत्काळ देडाहंकार टाकण्याचे सामर्थ्य प्रात होतें ॥ २ ५॥ 


परैक्षित्रजा म्हणाला, --महामगव क्त झुकाचाय हो, तुम्ही अत्यंत 
ज्ञानसंपन्न आहां. वाण्यांच्या समुदायाच्या ख्पकानें जो हा जीबसमूहाचा संसारमार्ग 
घुम्हीं सांधितला, तो सुज्ञांनाच नीटपणे कळण्यासारखा आहे. अशिक्षित लोकांना तो सहज 
कळणार नाहीं; यास्तव त्या दुर्बोध वर्णनाचा अर्थे आम्हांला समजेल अशा उघड अथाच्या 
शब्दांनी सांगावा ॥ २६ | 


तेरावा अध्याय लमाप्त 


अध्याय १४ वा 


न-->>४४श४४४४४४00 


परीक्षित्राजानें प्रश्न केला असतां शुका'चार्य म्हणाले,-- हे राजा, माया ही 
घड्युणेश्वरयसंपन अशा सर्वसमथे विष्णूच्या स्वाधीन असून देहाला'च आत्मा मानणाऱ्या 
जीबांना सत्त्वादिक गुणभेदांमुळें उत्पन्न झालेलीं चांगली, बाईट व मिश्र अशीं कर्म 
तिच्यामुळें प्राप्त होतात; त्या योगानें त्यांचे नाना प्रकारचे देह उत्पन्न होतात. या 
देहांचा परस्परांशी वियोग किंबा संयोग होणं म्हणजेच हा अनादिकाळापासून चाटत 
आलिला संसार होय.' श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिव्हा, भ्राण ब मन हीं सहा इंद्रिथे, म्हणजे त्या 
जीवांची संसाराचा अनुभब घेण्याची साधनें होत. अरण्यांतील कठिण मार्गाप्रमाणें हा 
संसारमागसुद्धां चाळून जाण्यास कठीण आहे. द्रव्य मिळविण्यासाठी बाहेर पडलेला 
व्यापाऱ्यांचा तांडा बाट चुकून जसा भयंकर अरण्यांत जाऊन पडतो, त्याप्रमाणें हा जीवांचा 
समुदायहि स्वतःच्या देहानें आ-्वरण केलेल्या कमाचा अनुमब घेत असतां स्मशानाप्रमाणें 
अत्यंत अपवित्र अशा संसाररूप गहन अरण्यांत गेलेला आहे. त्या ठिकाणीं त्याचे 
व्यापार निष्फळ होऊन अनेक विष्नांनीं व्यात्त झालेले आहेत. तथापि अजूनहि त्या 
संसारतापाचा नाश करणाऱ्या हरिरूय गुरूच्या चरणकमलावर भ्रमरांप्रमाणें बास करणाऱ्या 
साधूंच्या भक्तिमागोला तो जीबसमुदाय अनुसरत नाहीं. या संसारखूप अरण्यामध्ये इंद्रिय 
नांबांचे सहाजण बाबरत असून कमाच्या दृष्टीनें याहिळें तर ते चोस्च आहेत ॥ १ ॥ क्से 
तें पाहा. घमाचरणाला उपयोगी पडावे म्हणून पुरुष मोठ्या संकटाने धन मिळवितो. 
ईश्वराची पूजा-अर्चा करणें हा त्याचा धम असून तो परलोकांत त्याला उपयोगी पडतो. 
असे असतां धमाविष्यी उपयोगी पडणारें ते धन, हे इन्द्रियनामक चोर लटतात. 
सुस्वरूपाचें दरीन, स्त्रियांचा समागम, गायनादिकांचें श्रवण, पक्कान्नांचें सुग्रास भोजन, 
सुगंधी पदाथांचा बास, विषयांचा नित्य वि'ार इत्यादिक ग्रहविषयक क्षुद्र उपभोगांच्या 
नादीं लागून ते मनुष्याची बुद्धि भ्रष्ट करतात ब तो विषयासक्त झाला म्हणजे भामटे 
लोक एखाद्या श्रीमंताला दुर्ब्येसनांच्या नादीं लावून जसें त्याचें द्रव्य छटतात, तसे ढे. इंद्रियरूप 
चोर मनुष्यांची धर्मबुद्धि नष्ट करितात । २॥ आतांत्या संसारमार्गात स्त्रीपुत्र इत्यादि 
नांबांचे कुडुंबांतील लोक असतात; परंतु त्यांचीं कर्मे पाहिली, तर ते लांडगे किंबा कोल्हेच 
समजले प।!हिजेत. कारण, धनगर संरक्षण करीत असतांहि त्याच्या मेंढ्या, लांडगे 
जसे त्याच्या देखत हरण करितात, त्याचप्रमाणे अतिंलोमी अशा त्या कुटुंबी पुरूषाने संरक्षण 
केलेलें घन, त्याची इच्छा नसतां त्याच्या देखत ते स्त्रीपुत्रादिक हरण करितात ॥ २ ॥ 
राजा, प्रतिवर्षी दोताची नांगरकी होत असतांहि, त्यांतील ग्वता'चीं बीजे जळाली नसल्या- 
मुळें पुनः पेरणी*्या वेळीं त्यांत जाळ्या, गवत ब वेली हीं उगवून पर्वताच्या गुदेसारखे 
ते दुर्गम होतें. हा ग्हस्थाश्रम हे देखील तसें कमेक्षेत्रच असून त्यांतील कमचा स्वर्वस्दीं 


१९० सुलम श्रीमद्धागवत 


नाश कधींहि होत नाहीं. हा ग्हस्थाश्रम म्हणजे विषयवासरांचा करंडाच आहे | ४ ॥ 
त्या गहस्थाश्रमात जीव एकदां प्रविष्ट झाला म्हणजे माझ्या ब डांस यांसारख्या दुर अशा 
नीच पुरुषांचा ब टोळ, पक्षी, चोर, उंदीर इत्यादिकांचा त्याच्या शरिराबाहेर बाबरणाऱ्या 
द्रवरूप प्राण्यांना तारण्या उपद्रब होत अततो; तथापि तो जीब त्यांतच कोठें तरी फिरत 
राहतो. अविद्या, भोगेच्छा ब कर्मे ह्यांतच त्याचें मन गहून जाऊन त्याची दृष्टि विपर्यस्त 
होते ब आकाशांत भातणाऱ्या गंबर्वनगरा उमाणें वस्तुतः अमत्य असलेला हा मनुष्य- 
लोक त्याला खरा असा दिसू लागतो || ५॥तेथे तो पान, भोजन ब सेथुन इत्यादि 
व्पसनांमथ्यें लपट होऊन, मसृगजळासारख्या विषयांच्या मागे ठागतो ॥ ६ |! अरण्यांत 
थंडीने पीडिलेळा मनुष्य आपणास अभि मिळेल ह्या आरोनें जळक्या कोलतीसारख्या 
भासणाऱ्या पिशयाचालाच धरू पाहतो, त्याप्रमाणें रजोगुणमय बुद्धीचा हा जीबमुदाय, केव्हां 
केव्हां तर्व दोषांचें वरच असें जें अभिविष्ठारूप सुवर्ण तें मिळवू पाहतो ॥ ७ ॥ कधीं 
कधीं घर, पाणी, द्रव्य इत्यादि स्वतःच्या अनेक उपजीविकासाधनांचा अभिमान धारण 
करणारा ञवसमूह ह्या संतारख्य अरण्यांत इकडेतिकडे धांवत असतो |]८|| बाबटळीची 
जिळा उपमा शोभते अशा मोहक स्त्रीनं केव्हां त्याला मांडीवर बत्तविलें असतां तिच्या- 
विषयीच्या तात्कालिक प्रेमानें त्याची बुद्धि अतिशय मलिन होते ब सर्द मर्यादा सोडून 
हा जीवसमूह डोळ्यांत घळ पडल्यासारखा रात्रीं संचार करणार्‍या पिशाचांप्रमाणें दिद्यांच्या 
ठिकाणीं असगाऱ्या साक्षीभूत देवतांना जाणत नाहींता होतो | ९ ॥ एखादे वेळीं त्याला 
विषयांचे खोटेंपण कळून आलें तरी देहामिमानामुळें त्याची स्मृति नष्ट झालेली असते व 
त्यामुळें तो मृगजलासमान असलेल्या त्या विषयांकडेच पुनः घांबत असतो ॥ १० | 
प्णखादे वेळीं घुवडें ब रानमाझ्या यांच्या शब्दांसारख्या भयंकर रीतीनें किंबा राजाच्या 
अधिकाऱ्यांनी त्याची कोधावेशानें परोक्ष किंबा अपरोक्ष निभेरत्वना केली असतां, त्याच्या 
हृदयाला अत्यंत दुः(व होतें || ११ || पूर्वजन्मींच्या पुण्याचा उपभोग घेऊन झाल्यावर तो 
जीवसमूह धनिक लोकांच्या मार्गे लागतो; परंठु वस्तुतः हे धनिक लोक काजरा, श्वेतकावळी 
इत्यादि पापत्रक्ष, पापबछी ब विषयुत्त कूप ह्यांसारखेच निरुपयोगी असून त्यांचें द्रव्य 
इह्परळोकीं कोठेंच कामाळा लागण्यासारखे नसल्यामुळें ते जिवत असून मेल्यासारखेच 
असतात, अर्थात्‌ त्यांच्या मागे लागून तोहि तसाच जिवंतपणीच मेल्यासारखा 
होतो ॥ १२ ॥ एखादे वेळीं दुष्टांच्या संगतीने त्याची बुद्धि फसून जाते आणि 
मग पाणी नसलेल्या नदींत अडखळून पडावे, तसा तो इहलोकी ब परलोकींहि 
दुःख देणाऱ्या अशा पाखंडधमोत जाऊन पडतो ॥ १३॥ अशा स्थितींत शत्रूंनी 
दिलेल्या पीडांमुळें याला जेव्हां अन्न मिळेनासे होतें, तेव्हां हा आपल्या पित्याला 
किंबा पुत्रांना, अथबा पित्याची किंबा पुत्रांची, दर्भाच्या काडीसारस्ी यत्करिचित्‌ बस्तु 
ज्याच्याजवळ असेल त्याला खावयात उठतो ॥ १४ ॥ एखादे वेळीं आवडत्या गोष्टींनी 
रहित असलेल्या परिणामाचे दुःख हेंब फळ आहे अश्या बणव्यासारख्या घरांमध्ये तो 
येऊन पडतो ब तेथें शोकरूपी अमीनें ह्याचें सगरोग पोळे लागलें म्हणजे त्याला मोठें वेराग्य 


स्कंध ५९--अध्याय १४ १९१ 


”४.”४५/०५-”५-' “२.९४” 








“४४/४५/१४१५ 


कन म्काळ 
ग्रातत होतें ॥ १५ ॥) केव्हां कालगतीनें राजाचे अधिक्रारी त्याला प्रतिकूळ होतात ब 
राक्षसासारखे ते अधिकारी ह्याचे घनरूप असे प्रियप्राण हरण करितात, तेव्हां द्या'ची 
हर्षांदिक जीबलक्षणें नाहींशी होतात ब हा अगर्दी मेल्यावारखा होतो | १६) एखादे वेळीं 
मनोरथानें प्रास्त झालेले पितृपितामहादिक मिथ्याभूत पदार्थास ते स्येरे आहेत असें तो 
मानितो ब त्यांपासून मिळणाऱ्या स्वमासारख्या क्षणिक सुखाचा अनुभव घेतो ॥ १७॥ 
केव्हां केव्हां हा ग्हस्थाश्रमांतील कमेविधीच्या विस्ताररूप पर्वतावर आरोहण करण्याची 
इच्छा करीत असतां लोकांच्या दुःखांनीं ह्याचें मन अगदीं खचून जातें आणि कांटे ब खडे 
झांनीं मरलेल्या शेतांत प्रवेश करीत असल्याप्रमाणे तो दुःख पावतो ॥ १८ ॥ कधीं कधीं 
दुःसह अश्या जठराग्ीनें ह्याचें धन हरण केलें असतां, हा आपल्या कुटुंबांतील मनुष्यांबर 
रागावतो || १९ ॥ तोच पुनः निद्रारूप अजगरानें गिळून टाकिला असतां अज्ञानरूप गाढ 
अंघकारामध्यें मम़ होतो आणि निर्जन अरण्यामध्यें टाकलेल्या प्रेताप्रमाणें निमभ झाल्या- 
मुळें त्या वेळीं ह्याला दुसऱ्या कद्याचेंहि ज्ञान होत नाहीं ॥ २० ॥ एखादे वेळीं दुजेनरूप 
सर्पोरनी ह्याचे गर्वरूप दांत पाडून टाकिले असतां त्याला एक क्षणमर सुद्धां झोप येत 
नाहीं ब अंतःकरणास व्यथा झाल्यामुळें त्याचें ज्ञान क्षीण होऊन शेबटीं काळोख्या 
विहिरीमध्ये पडणाऱ्या आंधळ्याप्रमाणें हा मोहांत पडतो ॥ २१ ॥ केव्हां केव्हां विषयरूप 
मधाच्या थेंबाचा शोध करितां करितां हा एरस्त्री ब परघन हरण करूं लागतो, तेव्हां राजा 
अथबा स्त्रीचे किंबा धनाचे मालक ह्याला ठार मारितात ब त्यामुळें तो अपार नरकामध्यें 
जाऊन पडतो ॥ २२ ॥ हे राजा, असं आहे म्हणून ह्या प्रवृत्तिमार्गामध्ये केलेलें 
कर्मच जीबात्म्याला या लोकीं ब परळोकींहि जन्म प्राप्त होण्यास कारण आहे असें म्हणतात 
॥ २३ ॥ कदाचित्‌ हा पुरुष त्या राजादिकांच्या बंधांतून जरी मुक्त झाला, तरी ज्या बस्तू- 
करितां हा बंधांत होता ती बस्तु ह्याच्यापासून कोणी देवदत्त हरण करितो आणि त्या देवद्र्त- 
पासूनहि तिसराच कोणीं विष्णुमित्र हरण करितो ॥ २४ || केव्हां केव्हां थंडी, बारा आदि- 
करून अनेक आधघिदेविक, आध्यात्मिक ब आधिभौतिक अशा दुःखद अवस्थांचे निवारण 
करण्यास असमर्थ होणारा हा प्राणी अपार चिंतेने खि होतो ॥२५॥ एखादे वेळीं परस्परांमध्ये 
द्रव्यादिकांच्या देण्याघेण्याचे व्यवहार करीत असतांना तो दमडीइतकें किंबा त्याच्यापेक्षांहि 
क्रमी द्रव्य लोकांपासून फसवून घेऊं पाहतो व त्यामुळें दुसऱ्या लोकांशीं त्याचें वैर उत्पन्न होतें 
॥२६॥राजा, या संसारमार्गामध्ये आतां सांगितठेले हे उपसगग आहेत. तसेंच त्यांत सुख, 
दुःख, प्रीति, देप्र, मय, अभिमान, पिशाचपीडा, शोक, मोह, लोभ, मत्सर, दर्षा, अपमान; 
छुधा, तृषा, आधि, व्याधि, जन्म, जरा आणि मृत्यु इत्यादि दुसरेहि पुष्कळ उपसर्ग आहेत 
॥ २७ ॥ एखादे वेळीं देवाची मायाच अशा स्त्रीनं आपल्या बाहुलतांनीं ह्याला आलिंगन 
दिळें अस्या. याचें विवेकशञान नष्ट होऊन, तिला कीडेसाठीं घर बांधून देण्याच्या खटपटींत 
ह्याचें मन अगदीं गुंतून ज्ञाते. मग तिच्या संभंधापासून प्रात झालेले पुत्र, कन्या ब 
स्त्रतः ती स्त्री ह्यांचे भाषण, अबलोकन ब विलास ह्यांच्या योगानें त्याचें हृदय आकर्षित 
होतें ब त्यासुळें त्याचें मनाबरील नियंत्रण नष्ट होऊन हा जीबसमूह, स्वतःटा अपार अशा 


१९२ सुलभ श्रीमद्भागवत 


"*.”२”२-”५-”२/”५.. 











"२५१५-५५-५५. 


अंघतम नरकामध्यें पाडतो | २८ || परमाणूपासून दोन पराधंपर्यंत ज्याचें परिमाण आहे, 


वळ चे 


तें षज्ठणेश्वर्यसंपन भगवान्‌ विष्णूचे कालचक्र, आपल्या शीप्रगतीनें बाल्यतारुण्यादिरूप 


वयाच्या स्वर्पानं क्षणमात्रांत अह्मदेवापासून तों तृणस्तंबापर्यंत सर्व प्रागिमात्रांच्या देखत 
संहार करीत असतें. त्या चक्रापासून त्याच्या हृदयाला भीति उत्पन्न होते. तरी देखील तो 
जीव, कालचक्र हें ज्याचें स्वकीय आयुध अशा त्या प्रत्यक्ष यज्ञपुरुषरूपी परमेश्वराचा 
अनादर करून, केबळ संकेतानें ठरविलेल्या पण वस्तुतः निराधार अद्ा पाखंडमागीत 
शिरतो आणि आर्यधर्मात ज्याचें नांब देखील नाहीं अशा कंक, पक्षी, गिधाड, बगळे व 
वटबाघूळ यांच्यासारख्या पाखंडदेबतांचा स्वीकार करितो ॥ २९ ।॥ नंतर आपण ठरविलें 
तितर्के द्रव्य न दिल्यामुळे फसलेल्या त्या पाखंड्यांनीं याला पके फसविले म्हणजे मग 
त्यांच्या मेळ्यांतून निघून हा बाह्मणसमूहांत राहू लागतो; परंतु उपनयादिपूर्वक श्रौतस्मार्द- 
कर्मानुष्ठानानें मगबान्‌ यज्पुरुषाचें आराधन करण्याचे शील याला आवडत नाहींस झालें 
म्हणजे पुढें हा त्यांना सोडून वेदोक्तकर्माविषयी अनिकारी असल्यामुळें बानरजातीप्रनाणें 
केबळ कुटुंबपोबण व स्त्रीसमागम हाच ज्याचा व्यापार आहे, अद्या घूद्रवुळामध्यें 
शिरतो || ३० || या दूद्रजातीमध्येंहि प्रतिबधरहित यथेच्छपणें क्रीडा वरीत असतां ह्याची 
बुद्धि विषयांवरील आसक्तीमुळें अतिश्षुद्र होते ब हा परस्परांचे सुखदशन आदिकरून क्षुद्र 
विषयोयमोगांत गुंग होऊन जातो आणि आपला मरणकाळ जबळ आला आहे हेंहि विसरून 
जातो ॥३१॥ कथीकधीं बृक्षांप्रमाणे इहलोकी उपयोगीं पडणाऱ्या ब खाणेपिणे वगेरे विष- 
यांनीं युक्त असलेल्या ग्रहामध्यें रममाण होणारा हा जीवसमूह, बानराः£माणें मेथुनाविषयीं 
उस्डुकता धारण करून आपल्या स्त्रीपुत्रादिकांवर प्रीति करूं लागतो || ३२ | याप्रमाणें 
या संसारमार्गीत सुखदुःखवांचा अनुभव घेणारा हा जीवसभूहू एखाद्या पर्वताच्या गुहेसारख्या 
मयंकर रोगादि संकटांमध्यें पडून मृत्युख्य हत्तीच्या भयाने विव्हळ होतो | २३ | 
केव्हां तरी थंडीबारा इत्यादिकांपासून उत्चन्न झालेल्या अनेक प्रकारच्या आधिंदेविक, 
आधिभौतिक ब आध्यात्मिक अशा दुःखांच्या नित्रारणाविषयीं असमथ होऊन तो दुरंत 
चिंतेनें व्याकुळें होऊन राहतो || ३४ | एखादे वेळीं परस्यरांशीं व्यवहार करितां करितां 
दुसऱ्याला फसवून थोडेसें धन मिळवितो || ३५ ॥ केव्हां तरी जबळचें द्रव्य अगदी संपून 
गेल्याधुळें दाय्या, आसन, भोजन इत्यादि उपभोग त्याला मिळत नाहींसे होतात, मनांत 
पाहिजे असलेल्या या वस्तु भीक मागूनहि मिळत नाहींशा झाल्या म्हणजेत्या तो 
अन्यायाने मिळविण्याचा निश्चय करतो ब त्याप्रमाणें वागू लागळा म्हणजे अपमान, निंदा 
ब ताडण हीं त्यास लोकांपासून प्राप्त होतात || ३६ ॥ याप्रमाणें द्रव्यासंबंध नें त्याचा 
परस्परांमध्ये गैरसंबंध वाढत चालला असतांहि तो पुनः प्रारधबरशेकरून परस्परांमध्ये 
विबाह'दि संत्रंध करितो आणि पुनः वैर वाढूं लागलें म्हणजे लोकांचा त्यागहि करतो 
|| २७॥ एकंदरींत अशा रीतीनें या संसारमार्गामध्ये अनेक प्रकारच्या केशांनीं व उपसर्गानीं 
तो पीडित होतो. अशा प्रकारें जो जेथें संकटांत पडेल किंबा मरण पावेल, त्याला त्याचा 
दुसरा सोबती तेथेंच टाकून नव्यानव्या झालेल्या पुत्रादिकांचा मात्र स्वीकार करतो, 





"५४ /*/-"५ 


स्कंध ५-- अध्याय १४ १९३ 


५४५” ०/५/- “धशधरया- 


शोक करीत, मोह पाबत, भय पाबत, विवाद करीत, आक्रोश करीत, हषे पावत ब 
गायन करीत, भगवंताच्या मायेने बद्ध होऊन, कालकमणा करीत असतो; पण ज्यापासून 
हा मनुष्यळोक्रांचा समुदाय मूळ नित्राला आणि ज्याला संसाराचें समाततिस्थान असें 
म्हणतात, त्या परमेश्वराजवळ अद्रापि एका भगकद्वकतार्बांचून दुसरा कोणताहि जीव परत 
येत नाहीं | ३८ || कारण ज्यांनीं प्राण्याचा द्रोह सोडून दिला आहे, ज्यांचे स्वमाव 
शांत आहेत ब ज्यांची मने विषयांपासून निउत्त झालीं आहेत, अद्या सुनींनाच तो 
प्रसिद्ध अता भक्तियोग अनायासाने प्राप्त होतो, संसारमार्गात फिरणारे जे जीब त्यांना तो 
साधत नाहीं ॥ ३९ ॥ हे राजा, जे दिग्गजांना जिंकणारे ब यज्ञयागादिक अनुष्ठाने 
करणारे असे राजबि आहेत त्यांनाहि तो भक्तियोग प्राप्त होत नाहीं. ते सुद्धां माझी ही भूमि 
आहे, तुझी नव्हे, असें म्हणून ह्या भूमिनिमित्त परस्पर वेरसंबध करितात ब रोबटी युद्धामध्ये 
परस्परांकडून प्रहार पावून मरून जातात || ४० ।। या जीवसमूहाने केव्हां कांहीं चांगलीं कर्मे 
केळी असलीं, तर त्या पुण्यरूप वेडीचा आश्रय केल्यामुळें त्या रोगादि दुःखापासून अथबा 
नरकापासून तो कसाबसा सुटतो; परंतु पुनरपि तो. वृत्तिमागीतच संचार करीत असल्यामुळें 
मनुष्यलोकाच्या मेळ्यांतःच पुनः जाऊन मिळतो. मोठ्या पुण्यामुळें तो देवलोकीं गेळा तरीहि 
तेथून पुनः मनुष्यलोकांत येऊन पडतो ॥ ४१ ॥ आुकाचार्य म्हणतात,--असें हे 
भबाटबीचें ब्णन भरताने केलें आहे. हे राजा, पूर्वचे मोठमोठे शिष्टहि त्या भरताचें 
माहात्म्य गायन करितात तें असे; जशी मक्षिका गरुडाच्या मार्गानें गमन करण्यास समर्थ 
होत नाहीं, त्याप्रमाणें महात्म्या राजषि करषभपुत्र भरताच्या मार्गाचे मनानेंहि अनुकरण 
करण्यास या लोकीं कोणताहि राजा समथ होणार नाहीं ॥ ४२ ॥ कारण पुण्यकीर्ति 
भगवंताच्या ठिकाणीं प्रीति असलेल्या त्या कषमपुचर मरतानें मनोहर व त्याग करण्यास 
अशक्य अशा आपल्या पुत्र, कलत्र, सहदू आणि राज्य ह्यांचा तरुणपणीच विड्ठेप्रमाणें त्याग 
केळा || ४३ ॥ टाकण्यास अशक्य अशी एथिकी, पुत्र, स्वजन, द्रव्य, स्त्रिया आणि 
देवश्रेष्ठांनींहि प्राथना करण्यास योण्य ब भरताची दया आपणांवर होवो असें इच्छिणारी 
लक्ष्मी, यांची इच्छा भरताने मुळींच धरली नाहीं, हें सगळें त्याला योग्यच आहे; कारण 
मधुसूदन भगवंताची सेबा करण्यांत ज्यांची अन्तःकरणें आसक्त असतात त्या थोर पुरुषांना 
मोक्षसुद्धां तुच्छ वाटतो || ४४ । यज्ञस्वरू्पी, धमाचा फलदाता कमानुष्ठानांत निपुणतेनें 
युक्त, अष्टाट्व्योगानें प्राप्य, सांख्यशास्त्रानें प्रतिपाद्य, मायेचा नियंता ब सर्व जीवांचा 
आधार, अशा हरीला नमस्कार असो, असे गाब्द त्याने हरिणदेहाचा त्याग करीत 
सु. भा. भाग २-१ ३ 





१९४ सुलभ श्रीमद्वागवत 

असतांहि उच्चत्वरानें स्पष्ट उच्चारिळे | ४५५ | हे राजा, मगबद्धक्तांनी आदरपूर्वक ज्याचे 
पवित्र गुण ब चरित्र बणन केलीं आहेत, त्या राजषि भरताच्या कल्याणकारक, आयुष्यबधक, 
घन्यतास॑यादक, कौतिप्रद आणि स्वर्ग ब मोक्ष मिळवून देणाऱ्या ह्या चरित्राचे जो मनुष्य 
वारंवार श्रवण करितो, व्याख्यान करितो किंबा त्याचें स्तवन करितो, त्याचे सर्व 
मनोरथ स्वतःपासूनच परिपूण होतात. तो दुसऱ्यापासून कसजळीहि अपेक्षा करीत 


नाहीं ॥ ४६ || 





चौदावा अध्याय समाझ 


अध्याय १५ वा 





श्रीशुकाचार्य म्हणाळे,--- हे राजा, मरताचा सुमतिनामक पुत्र होता. तो 
कदषभदेवाच्या अबघूतमार्गाने जाऊन जीवन्मुक्त झाला. त्याच्या या बर्तनावरून कलियुगामध्यें 
कित्येक क्षुद्रबुद्धीचे पाखंडी लोक, आपल्या स्वतःच्या पापी बुद्धीला अनुसरून सुमतीला व 
वेदाळा अमान्य अशा बुद्धदेबाचा अवतार मानितीळ || १ ॥] त्या सुमतीला वृद्धसेनानामक 
स्त्रीपासून देवतताजित नांबाचा पुत्र झाला ॥ २ ॥ तसाच त्या सुमतीपासून दुसऱ्या आसुरी 
'नामक स्त्रीच्या पोठीं देवद्युम्न पुत्र झाला. त्या देवद्युम्नाला घेनुमतीच्यापासून परमेष्टी 
नांबाचा पुत्र झाळा ब परमेष्टीला सुबर्चला नांवाच्या स्त्रीच्य/ पोटीं प्रतीह झाला 
1 ३ ॥ तो प्रतीह पुष्कळ लोकांना आत्मज्ञानाचा उपदेश करून त्याच्यायोगानें स्वतः 
अत्यंत शुद्ध झाला आणि महापुरुप भगवंताचा साक्षात्‌ अनुभव घेऊं लागला | ४ || 
नंतर त्या प्रतीहापासून सुबचेळेच्या उदरीं, प्रतिहतो, प्रस्तोता आणि उद्गाता हे 
यज्ञकर्मांमध्यें निपुण असे तीन पुत्र झाले, प्रतिहर्त्याला स्तुतीपासून अज आणि भूमा, 
असे दोन पुत्र झाले || ५ । भूम्यापासून तदविकुल्येच्या पोटीं उद्ीथ, उद्गौथागसून 
देवकुल्येच्या उद्रीं प्रस्तावा आणि प्रप्तावापासून नियुत्सेच्या ठिकाणीं विभु अशी संतति 
झाली. विभूळा रतीपासून एथुषेग ब प्रथुषेगाला आकूतीपामून नक्त झाला, नक्ताला 
द्रुतिनामक भार्येच्या उद्रीं गयनांवाचा पुत्र झाला. तो अत्युत्तम कीर्तिमान असा राजपिश्रेष्ठ 
होता. तो जगर्त्सरक्षण करण्याच्या इच्छेने सत्वणुण धारण करणाऱ्या प्रत्यक्ष भगवान्‌ विष्णुप्चा 
अंश असून ज्ञानाची उत्तम लक्षणें त्याच्यांत असल्या मुळें संव लोकांत तो श्रेष्ठता पाबळा ।॥६॥ 
प्रजांचें पाळन, पोषण, संतोष, उपलालन ब योग्य शिक्षण या लक्षणांनी युक्त असलेल्या आणि 
बह्मादिकांपेक्षांहि श्रे अशा पड्युणेश्वर्यसंपञ्ञ महापुरुष परबहझमाच्या ठिकाणीं सवात्मभावानें 
यज्ञयागादिकांचें अर्पण केलें असतां परम पुरुषार्थांचें साधन होणाऱ्या अश्या आपल्या 
स्वघर्माच्या योगानें, तसाच अह्ज्ञानी पुरुषांच्या निरंतर चरणसेवेनें ब संगादन केलेल्या 
मगबद्भक्तीच्या योगानें त्याची बुद्धि संस्कारयुक्त ब शुद्ध झाली ब त्यामुळें देहादिकाविषयींचा 
स्याचा अहंभाब नाहींसा होऊन त्याला अन्तःकरणामध्यें स्वतःच बह्मानुभब मिळूं लागला. 
तथापि अभिमान सुटला असतांहि तो गयराजा, लोकसंग्रहाकरितां प्रथ्वीचें रक्षण करीत 
होताच ।। ७ ॥ हे पांडुकुलोलन्ना परीक्षित्राजा, प्राचीन इतिहासाचे ज्ञाते त्या गयराजाची 
स्नुति गातात कीं, ॥ ८ ॥ “ अहो दुसरा कोणता राजा कमानी गयराजाचें अनुकरण 
करणारा आहे ?”' विधिपूर्वक यज्शादि कर्मे करणारा, सर्व प्रकारें सन्मानास्पद, बहुज्ञानी, धम- 
रक्षण करणारा, संपत्तिमान्‌, साधूंच्या सभेचा अधियति आणि सज्ज्नांची सेबा करणारा असा 
एक भगबदंशरूप गयराजाखेरीज दुसरा कोण आहे ? |।९] ज्यांचे आशीबांद सत्य आहेत 
अशा श्रद्धा, मेत्री, दया इत्यादि पतित्रता दक्षकन्यांनीं त्याला मोठ्या आनंदानें गंगादि नद्यांच्या 


१९६ सुलभ श्रीमद्वागषत 





उद्कांनीं अभिषेक केला. तो निरिच्छ असतांहि त्याच्या गुणांविषयींच्या प्रेमामुळे प्रथ्वीला 
पान्हा फुटला व तिने प्रज्ञाजनांचे सर्व मनोरथ पूर्ण केळे ॥ १० ॥ तो निष्काम असतांहि 
त्याच्या कामना वेदांनी वेदोक्त कर्मानीं परिपूर्ण केल्या होत्या. युद्धाम््ये बाणाच्या योगानें 
तो ज्याची पूजा करी ते राजे त्याला करभार अर्पण करीत, तो ब्राह्मणांचें रक्षण करून त्यांना 
दक्षिणादिकांनीं तृप्त करी ब ते त्याला परलोकी प्राप्त होणाऱ्या धर्मफलांचा सहावा भाग अर्पण 
करीत ॥ ११ ॥ पुष्कळ सोमपान मिळाल्यामुळे त्याच्या यज्ञामध्ये इंद्र मदांध होत असे. 
श्रद्धेने ब अत्यंत शुद्ध आणि निश्चळ यजस्वरूपी भगवंताने भक्तियोगानें अपण केलेलें य्जञाचें 
फल, तो प्रत्यक्ष स्वीकारीत असे || १२ ॥ ज्या गवताच्या संतोषानें ब्रह्मदेबापासून देव, 
पद्युपक्षी, मनुष्य, फार काय पण वेली, गवत सुद्धां सर्व सृष्टि तृप्त होते, तो जगाचा जीव 
मगवान्‌ तूत्त होऊन गयराजाच्या यज्ञामध्ये आनंदित झाला ॥ । ३ ॥ पुढें गयराजाला 
गयंतीपासून चित्ररथ, सुगति आणि अवरोधन असे तीन पुत्र झाले, चित्ररथाला ऊर्णेच्या 
पोटीं सम्राहू या नांवाचा पुत्र झाला || १४ |) त्या सम्राटाला उत्कलेच्या ठिकाणीं मरीचि 
झाला, मरीचीपासून बिंदुमतीच्या उदरीं बिंदुमान झाला. त्याच्यापासून सरघेळा मधु नांवाचा 
पुत्र झाला. मधूपासून सुमनेच्या ठिकाणीं वीरब्रत झाला. त्यापासून भोजेच्या पोटीं मंथु आणि 
प्रमंथु असे दोन पुत्र झाले. मंथूला सत्येपासून मौबन झाला ब भोंबनाला दूषणेच्या उदरी 
त्वष्टा झाला. त्वष्ट्याला विरोःचनेच्या उदरीं विरज झला आणि विरजाला विषुचीच्या ठिकाणीं 
दातजिअमुख रोभर पुत्र व एक कन्या अशीं मुलें झालीं, | १५ ॥ त्याविषयी शोक आहे 
तो असा : --“ जसा विष्णु देवगणाला शोभा देतो त्याप्रमाणें प्रियत्नतराजाच्या वंशांत: 
म उत्पन झालेल्या विरजानें आपल्या कौर्तीनें त्या वंशाला अत्यंत अलंकृत 
2 ॥१६॥ 


पंधरावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय १६ व 


अ्४४श४४४४ण 


राजा म्हणाला, ---हे मुने, जितक्या लांबपर्यंत सूर्य प्रकारमान होतो ब जेथें 
अस्त पाबतो, तसेंच जेथे चेद्र ज्योतिगाणासह दिसतो, तितका एथ्बीमंडळाच्या लांबीरुंदीचा 
प्रदेश तूं मळा सांगितलास || १ ॥ हे भगवन, त्यामध्येंहि प्रियत्रतराजाच्या रथाच्या 
'वाकांनीं पडलेल्या सात एडु्यांच्या योगानें सात समुद्र होऊन त्यांच्या योगानें त्या प्रथ्वीच्या 
सात निरनिराळ्या द्वीपांची रचना झाली असेंहि तूं सामान्यतः सुचविलेंस. आतां त्या 
सांची लांबीरुंदीचीं प्रमाणें व लक्षणें जाणण्याची मला इच्छा आहे ॥। २॥ कारण, हें 
सर्वे भगवंताचें सगुण असें विराट्स्वरूप आहे ब त्या ठिकाणीं मन स्थिर केलें असतां निगुण 
अतिसूक्ष्म, खप्रकार व पखहझरूप अश्या भगबान्‌ बासुदेबाच्या ठिकाणीं सुद्धां तें स्थिर 
होण्यास योग्य होतें. यास्तब, हे गुरो, भगवंताचे हे ब्ह्मांडात्मक स्थूळ स्वरूप मला आपण 
कृपा करून सांगावें || ३ ॥ 


श्रीयुकाचार्य म्हणाले, -- हे राजा, देवांचें आयुष्य प्राप्त झालें तरीही भगब- 
न्मायेच्या गुणविस्ताराचा अंत, मनानें जाणण्याची, बाचेनें बर्णन करण्याची शक्ति मनुष्याला 
नाहीं. यास्तव भूगोलाच्या स्चनेपेक्री मुख्य गोष्टींचींच नांवें, रूप, लांबी, रुंदी ब लक्षणें 
सांगून मी ब्णन करितों || ४ ॥ हे राजा, आपण ज्यांत सांप्रत आहों, तें हँ. द्वीप 
भूमंडळरूप कमळाच्या पाकळ्यांच्या घेरांतील पेल्यासारखे असून ह्याचें क्षेत्रफळ लक्ष 
योजनें आहे व त्याचा आकार कमळाच्या पानांसारखा समवर्तुळ आहे ॥ ५ ॥ त्यामध्यें 
नऊ नऊ हजार योजनें विस्तीण अशीं नऊ खंडें असून तीं मध्यें असलेल्या मर्यादादशक 
आठ पर्वतांनीं एकमेकांपासून विमक्त झालेलीं आहेत | ६ ॥ या नऊ खंडांमध्ये इलावृत 
नांबाचें खड सतीच्या मध्यमागीं असून त्याच्यामध्ये कुल पर्वतामधीळ मुख्य असा मेरुपर्वत 
आहे. तो भूमंडळरूप कमळाचा पेला'च असून जंबुद्दीपाच्या विस्ताराइतकाच म्हणजे एक 
लक्ष योजनें उंच आणि मुळापासून शिख्रापर्यंत सगळा सुवर्णमय आहे. तो मस्तकाजवळ 
बत्तीस हजार योजनें बिस्तीण असून, मुळाशीं सोळा हजार योजनें आहे ब तितकाच सोळा 
हजार योजने मूमीमध्यें रिरठेला आहे. मिळून तो भूमीत सोळा हजार योजनें ब भूमीबर 
चोऱ्याऐशीं हजार योजनें असा एक लक्ष योजने आहे | ७ ॥ इलावृतखंडाच्या उत्तरेकडे 
नीळ, श्वेत आणि दोंगबान्‌ असे तीन पर्वत असून ते अनुक्रमानें रम्यक, हिरण्मय आणि 
कुरु या खेडांच्या मर्यादा दर्शविणारे आहेत. ते पूर्वपश्चिम लांब असून दोहों बाजूंनीं 
खाऱ्या पाण्याच्या समुद्राला मिळालेले आहेत. त्यांची रुंदी दोन दोन हजार योजनें असून 
उत्तरेकड'चा प्रत्येक पर्वत पूर्वीच्यापेक्षां दशांशाहून कांहीं अधिक इतका लांबीने मात्र 
कमी आहे. उंची ब रुंदी सगळ्यांची सारखीच आहे । ८ ॥ ज्याप्रमाणें इलावृताच्या 
उत्तरेकडे नीलादिक पर्वत आहेत त्याप्रमाणेंच दक्षिणेकडेहि निषध, हेमकूट आणि हिमालय 


१९८ सुलभ श्रीमद्भागवत 
असे तीन पर्वत दहा दहा हजार योजनें उंचीचे, दोन दोन हजार योजनें रुंदीचे ब पूर्वपश्चिम 
समुद्रापयेत लांबीचे असून ते हरिबर्ष, किंपुरु्ष आणि भारत या खंडांच्या मर्यादा 
दाखविणारे आहेत |) ९ ॥ तसेंच इला व्रताच्या पश्चिमेकडे ब पूर्वेकडे माऱ्यवान्‌ आणिः 
गंघमादन असे दोन पर्वत, उत्तरेकडे नील पर्वतार्फ्येत व दक्षिणेकडे निषध पर्वतापर्यंत लांबीचे, 
दोन हजार योजनें रुंदीचे ब दहा हजार योजने उंचीचे असून ते अनुक्रमाने केतुमाळ 
आणि भद्राश्व या खंडांच्या सीमा दाखवितात ॥ १० |) तसेच मेरुपवेताच्या पूर्वादिक. 
'चारी दिश्ांकडे मंद्र, मेरुमंद्र, सुपाश्व आणि कुमुद हे मेरपर्वताचे आधारभूत असे 
'वार सुबणमय पर्वत दहा हजार योजने विस्ताराचे ब उंचीचे परमेश्वराने रचिळेळे आहेत 
॥ ११ ॥ या चार पर्वतांवर अनुक्रमाने एकावर एक असे आंबा, जांभूळ, कळंब 
आणि बड हे चार प्रचंड वृक्ष आहेत. ते पर्वतांचे जणूं काय ध्वजच आहेत. त्यांचा 
विस्तार अकराशे योजनें उंच असून तितकाच त्यांच्या शाखांचा पसारा आहे ब त्यांच्या 
अंगांचे घेर शमर शांभर योजनें आहेत |। १२ ॥ तसेंच ह्या चार पर्वतांबर अनुक्रमाने 
दूध, मध, उसाचा रस आणि स्वच्छ उदक ह्यांनी भरलेले चार डोह आहेत. त्यांतील 
दुग्धादिकांचें सेवन करणाऱ्या सिद्धकिनरप्रभ्रति उपदेवांच्या गणांना प्रयत्नाबांचूनच अणि- 
मादिक योगेश्वर प्राप्त होतात ॥ १२ ॥ तशींच त्या चार पर्वतांबर, अनुक्रमाने नंदन, 
चेत्ररथ, वैभ्राजक आणि सर्वतोमद्र ह्या नांबांचीं 'चार उपबनें आहेत ॥ १४॥ ह्या 
उपबनांमध्यें सुंदर देवांगनांचा समुदाय आपल्या पतींसह यथेच्छ क्रीडा करितो ब त्या 
वेळीं उपदेबगण त्यांचा पराकम गात असतात |! १५ ।॥. मंदर पर्वतावर अकराशे योजने 
उंच अतलेस्या आम्रव्क्षाच्या शेंड्यावरून पर्वताच्या रिष्वरासारखे मोठे व अमृतासारखे 
गोड आंबे खालीं पडतात ॥ १६ ॥ त्या अति उंचाबरून पडून फुटणाऱ्या आंब्यांन्चा 
अतिमधुर, सुञासयुक्त अशा तांबड्या विपुल रठाच्या प्रबाहानें झालेली अरुणोदा नांवा'ची 
नदी, मंदरपर्वताच्या रिखरावरून खालीं पडत इलावृत खंडाच्या पूर्वमागाला भिजवून 
टाकित्ये ॥ १७॥ भबानीदेवीची सेवा करणाऱ्या यक्षस्त्रियांच्या अबयबांना स्पर केल्यामुळें 
सुगंधयुक्त झाळेला बारा या आम्ररसाचें सेवन करीत असल्यामुळें आसपासच्या प्रदेशाला दहा 
योजनेंपर्यत सुगधयुक्त करितो | १८॥) याप्रमाणें हत्तीच्या अंगाएबढाल्या ब अतिसूक्ष्म 
बीजानें युक्त अशा आणि फार उंचावरून पडल्यामुळें फुटलेल्या जांमळीच्या फळांच्या 
रसाने उत्पन्न झालेली जंबू नांबाची नदी, दहा हजार योजनें उंच असलेल्या मेरुमंद्रनामक 
पर्वताच्या शिखरावरून भूतलावर पडून आपल्या दक्षिणेकडील सर्व इलावरत खंडाला 
व्यापून बाहते | १९ || त्या नदीच्या दोन्ही तीरांबरील मृत्तिका तींतील जांभळीच्या रसाने 
मिजत्ये आणि मग वायूच्या ब सूर्यकिरणांच्या संयोगाने वाळून गेली म्हणजे तिचें सोनें 
होतें ब त्याचीं लोक भूषणें करितात | २० ॥ तें सुवर्ण देवगर्वांधदिक आपल्या तरुण 
स्त्रियांसरू मुकुट, कडी, कटिसूरत्रे इत्यादि भूषगांच्या ख्पानें खरोखर 'घारण करितात 
॥ २१ |) आतां सुपाश्वल पर्वतावर उगबलेळा जो मोठा कळंबवृक्ष आहे, त्याच्या ढोलींतून 
पांच बांबांरबढाल्या स्थूळ अश्या पांच मधाच्या धारा बाहेर निघतात. त्या सुपाश्व पर्वताच्या 








स्कंध ५--अध्याय १६ १९२ 








शिखरावरून खालीं पडत असून आपल्या पश्चिमेकडील तर्ब इलावरतखंडाला आनेदित 
करितात ॥ २२॥ त्या मधुधारांचें सेबन करणाऱ्या प्राण्यांच्या मुखांतून निघालेला 
बारा आठपासच्या प्रदेशाला दोमर योजनेंपयेत सुगंधयुक्त करितो ॥ २२ ॥ याप्रमाणें 
कुमुदपर्वतावर उगवलेला जो शतबल्डा नांवाचा वटवृक्ष आहे त्याच्या स्वश्वापासून खालीं 
मुख करून दूध, दहीं, मध, घृत, गुळ, अन्न, बसत्रे, शय्या, आसने, अलेकार इत्यादिकांचे 
प्रबाहरूप पुष्कळ नद निघतात; ते सर्वहि इच्छित मनकामना पूर्ण करणारे असून कुमुद- 
पर्वताच्या शिखरावरून खाडी पडत आपल्या उत्तरेकडील इलावृतखंडामध्यें बाहत असतात 
॥ २४ ॥ त्या नदाच्या दुर्धादिरसांचा उपभोग घेणाऱ्या प्रजांना अंगाबर सुरकुत्या पडणें, 
केंस पांढरे होणें, ग्लानि, घाम, दुर्गधि, जरा, रोग, अपमृत्यु, थडी, उष्णता, पिव टपणा 
इत्यादि अनेक प्रकारचे ताप कधींच होत नाहींत. त्यांना जन्मभर अत्यंत सुरू प्राप्त 
होतें ॥ २५ ॥ हे राजा, कुरंग, कुरर, कुसुंभ वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूवक, 
निषध, दिनी, बास, कपिल, इंग, वैदूर्य, जारुधि, हंस, त्रव्षम, नाग, कालंजर, नारद 
इत्यादि हे बीस पर्वत, जसे कमलांतीळ पेल्याच्या समोंबती केसर असतात तसे, 
मेरुपर्वताच्या पायथ्याभोंबती इेश्वरानें निमाण केलेले आहेत || २६ ॥ मेरूपवताच्या 
पूर्वेकडे दक्षिणोत्तर अठरा हजार योजनें लांब ब दोन दोन हजार योजने रुंद ब तितकेच 
उंच असे जठर व देबकूट या नांबांचे दोन पर्वत आहेत, त्याचप्रमाणे मेरूच्या पश्चिमेकडे 
दक्षिणोत्तर लांबीचे पवन आणि पारियात्र या नांबाचे दोन पर्वत आहेत. तसेंच दक्षिणेकडे 
पूर्वपश्चिम पसरलेले केलास आणि करवीर पर्वत ब उत्तरेकडे पूर्वपश्चिम लांबीचे त्रिझुंग. 
आणि मकर हे दोन पर्वत आहेत. या आठ पर्वतांसुळें सभोंबती पस्स्तिरणें घातलेल्या 
अम़ीप्रमाणें मेरुपर्वत शोभत आहे | २७। मेरुपर्वताच्या माथ्याबर मध्यभागीं निमाण केलेली 
दहा हजार योजनें लांबीरंदीची, सम'चतुष्कोण अशी भगवान्‌ ब्रह्मदेबाची सुबणींची नगरी 
आहे. तिला शातकोम्मी असें म्हणतात ॥ २८ | त्या अह्मपुरीच्या सभोंबती पूर्वादिक 
दिशांना इंद्र आदिकरून आठ लोकपालांच्या आठ नगरी, त्या त्या लोकपालांच्या 
बर्णाप्रमाणे असून, त्या ब्रह्मदेवाच्या नगरीच्या चतुर्थाश मानानें म्हणजे अडीच हजार योजने 
विस्ताराच्या अशा रचिलेल्या आहेत | २९ ॥ 


सोळावा अभ्याय लसमात्त 


अध्याय १७ वा 


९०७७ 


शुका'ार्य म्हणाळे,--हे राजा, जेव्हां बलिराजाच्या यज्ञांत त्रिविकमरूप धारण 
करणाऱ्या साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीविष्णूने आपल्या उजव्या पायानें सर्वे भूमंडळ आक्रमण 
करून डाव्या पायानें बसचे स्वर्गदिक सर्वे लोक व्यापिळे, तेव्हां त्याच्या डाव्या पायाच्या 
नखानें जह्मांडकटाहाची वरची कबची फुटली ब ब्रह्मांडाच्या बाहेर असलेल्या 
आवरणोदकाची धारा त्या छिद्रानं आंत प्रविष्ट झाली. त्या धारेने भगवंताच्या 
चरणकमलाचें क्षालन केल्यामुळें त्यावरील केशराच्या परागानें ती आरक्तवर्ण झाली ब 
केवळ आपल्या स्परामात्रानें सर्व जगाचा पापरूप मळ हरण करूं लागली; परंतु स्वतः 
मात्र ती त्या पापसंपकापासून अलिस्त राहिली. त्या वेळीं तिळा जान्हवी, भागीरथी 
इत्यादि दुसरीं नांवे नव्ह्ती. मगवत्पदी हें एकच नांब तिला होतें. ती पुढें सहल युगांनीं 
योजिल्या जाणाऱ्या अतिमोठ्या काळानें स्वर्गाच्या मस्तकावर उतरली. हें स्वर्गाचे मस्तक 
म्हणजे ज्याला विष्णुपद असें म्हणतात तें होय || १॥ त्या विष्णुपदावर हढ संकव्प 
असणारा महाभगबद्धक्त उत्तानपादसजाचा पुत्र घुब राहतो. तो त्या विष्णुपदाला पाहून 
आमची कुलदेवता जो श्रीहरि त्याच्या चरणकमल्मपासून निघालेले हें उदक आहे असें 
म्हणतो ब त्या विचाराने प्रतिक्षणीं त्याची भगवद्भक्ति वृद्धिंगत होऊन त्याचें हृदय अगदीं 
द्रवून जातें. मग उत्कंठेमुळें परवर झाल्यासारखा होऊन आपले दोन्ही नेत्र मिटतो. त्या 
वेळीं कमळाच्या कळ्यांतून पाणी गळार्वे त्याप्रमाणें त्याच्या त्या नेत्रांतून अश्रुधारा वाहू 
लागून अंगावर रोमांच ठभे राहतात ब अजूनहि नित्य त्या गंगेला तो परमादरपूर्वक 
आपल्या मस्तकीं धारण करितो । २ ॥ तसेंच त्या धुवपदाच्या खालीं राहाणारे ब त्या. 
गंगेचा प्रभाव जाणणारे सत्तत्रदषिहि, आपल्या तपाची सर्वोत्कृष्ट सिद्धि म्हणजे भगवंताच्या 
चरणोदका'ची प्रासिच होय, अता निश्चय करून पड्रुणेश्वर्यसंपत्न व स्वोचा आत्मा असा 
जो बासुदेव त्याच्या ठिकार्णी निश्चळ भक्तियोगाचा लाम झाल्या&ळें धर्मादिक इतर 
पुरुषाथोची ब आत्मज्ञानाची उपेक्षा करितात आणि सुसध्ु जन, जसे आपण होऊन 
प्रात झालेल्या मुक्तीचा बहुमानपूर्वक स्व्रीकार करितात त्याप्रमाणें त्या गंगेला अजूनहि 
आपल्या ञटाजूटांनीं बहुमानपूर्वक धारण करितात; || २ ॥ त्या सत्तत्रद्षींच्या स्थानापासून 
हजारों कोटि विमानांच्या समूहांनी व्यात झालेल्या आकाशमार्गानें उतरणारी ती गंगा, 
चंद्रमेडळाला मिजवून मेरुपर्वताच्या श्विखरावर असलेल्या ब्रह्मसदनांत पडते ॥४॥ 
त्या ठिकाणीं तिचे चार निरनिराळे प्रवाह होऊन त्यांना सीता, अलकनंदा, चक्षु आणि 
भद्रा हीं नांवें प्राप्त होतात. अशी ती गंगा पूर्वादि चारहि दिशांकडे जाऊन, नद ब नद्या 
यांचा पति जो समुद्र त्यांच्यांत शेबटी प्रवेश करित्ये ॥ ५ ॥ त्यांपैकी छीता तर त्या 
ब्रह्मसदनापासून मेरु पर्वताच्या समोंबवी के8 सारखे दिसणारे कांहीं पर्वत आहेत त्यांच्या 


स्कंध ५--अध्याय १७ २०१ 
ब त्यांच्या पुढील दुसऱ्या पर्वतांच्या शिखरांवरून पाली बाहत जातां जातां गंधमादनपर्वताच्या 
परिष्रांबर पडते व पुढें भद्राश्व खंडामधून पूर्व दिशोकडे जाऊन खाऱ्या पाण्याच्या समुद्राला 
मिळते || ६ ॥ त्याचप्रमाणें माल्यबान्‌ पर्वताच्या शिखरावरून केतुमाल खंडामध्ये खालीं 
उतरणारी चश्ठुनामक गंगा तीघ्र वेगानें बाहत, पश्चिम दिशेकडे समुद्रांत प्रवेश करित्ये | ७ ॥ 
तशीच भेरुपर्वताच्या शिखरावरून उत्तरेकडे पडणारी भद्रानामक गंगा, कुमुद पर्वताच्या 
शिखरावरून नील पर्वताच५ रिख्गरावर उतरते व तेथून श्वेत पर्वताच्या शिखरावर पडून मग 
त्यालाहि मार्गे टाकून दुंगवान्‌ पर्वताच्या रिखरावरून खालीं उत्तरकुरुनामक खंडांतून 
बाहत जाऊन उत्तर दिशेकडे उत्तर समुद्रामध्ये प्रवेश करित्ये ॥ ८ ॥ चौथी अलकनंदा- 
-नामक गंगा ब्रह्मतदनापासून दक्षिणेकडे पड | असतांना केसराचल, केलास, निषध इत्यादि 
पर्वतांच्या शिखरांचें उछेब्न करून हेमकूटपर्वतावर येते ब तेथून अस्खलित अशा 
-अतितीब्रवेगानें हिमालयाच्या शिखरांचें आक्रमण करून भरतखंडांत जाऊन दक्षिण दिशेकडे 
-समुद्रामध्यें प्रवेश करिव्ये, तिच्यामध्ये स्नान करण्याकरितां जाणाऱ्या पुरुषाला पदोपदी 
अश्वमेध, राजसूय इत्यादि यज्ञांचें फळ सुलभतेने मिळते ।)] ९ ॥ तसेच प्रत्येक 
खंडामध्ये दुसरेहि पुष्कळ नद ब मेरु आदिकरून पर्वतांपासून उत्यन्न झालेल्या 
नद्याहि रोंकडो आहेत | १० ॥ त्यांमध्ये मरतखड हेंच कर्मे आचरण करण्यास योग्य 
स्थळ. असून इतर जीं आठ खंडे आहेत तीं स्वर्गवासी लोकांच्या अबरोष राहिलेल्या 
पुण्यफळांचा उपभोग घेण्याची स्थानें असल्यामुळें त्यांना भूमीबरील स्वर्गस्थानें असें 
म्हणतात || ११ ॥ ह्या आठ खंडांमध्ये देवासारख्या निरोगी ब तेजस्वी असगाऱ्या 
सुरुषांना, मनुष्यमानानें दहा हजार वर्षे आयुष्य असून दहा हजार हतींचें बळ असतें. 
तसेंच त्यांच्या बज्रासारख्या हढ दारिगांत असलेली जी शक्ति, तारुण्य, बय ब आनंदी 
स्वमाब, ह्यांच्या योगानें हषेयुक झालेलीं तेथील दंवत्ये पुष्कळ काळपर्यंत सुरतक्रीडा 
करितात आणि शोबटीं त्या पुरुषांच्या आयुष्याचे एक बर्ष अवशेष राहिलें म्हणजे त्यांच्या 
स्त्रियांना एक वेळ गर्भसंभब होतो. अशा प्रकारें सुखोत्कषे असल्यामुळें तेथें निरंतर 
'चैतायुगासारखा काळ राहतो ।! १२॥ त्या आठहि खंडांमध्ये राहणाऱ्या देवांच्या 
अधिपतींची, त्यांच्या त्यांच्या आपापल्या सेअकजनांतील सुख्य मुख्य जण उत्तमोत्तम पूजा 
“करितात आणि सर्व त्रत्तूंमध्यें आढळणाऱ्या पुष्पांचे गुच्छ, फळें ब नूतन पछब यांच्या 
समृद्धीने ज्यांच्या फांद्या ब त्या फांद्यांवर 'चढलेल्या वेली लबल्या आहेत अशा वृक्षांनी, 
ज्यांमध्ये सुंदर उपवने शोभत आहेत अशा आश्रमस्थानामध्ये खंडांच्या मर्यादा 
ःरीबिणाऱ्या पर्मतांच्या गुहांमध्ये, तशाच विकसित होगाऱ्या नाना जातींच्या नूतन 
कमळांच्या सुगंधाने आनंद पावळेळे राजहंस, पाणकोंबडे, कारंडव, सारस व चक्रवाक 
इत्यादि पक््यांनीं व भ्रमरसमूहांच्या मित्न मित्न जातींनीं नादयुक्त झालेल्या निमेळ सरोवरांमध्यें 
अतिसुंदर अत्रा देबांगनांचे मदनानें शोभाविलेले जे विलास, हास्य ब लीलाकटाक्ष त्यांच्या 
योगानें त्यांचीं मनें ब दृष्टि आकर्षित होतात. अशा रीतीनें जलक्रीडादिक विचित्र विनोद 
करीत ते देव तेथें यथेच्छ क्रीडा करीत असतात ।। १२] नऊहि खंडांमध्ये पड्गुणेश्वर्यसंपन्न 





“श्‍ 





२०२ सुलभ श्रीमद्वागबत 

महापुरुष नारायण, तेथें राहणाऱ्या पुरुषांवर पुढें रांगितल्याग्रहाणें अनुग्रह करण्याकरितां 
आपल्या मूर्तींच्या समूहाने स्वतःचें रूप प्रगट करीत असतो ।॥।| १४ । इडावृत खंडामध्ये 
तर भगबान्‌ दोकर हा एकटाच पुरुष राहत असतो. कारण, तेथें पर्वतीच्या शापाचें कारण 
जाणणारा अलीकडचा दुसरा कोगीही पुरुष प्रवेश करीत नाहीं. त्या खंडामध्यें प्रवेशा 
करणाऱ्या पुरुषाला स्त्रीचें स्वरूप प्राप्त होतें. पार्वतीने दिलेल्या शापा'चें कारण मी तुला 
पुढें सांगेन | १५॥ त्या इलावृत खंडामध्ये ज्यांची धनीण पार्वती अदे अशा दहा कोट 
स्त्रिया दोंकरा'ची सर्व प्रकारें सेवा करितात. दोकर आपलें उत्यत्तिस्थान जो चतुर्व्यूहमूर्ति 
षड्युणैश्वशसंपन्न महापुरुष नारायण, त्याची कैथी जी संकर्षणनामक तामसी मूर्ति, तिःचें 
समाधियोगाने मनांत चिंतन करून पुढील अर्थाच्या मंत्राचा जप करीत त्या मूर्तीची स्तुति. 
करितो॥ १६ ॥ 


श्रीमगबान्‌ महादेव म्हणतो---“' जो स्वतः अव्यक्त आहे ब ज्यायासून सर्व 
गुण प्रगट होतात, त्या घड्गुणैश्वर्यसंपनन अविनाशी महा पुरुषाला मी ९कारपूर्वक वारंबार 
नमस्कार करितों || १७ ॥ हे भजन करण्यास योग्य अशा परमेश्वरा, तुझे चरणकमल, 
भक्तांना संरक्षण करणारें आहे; तूं पडूयुणेश्वर्यांचे परम स्थान असून भक्तांच्या ठिकाणीं 
आपलें स्वरूप तूं उत्कटपणें प्रगट केलें आहेस. तूं भक्तांना संसारांतून पार पाडणारा असून 
अमभक्तांना संसारांत टाकणारा आहेस; मी तुझी उपासना करितों ॥ १८ दे देवा, 
क्रोधाचा वेग न जिंकणाऱ्या आमची दृष्टि, जशी विषयांच्या योगानें लिस होत्ये, तशी 
तुझी दृष्टि, पाहणाऱ्या अशा मायासंबंधीं विषयरबासनायुक्त चित्तत्रत्तींनीं किंचित्सुद्धां ल्सि 
होत नाहीं. यावरून कोणता बरें इंद्रियांचे दमन करण्यास इच्छिणारा पुरुष तुझा आदर 
करणार नाहीं ! ॥ १९ ॥ हे भगवन्‌, तूं पायदृष्टि पुरुषांना आपल्या मायेच्या योगानें 
मत्त असल्यासारखा आणि सुरा ब तालादिकांचे आसब यांच्या सेवनाने तांबडे डोळे 
झाल्यासारखा भासतोस आणि तुझ्या चरणाच्या स्पशाने, ज्यांची मनें काममोहित झालीं 
आहेत, अशा नागपल्या लज्जित होऊन पुढें तुझ्या झुजादिकांचें पूजन करण्यास समर्थ 
होत नाहींत || २० ॥ हे ईश्वरा, तू जगाची उत्पत्ति, पाटन ब नाश यांचें कारण आहेस 
आणि तिन्ही गुणांनी रहित असल्यामुळें अनंत आहेस, असें वेदमंत्र म्हणतात. तूं 
आपल्या सहस्मस्तकरूप स्थानांपैकीं कोणत्या स्थानीं हे भूमंडळ मोहरीसारखे राहिलें 
आहे तें जाणत सुद्धां नाहींस; त्या अनंतरूपी तुला नमस्कार असो ॥ २१९ ॥ तुझा 
पहिला गुणनिमित्तक अवतार म्हटला म्हणजे महत्तत्वनामक होय; त्याला सत्त्वगुणा'चा आश्रय 
असल्यामुळें तोच चित्तरूपानें बासुदेवरूपी व ब्रह्मदेवरूपी झाला आहे; त्या ब्रह्मदेवापासून 
झालेला मी आपल्या त्रिगुणात्मक अहेकारमय तेजानें सात्त्विक, तामस ब राजस असें 
देवतांचे, महाभूतांचे व इंद्रियांचे समूह उत्पन्न करितो ॥ २२॥ आणि हें महत्त्व, अहंकार 








* ही कथा पुढें नवव्या स्कंघांत आली आहे. 


स्कंध ५--अध्याय १७ २्रे 


४४४४४. ४७. ४.५, ४”/४/४//१”९”४४”४”४”४ 








ब सस्वतमोरज्ञात्मक देवादिसमूहरूप, आम्हीं सर्वजणहि सूत्रांनी बांधून स्वाधीन करून 
ठेवळेल्या मपक्व्यांप्रमाणें तुज महात्म्या भगबंताच्या स्वाधीन राहून तुझ्या अनुग्रहासुळे 
हें जग उत्यन्न करितों ।। २३ । सत्त्वादिगुणांच्या उत्पतीसुळें, मोहित झाल्यामुळें, हे सर्व 
लोक, तूं निर्माण केलेल्या ब त्यांची कर्माशीं गांठ घाढून देणाऱ्या मायेला मात्र अनायासानें 
जाणतो; परंतु तिळा तरून जाण्याचा उपाय त्याला कधींहि जाणतां येत नाहीं. संहार ब 
उत्ति हीं तुझींच स्वरूनें होत. तुज भगवंताला माझा नमस्कार असो॥ २४ ॥ 


सतरावा अध्याय समास 


अध्याय १८ वा 





श्रीशुक्राचार्य म्हणाले,---हे राजा, तसेच भद्राश्व खंडामध्ये त्या खंडाचा अधिपति 
धर्माचा पुत्र भद्रश्रबा आणि त्याचे मुख्य सेबक पुरुष हे राहतात. ते प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
'बासुदेवाच्या हयग्नीबनामक धर्ममय प्रित्मूर्ताचें उत्कृष्ट समाधीच्या योगानें चिंतन करून, 
पुढील मंत्राचा जप करीत तिची स्तुति करितात | १ ।। 


भद्रश्रवा आणि त्याचे सेवकगण म्हणतात, ---“ हे भगबन्‌, तूं अंतःकरणाऱची 
शुद्धि करणारा ब धर्मरू्पी आहेस. तुला अ्शकारपूर्वक नमस्कार असो । २ अहो ! 
तुच्छ अशा विषयसुत्तांचा उपभोग घेण्याकरितां पापांचे चिंतन करणारे लोक मेलेल्या 
पुत्राढा किंबा पित्याला जाळून त्याच्या द्रव्याने आपला निर्वाह करून जिवंत राहण्याची 
इच्छा करितात; परंतु आपणालाहि मारणारा काळ अकस्मात्‌ प्राप्त होईल असें पाहत 
असतांहि न पाहिल्यासारखे करतात, तेव्हां ही भगवंताची लीला मोठी आश्चर्यकारक आहे ! 
॥ २ ॥ अहो, हें संपूण जग नश्वर आहे, असे विवेकी पुरुष, शास्त्राने व अनुभबानें 
जाणतात आणि अध्यात्मवेक्ते ज्ञानी, समाधीमध्यें प्रत्यक्ष पाहतात. तथापि हे जन्मरहित 
परमेश्वरा, तेच लोक तुझ्या मायेनें मोहित होतात. हें तुज्षं कृत्य अत्यंत आश्चर्यकारक आहे; 
म्हणून मी शास्त्रादिकांच्या श्रमाचा त्याग करून जन्मादि विकारशून्य अह्या तुला केवळ 
नमस्कार करितों ॥ ४ ॥ हे परमेश्ररा, तूं अकर्ता ब आवरणरहित आहेस. विश्वाची 
उत्त्ति, स्थिति ब ल्य हे तुझे कम वेदानें स्वीकारिलें आहे तें योग्यच आहे. कारण, तूं 
मायेमुळे सवाचा आत्मा ब सर्वे कायाचा उत्पादक असून वस्तुतः उपाधिरहित आहेस 
॥ ५॥ हे देवा, मनुष्य ब घोडा ह्यांचा मिश्र देह धारण करणारा हयग्रीव अबतार तूं 
आहेस. प्रलयकाळीं बल्षदेवाच्या मुखांतून शेखासुरनामक दैत्याने चोरून नेलेल्या वेदांना 
पाताळांतून आणून ते परत मागणाऱ्या बह्मदेबाला तूं समपण केलेस, अश्या तुज परमेश्वराला 
नमस्कार असो ।॥ ६ ॥ हरिबर्बखंडामध्येंहि भगवान्‌ र॒सिंहरूपानें राहतो. हे राजा, तें रूप 
ग्रहण करण्याचें कारण पुढें मी तुला सांगेन, * देवी गुणांचें पात्रच व महाभगवद्धक्त आणि 
देत्य-दानवांच्या कुळाला पवित्र करणाऱ्या स्वमाबानें व आचारणानें युक्त असा प्रल्हाद त्या 
खंडातील पुरुषांसह भगवंताच्या प्रिय स्वरूपाची एकनिष्ठ भक्ति करून उपासना करितो, 
आणि पुढील मंत्रांचा ब स्तोत्रांचा जप करितो ।।७॥ * हे भगवंता नरसिंहा, तूं अंधकारा'चा 
नादा करणाऱ्या अभि वगैरे तेजांचाहि प्रकारक आहेस; तुला अ*कारपूर्वक बारंबार नमरकार 
असो. तूं प्रकट हो, प्रकट हो ! हे बत्रनखा, हे बजदंष्ट्रा, तूं आमच्या कर्मव्रासना जाळून टाक, 
आणि अ*स्वाहा ' असं म्हणून आमचें र.नरूप तम गिळून टाक, गिळून टाक. तसाच 





% ही रृसिंहाची कथा पुढें सातव्या स्कंयांत आडी आह. 


स्कघ ५ - अध्याय १८ २०५. 





। अः क्षरोम्‌ असें म्हणून या जीबाळा वारंवार अभप प्रात्त होईल असें कर ॥८॥. 
हे प्रमो, सव जगाचें कल्याण असो. दुष्ट असेळ त्यानें क्रूपणा सोडून शांतता धरावी 

सवे प्राणिमात्रांनीं आपल्या बुद्धीच्या योगानें परस्परांचे कल्याण चिंतावें, त्यांच्या मनानें. 
शांतीचे सेवन करावें; आमच्या ब सर्व प्राण्यांच्या बुद्धीनें निष्काम होऊन, अधोक्षज- 
भगवंताच्या ठिकाणीं प्रवेश करावा |) ९ ॥ घर, स्त्रिया, पुत्र, द्रव्य ब बंधु यांच्या 
ठिकाणीं कोठेंहि आम्हांला आसक्ति प्रात्त न होबो; जर कदाचित्‌ झालीच तर ती 
भगबद्धक्तांच्या ठिकाणींच होओो. कारण, जो पुरुष, भगवद्भूक्तांच्या संगतीमुळें विषयांच्या 
ठिकाणीं आसक्त न होतां प्राण बांचण्यापुरत्या आहारादि उृत्तीनें संतुष्ट व जितेंद्रिय 
असतो, त्याला ७वकरच सिद्धि प्राप्त होत्ये. तशी ग्रहादिकांवर आसक्त असणाऱ्या पुरुषाला 
प्राप्त होत नाहीं ॥ १० ॥ मगबद्भ'कांच्या संगतीने प्रात झालेल्या ब अत्युत्तम पराक्रमाने 
संपन्न अशा भगवच्चरित्रांचें श्रवण करून त्यांचें नित्य सेवन करणाऱ्या पुरुषांच्या मनांमध्ये 
प्रात झालेला जन्मरहित भगवान्‌, मनांतीळ पापवासनारूप मळांचा नाश करितो आणि. 
: गंगादिक तीर्थे तर, वारंबार सेबन करगार्‍्या पुरुषांचा केवळ अंगसंबंधीं मात्र मळ हरण 
५ करितात, यास्तव त्या सत्पुरुषांचें कोण बरें सेबन करणार नाहीं १ ॥११॥ ज्या पुरुषाला 
भगवंताच्या ठिकाणीं निष्काम भक्ति असत्ये त्याच्यावर ईश्वराचा प्रताद होतो आणि. 
त्याच्याजबळ सर्व देव, धर्मज्ञानादि सर्व गुणांसह नित्य बास करितात, जो मनुष्य भगवंताची 
भक्ति करीत नाहीं ब नुसत्या मनोराज्यानें बाहेरच्या मिथ्याभूत विषयांकडे धांबतो, त्या 
पुरुषाला, थोर पुरुषांचे ज्ञानवैराग्यादिक गुण कोठून प्राप्त होणार ! ॥ १२ ॥ ज्याप्रमाणें 
मत्स्यांचें जीवन उदकाबवरच अवलंबून असतें, म्हणून तें त्यांचा आत्मा होय. त्याप्रमाणें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि हाच देहघारि जीवांचा आत्मा होय. यास्तब त्याला सोडून जर 
एखादा अतिप्रसिद्धहि पुरुष, ग्रहामध्यें आसक्त झाला तर त्याचा मोठेपणा स्त्रीपुरुषरूप' 
दंपत्यांतील पुरुषांच्या मोठेपणाप्रमाणें केवळ बयोमानावर अवलंबून असणाराच होईल: 
॥ १३ || यास्तव हे देत्य हो, तुम्ही तृष्णा, प्रीति, खेद, क्रोध, अहंपणा, काम, भीति. 
देन्य ब चिंता य़ा सर्वोचें मूळ कारण आणि जन्ममरणरूप संसाराचें निरंतर फिरणारे चकच 
अशा घराचा त्याग करून, निभय अशा नसिंहाच्या चरणाची सेवा करीत जा ! | १४ ॥ 
तुला केतुलमालखंडामध्यें लक्ष्मीचे आणि संबत्सररूपी देवांच्या कन्यांचें व पुत्रांचें प्रिय 
करण्याच्या इच्छेनें कामदेबाच्या स्वरूपाने भगवान्‌ राहतो. त्या कन्या ब पुत्र त्या खंडाचे 
अधिपति असून, तीं पुरुषाच्या आयुष्यमानानें शभर वर्षीच्या अहोरात्राइतकीं आहेत, 
था रात्रींच्या अभिमानी देवता ३६० ०० कन्या आणि दिवसांच्या अभिमानी देवता 
३६००० पुत्र अशीं आहेत. प्रत्येक वर्षांच्या शेबटीं विष्णुचक्राच्या तेजानें त्या कन्यांच्या 
मनांत भीति उत्पन्न होते व त्यांचे गर्भ गर्भारयांतून गळतात ब मरून पडतात 
॥ १५॥| तेथें राह॒गारा तो कामदेव, आपल्या अत्यंत सुंदर गतीच्या विलासानें 
शोमणाऱ्या व॒ सुंदर मंदहास्ययुक्त पाहण्यामुळे किंचित्‌ बर उवललेलें जें 
सुंदर भुकुटिमंडळ त्याच्या योगानें अतिरमणीय दिसणाऱ्या मुखकमळाच्या शोभेनें. 


२०६ सुलभ श्रीमद्भागवत 
लक्ष्मीला रमवीत स्यतःचीं इंद्रिवे तृप्त करितो ॥ १६ | त्या भगवंताच्या मायामय 
स्वरूपाची उपासना, लक्ष्मीदेवी, रात्रीच्या वेळीं संबत्सररूप प्रजापतीच्या कन्यांना 
बरोबर घेऊन आणि दिवसाच्या वेळीं त्या कन्यांच्या पतींना बरोबर घेऊन पुढील 
मंत्राचा जप करित्ये | (७ ॥ ती म्हणते,---“' हे मगवान्‌ कामदेवा, तूं इंद्रियांचा 
नियंता, सर्व प्रकारच्या उत्तम वस्लूंचें स्वरूप दर्शविणारा, क्रिपाशक्ति, ज्ञानशक्ति, 
अंतःकरणांतीलळ खंकल्य, निश्चयादिक धर्मी आणि त्यांचे विषय यांचा अधिपति; । 
अकरा इंद्रिवें ब पांच विषय अशा सोळा अंशांनी युक्त असून बेदोक्तकर्मानी प्राप्त 
होणारा, अन्नरूप, अम्तरूप, मनःशति रूप, इंद्रियशक्तिरूप, देहशक्तिरू्प असा 
सुंदर कामरूपी आहेस, ' २“ ऱ्ह ऱ्हीं म्हूँ ड* या बीजाचा उच्चार करून मी तुला मनांतून 
ब देहाने असा दोन्ही प्रकारचा नमस्कार बारंबार करित्ये | १८॥ हे भवन, 
ज्या स्त्रिया या लोकामध्ये स्वतःच इंद्रियांचा नियेता अशा तुझे, नाना प्रकारच्या 
अतांगो आराधन करून तुझ्याजवळ अन्य पति प्रात्त होण्याविषयी प्रार्थना करितात, 
त्यांना अन्य पति प्रास्त होतात; परंतु ते पति परतंत्र असल्यामुळें स्त्रियांच्या प्रिय 
मुलांचे, धनांचें ब आयुष्याचें रक्षण करण्यास समर्थ होत नाहींत || १९ ।| जो स्वतः 
कोटूनहि कालादिकांपासून भयरहित असून कालादिकांच्या भयानें व्याकुळ झालेल्या 
लोकांचें सर्व प्रकारें रक्षण करितो, तोच खरा पति होय, अशा प्रकारचा पति तूं एकच 
आहेस, कारण, तूं पूणीनेदलाभाहून कांहींच अधिक मानीत नाहींत. दुसर्‍या अज्ञानयुत्त 
विषयामिलापी दीन लोकांना परस्परांयासून मय असतें ॥ २० ॥ हे. भगवन्‌, जी स्त्री 
त्या तुझ्या चरणकमलाचें केवळ पूजनच इच्छिते, फलाची इच्छा करीत नाहीं, तिचे 
सच मनोरथ पूर्ण होतात आणि एखाद्या फलाची इच्छा धरून जर ती तुझी पूजा 
करील तर तूं तेंच एक फळ देतोस. अर्थात्‌ तें फळ भोगून फुकट गेळें म्हणजे पुनः दुःख 
पाबत्ये | २१ ॥ हे अजिता, माझ्या प्राप्तीसाठी, विपयसुखाःची इच्छा करणारे  ब्रह्मदेब, 
देकर, देब आणि देत्य बगेरे लोक उग्र तप करितात; परंतु तुमच्या चरणकमलाच्या 
सर्वोत्कृष्ट आश्रयाबांचून त्यांना माझी प्रास्ति होत नाहीं. कारण, माझें हृद्य तुमच्या ठिकाणींच 
असतें. । २२ ॥ हे अजिता, ज्याच्या भजनाबांचून कोणताच पुरुषार्थ नाहीं, अशा 
तूं, आपलें जें सर्व मनोरथपूरक व भक्तांनी स्तुति केलेलें हस्तकमळ भक्तांच्या मस्तकीं 
कृपेनें स्थापन केलें आहेस, तें माझ्य़ाहि मस्तकीं स्थापन कर. हे सर्वश्रेष्ठा, तूं आपल्या 
'बक्षःस्थलाबर मला चिन्हरूपानें धारण केलें आहेस ! तेव्हां कर्तु, अकठु ब अन्यथा 
कठु समथ अशा मायेनें तूं काय करण्याचें योजिले आहेस तें तकांनें जाणण्यास कोण 
समर्थ आहे! ॥ २३ 1 रम्यकखंडामध्येंहि, त्या खंडाचा अधिपति अशा 
मनूळा भगवंताने जॅ आपलें अत्यंत प्रिम्र मत्स्याबताररूय पूर्वा दाखबिलें होतें, 
त्याची तो मनु आतांसुद्धां मोड्या भक्तिमाबानें आराधना कारेतो आणि 
पुदील मंत्राचा जर करितो ॥ २४ ॥ “सर्वोमध्ये मुख्य सत्त्वगुणप्रधान सूत्रात्मा, 
इंद्रियशक्तिरूप, अंतःकरणराक्तिरूप आणि देहशक्तिर्य अता जो महामत्स्यरूपी भगवान, 


"४५५८ 





/२.५५/९.”५/४६/५/४६/५/९/५-४/४/५/५-५ 





स्कंध ५ --अध्याय १८ २०७ 





त्याला माझा अ्श्कारपूर्वक वारंवार नमस्कार असो || २५ ॥ जसा एकादा पुरुष, 
लांकडाच्या बाहुलीला सूत्राच्या योगानें बांधून आपल्या स्वाधीन करून ठेवितो, त्याप्रमाणें 
वेदरूयी मोठ्या शब्दाने युक्त अशा तूं, हें जग आपल्या स्वाधीन करून ठेविलें आहेत. तो 
तूं अह्ादिक सर्वे लोकपालांनाहि अहृस्य असून सते प्राण्यांच्या आंत प्राणरूपानें ब बाहेर 
बायुरूपानें संचार करितोत !। २६ ॥ हे भगबन्‌, मत्सररूप ज्बराने युक्त असे इंद्रादिक 
लोकपाल, वेगवेगळे राहून अथबा सत्र एकत्र मिळूनहि, प्राणरूपी तुझा त्याग करून 
मनुष्यादिक ह्विपाद, गोमहिषादिक चतुष्पाद, तसेंच इतर जंगम ब स्थावर, असें जें कांहीं 
-बस्तुमात्र येथें दिसत आहे, त्यांतील थोड्यांचेंहि रक्षण करण्यास समथ झाले नाहींत 
॥ २७ ॥ हे भगवन्‌, जन्मरहित अशा ज्या तू, औष्रधि व बी यांना आश्रयभूत अशा 
-या प्रथ्वीला माझ्यासह धारण करून आपल्या सामर्थ्याने मोठमोख्या लाटांनी युक्त असलेल्या 
'प्रलयकालीन समुद्रामध्ये पुष्कळ वेळपर्यंत संचार केलास, त्या जगताच्या प्राणसमूहा'चें 
नियमन करणाऱ्या तुज भगवंताला नमस्कार असो || २८ ॥) हिरण्मय खंडामध्येंहि कूमेरूप 
घारण करणारा मगबान्‌ वास करितो. त्याच्या त्या ( आपणांस फार अडणाऱ्या मूतीची 
उपासना, तेथें राहणारा पितृगणांचा अधिपति अर्यमा, त्या खंडांतील पुरुणांसहबर्तमान करितो 
“आणि पुढील मेत्राचा जप करितो ॥ २९ ॥ *जो पूणे सत्त्वमुणप्रधान आहे, ज्याच्या 
राहण्याच्या ठिकाणचा पत्ता कोणाला लागत नाहों, जो अमुक वर्षे बांचणारा अशा 
काळाच्या प्रमाणांत सांपडळा नाहीं, अशा सर्वव्यापक ब सर्वाधाररूप कूमरूपी तुज 
'मगववंताला ३%कारपूर्वक बारंवार नमस्कार असो || ३० | हे भगवन, नाना प्रकारच्या 
रूपांनी मटलेलें,व मायेने प्रकाशित केलेलें हँ प्रथिव्यादि दृश्य जग, ज्या तुज्षच स्वरूप 
आहे, आणि बास्तविक स्वरूपाने अनुभव येत नसल्यासुळें ज्या तुझं खरें स्वर्य समजत 
नाहीं, त्या अनिवेचनीय प्रपंचाकाररूपी तुज भागववताळा नमस्कार असो ॥३१॥ 
हे भगवन्‌, गर्भाशयांतूब जन्म पावणारे मनुष्यादिक, घामादिकांयासून उद्भवणारे ढेकूण 
इत्यादि, अंड्यांतून निघगारे पक्ष्यादिक आणि भूमीला फोडून अंकुरासारखे उगवणारे 
वृक्षादिक; तसंच स्थावर, जंगम, देव, त्रचत्रे, पितर, पंचमहाभूते, इंद्रिये, स्वर्ग, अंतरिक्ष 
लो, भूमि, पर्वत, नद्या, समुद्र, द्वीये, ग्रह आणि नक्षत्रे, अशा विविध नांबांनीं उच्चार 
करण्यास तूं एकच समर्थ आहेस ॥ ३२ ॥ असंख्य भेदांच्या नांबांनीं, ख्पांनीं व 
आकारांनीं युक्त अशा ज्या तुझ्या ठिकाणीं कमिलादिकांनीं ही चोबीस तत्त्वांची संख्या 
स्पष्टीकरणासाठी कल्पिली आहे, ती ज्या तत्त्वज्ञानाच्या योगानें दूर होत्ये,्या सांख्यसिद्धांतरूपी 
तुज भगवंताला नमस्क्रार असो || ३३ ॥ उत्तरकुरुनामक खंडाच्या ठिकाणींही बराहावतार 
धारण केळेळा भगवान्‌ यज्ञपुरुष राहतो. तेथें दिव्य रूप धारण करणारी ही भूमिदेवी 
कुरुळ्डांत राहणाऱ्या पु$प्ांसह त्या वराहरूपी भागवेताची उप्रासगा करित्ये आणि पुढील 
मंत्रात्मऊ सर्गत्कृष्ट उपनिषदाचा जय करित्ये ॥ २४ ।॥ हे भगवन, मंत्रांनी ज्याचें यथार्थ 
ज्ञान होतें, यज्ञ ब क्रु हें ज्यांचे स्वरूप आहे, मोठमोठे याग हे ज्याचे अवयब आहेत 
कभ!च्या योगानें जो खुद्द आहे आणि तीन युगांमध्यें जो प्रसिद्ध असतो त्या तुज बराहूरूपी 


र्न्ट सुलभ श्रीमद्वागबत 
महापुरुषाला अ“कारपूर्वक वारंबार नमस्कार असो ॥ ३५ ॥ हे प्रभो, अनेक प्रकारची; 
कर्मे व त्यांचीं फळें यांच्या योगानें प्रकाश न पावणारे असं तुझें स्वरूप आहे. तें पाहण्याची! 
इच्छा करणारे ज्ञानी पुरुप जसें अमिहोत्री अरणीख्य काष्ठामध्ये मंथनदेडानें अमीचे मंथन 
करितात, त्याप्रमाणें आपल्या देहेंद्रियादिकांचे ठिकाणीं मनोरूपी विवेकसाधनाने तुझे विवेचन 
करितात. असें केळें असतां तुझें स्वरूप प्रगट होतें, त्या तुला माझा नमस्कार असो |॥३६॥, 
यमनियमादिक साधनांनी ज्यांची बुद्धि आत्मस्वरूप जाणण्यास सम्थे झाली आहे अशा 
पुरुषांनीं, विचाराच्या योगानें ब विषय, इंद्रियांचे व्यापार, देवता, वेद, काळ आणि अहँकार 
ह्या मायेच्या कार्यरूपी लक्षणांनी, ज्याचें स्वरूप बास्तविकपणें जाणतां येतें, त्या मायानिमित्तक . 
आकाराने रहित अशा तुज परमेश्वराला वारंबार नमस्कार असो ॥ ३७॥ जसें 
लोहचुंबकाचा आश्रय करणारें लोखंड, त्याच्या सान्निथ्यामुळेंच भ्रमण पावते, त्याप्रमाणे 
तुझ्या केवळ अवलोकनानेंच माया, आपल्या सत्त्वजतमोरूप गुणांनीं, जगाचें स्थिति- 
संहारोत्यत्तिरूय कार्य करित्ये. गुणकर्मीचा साक्षी अशा त्या तुला नमस्कार असो || ३८ ॥. 
जगाचा कारणभूत असा तूं बराहरूपी भगबान्‌, मला दाढेच्या टोकावर धारण करून, . 
रसातळापासून निघून प्रलयकालच्या समुद्रातून हत्तीसारखा बाहेर पडलास ब विरोध 
करण्यासाठीं पुढें आलेल्या दुसऱ्या हत्तीसारख्या हिरण्याक्ष दैत्याला मारून क्रीडा करीत, 
राहिलास, त्या तुज समर्थ भगवंताला मी नित्य नमस्कार करत्यि|॥ २९ | 





अठरावा अन्याय समाप्त 


अध्याय १९ वा 


अट7४४४४४४४४/०णाणा 


श्रीशुकाचार्य म्हणाले,-- हे राजा, किंपुरुषनामक खंडामध्ये लक्ष्मणाचा ज्येष्ठ 
म्राता जो भगवान्‌ आदिपुरुप सीतापति रामचंद्र, त्याच्या सेवेविषयीं तत्यर असलेला 
महाभगवद्ध'क्त हनुमान किंनरांसहबर्तम'न एकनिष्ठ भक्तीने उपासना करितो | १ ॥ आणि 
गंघर्बानीं बारंबार गायन केलेली अश्यी, आपला स्वामी जो भगवान्‌ रामचंद्र त्याची अत्यंत 
कल्याणकारक जी कथा, ती तो किंपुरुषांतील मुख्य अशा आए्टिंपेणासह एकाग्रचित्ताने 
श्रवण करितो ब स्वतःहि पुढील स्तोत्र पठण करितो || २॥ “ ज्याची कीति पवित्र आहे 
ज्याची लक्षणें, स्यमाव व आचार ही श्रेष्ठ आहेत, ज्यानें आपलें मन स्वाधीन करून घेतलें 
आहे, जो नित्य लोकमागांला अनुसरून वागत असतो, जो साधुयणाचची कसोटीच आहे, 
आणि जो वस्तुतः परमेश्वर असून लोकसंग्रहाकरितां ब्राह्मणमक्त झाला आहे, त्या 
महापुरुषरूपी पड्युणेश्वर्यसंपन्न राजाधिराज रामचंद्राला माझा अ्लकारपूर्वक वारंवार 
नमस्कार असो | ३ | वेदांमध्ये जे एक, परमशुद्ध, अनुमवरूप, आपल्या प्रकाशाने 
अनेक प्रकारच्या जाग्रदादिक अवस्थांचा निरस करणारें, अंतर्यामि शांतरूप ब बुद्धिमान्‌ 
पुरुषाने अरक्म म्हणून ओळलिलेलें, नामरूपातीत ब अंहकाररहित असें रामरूप तत्त्व 
प्रसिद्ध अ!हे, त्याला मी शरण जातों ।॥४॥) प्रमूचा या भूतलावर जो रामरूपी मनुष्याबतार 
झाला आहे, तो केवळ रावणाच्या बधासाठींच झाला असें नव्हे, तर या संसारामध्ये 
स्त्रीसंगादिपासून होणारें दुःख दुनिबार आहे, असें मनुष्यांना शिक्षण देण्याकरितांही तो . 
झाला आहे. असें न म्हणावें तर स्वस्बरू्पाच्या ठिकाणीं रममाण असणाऱ्या जगदात्मरूपी 
श्रीरामाला सीतेच्या बिरहापासून दुःखे झालीं हें कसें झालें असतें ? || ५ ॥ कारण, जो 
भगबान्‌ रामचंद्र धीर पुरुषांचा आत्मा ब अत्यंत हितकर्ता असल्यामुळें त्रेटोक्यामध्ये 
कोठेंहि आसक्त नव्हता, त्याळा सीतावियोगापासून झालेलें दुःख प्रात्त झाळें नसतें आणि 
त्यानें लक्ष्मणाचाहि त्याग केला नसता. अथात्‌ त्याचीं कृत्ये, केबळ लोकशिक्षणावरितांच 
होतीं ॥ ६ ॥ सउत्कुलांत झालेला जन्म, त्या श्रीरामचंद्राच्या संतोपाला कारण झाला नाहीं. 
तसेंच सौंदर्य, बक्‍तृत्ववुद्धि किंबा आकारहि त्याला संतुष्ट करीत नसे. कारण, त्या 
लक्ष्मणाग्रज रामचंट्राने, त्या कुलीनता, सोंदर्थ इत्यादि गुणांमीं रहित अशाहि आम्हां 
अरण्यबासी बानरांचा मित्र म्हणून स्वीकार केटा आहे ।॥। ७ ॥ तस्मात्‌ देव असो, देत्य 
असो, मनुष्य असो अथबा । प्युप््यादिक कोणीहि असो, जो सर्वात्मभा्वेकरून उत्तम 
सुकृतर अशा मनुष्याबतार धारण करणार्‍या रामरूपी श्रीहरीचें सेवन करील, तोच त्याला 
प्रिय होईल. तो श्रीराम पूर्ण कृपाळू असा आहे. त्यानें अयोव्यानगरबासी सर्व प्राणिमातरांस 
आपल्याबरोबर विमानात बसवून स्वर्गास नेळें ॥ ८॥ या भरतखंडामध्येंहि ज्याचें 
स्वरूप लोकांना स्पष्टपणें कळत नाहीं. असा भगवान्‌, नरनारायणनामक दोन मूर्ति धारण 

सु.भा.मा.२...१४ 


२१० सुलभ श्रीमद्भागवत 
करून, बदरिकाश्रमांत कृपेनें वेयेबान्‌ पुरुषांवर अनुग्रह करण्याकरितां, कल्प संपेपर्यंत 
धर्मव्द्धि, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति आणि विषयत्याग इत्यादि ज्या साधनांनी आत्म्याचा 
अनुभव मिळतो त्यांचा आश्रव करून तय करीत राहिला आहे । ९ ॥ त्या मगवंता'ची, 
मगवंतानं सांगितलेल्या सांख्यशास्त्र ब योग्यास्त्र यांसहबर्तमान, “ ज्यांमध्ये भगवंताचा 
पराक्रम वर्णन केलेला आहे अशा ' पंचरात्रागमांचा सावर्णि मनूला उपदेश करणारा 
मंगबान्‌ नारद, वणाश्रमधमाचें आचरण करणाऱ्या भरतखंडांतील ५जांसहबर्तमान उपासना 
करितो आगि पुढील मंत्राचा जव करितो || १० ॥ इंद्रियांचा निग्रह करणें हाच ज्याचा 
स्वमाव आहे, अहंकारानें रहित असून मगबद्भक्‍्त हैच ज्याचें द्रव्य आहे, जो क्‍पींमध्यें 
श्रेघठ आणि परमह्ंसांचाहि परमगुरु आहे व आम्मस्वरूपांत रममाण होणाऱ्या ळोकांचा 
जो अधिपति आहे, त्या पड्युगेश्रर्यसंयन नरनारायणाळा माझा अ्कारपूर्वक वारंवार 
नमस्कार असो || ११ ॥ असा जप करून आणखीहि तो पुढीलप्रमाणें गायन करितो, 
* ह्या जगाची उत्पत्ति, स्थिति ब संहार हीं करणारा असतांहि जो “ मी कर्ता 
आहे ” असा आंमिमान धारण करीत नाहीं, देहामव्ये अघूनहि देहासंत्ंधा क्षुधा, 
तृषा, इत्यादि धमानी जो परामब यांबत नाही. आणि द्रा असतांहि इृब्य 
विषयांच्या योगानें ज्याच्या दृष्टीला विकार होत नाहीं, त्या निःसंग, परम 
बुवित्र व सर्वसाक्षी परमेव्ररालळा नमस्कार असो || १२॥. हे योगेश्वरा, भगबान्‌ 
अक्षदेवानें जें योगमार्गाठील निठुगत्ब सांगून ठेविलें आहे, तं हेंच होब कीं, पुरुषाने 
देहामिमान सोडून जन्मापासून केलेल्या मीन अंतक्राळीं निरुण अद्या तुज परमेश्वराच्या 
ठिकाणीं मन लावावें | १३ || हे भगवत, मूड पुरुष या ठोकींच्या ब परलोकींच्या 
विषयांवर आत होऊन पुत्र, स्त्री ब द्रव्य यांविययी नित्य चिंता करितो, ब विष्ठादि मलांनीं 
पूण व अनेक प्रकारच्या दुःजांचें स्थान अशा आपल्या डारिराचा नाश होईल म्हणून 
भीत असतो, तसाच ज्ञानी पुरुषहि जर मिळे लागेल, तर त्याचा शास्त्रादिकांच्या 
ज्ञानस॑ ॥दनाविपयींचा ॥यत्न केवळ श्रमच होईल || १४ || तस्मात्‌ दे प्रमो, हे अधोक्षजा, 
तूंच कमा करून आपल्या ठिकाणीं आम्हांला स्वाभाविक प्रेमलक्षण भक्तियोग संयादन करितां 
येईेल असें कर, म्हणजे त्याच्य़ा योगानें आम्ही तुझ्या मायेने या कुत्ठित शारिराच्या 
ठिकाणीं स्थापित केलेल्या ब दुसर्‍या उपयांनीं त्याग करग्यास अशक्य अद्या अहंममतेचा 
छवकर त्याग करूं ! ” असें गायन केळे | १५ हे राजा, या भरतलंडामध्ये नद्या ब 
दुर्वतहि पुष्कळ आहेत. त्यांमध्यें मळय, मंगलपरस्थ, मैनाक, त्रिकूट, क्रव्णम, कूटक, 
कोल्लक, सद्य, देवगिरि, कष्यमूक, श्रीशळ, वेंकट, महेंद्र, बारिवार, विंध्य, शक्तिमान, 
तहक्षगिरि, पारियातर, द्रोग, चिअकूट, गोबधेन, खवतक, ककुम, नील, गोकामुख, इंद्रकोळ 
आणि कामगिरि दे पदत सुख्य असून दुसरेहि शेंकडों हजारो पर्वत आहेत ब त्यांच्या 
तटांपासून नित्रालेले नद ब नद्याहि असंख्य आहेत || १६ ॥ ह्या नद्या केवळ नामो- 
च्चारणानेंद्धा लोकांना पवित्र करणाऱ्या असून यांच्या उदकांचा भरतखेडांतील सर्व 
प्रजा छारपानादिक्ञांताठीं उपयोग करिलात | १७ ॥ त्या नद्यांपैकी, चंद्रबशा, ताम्रपर्णी, 





'२/४५/५ 





'२/२-”५ 





”२./५-५/१४५/९४/४५- "५-५. ५-५ 


स्कंध ५--अध्याय १९ २१९ 
000 हीय 0000000 तारा 
अबटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेशी, पत्रस्बिनी, दार्कराबर्ता, तुंगमद्रा, कृष्णा! 
वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चमेण्बती* 
ब सिंधु, अंध आणि शोण हे नद व महानदी, वेदस्मृती, करद्पिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, 
मंद'किनी, यमुना, सरस्वती, हपद्रदी, गोमती, सरयू , रोधस्वती, सस्तवती, सुपोमा, शतट्ठु, 
चंद्रमागा, मठ्दव्रधा, वितस्ता, असिवनी आणि विश्वा ह्या महानद्या आहेत ॥ १८॥ 
ह्याच खंडामध्ये जन्म घेणारे पुरुष स्वतः आचरण केलेल्या सात्विक, राजत 
ब तामस कमोच्या योगेंकरून त्या त्या कर्मानुसार देवलोकींच्या, मनुष्यलोकींच्या आणि 
नरकांतीळ अनेक गति मिळवितात; कारण करममानुसारेंच सर्व गति प्राप्त होत 
असतात आगि ज्या ब्राह्मणादि बणीला जे संन्यासग्रहणादिक मोक्षप्रातीचें साधन म्हणून 
सांगितलें आहे, त्या क्रमानें याच खंडामध्ये मनुष्यांना मोक्षहि प्रात होतो १९॥ दे 
राजा, सर्व भूतांचा आत्मा, रागादि दोषरहित, बाणींना अगोचर, आधाररहित, सर्वव्यापी ; 
ब सर्वातर्यामी अशा भगवान्‌ बासुदेवाच्या ठिकाणीं कोणत्याहि कामनारूप कारणाबांचून . 
भक जडणें हेच मोक्षाचें स्वरूप होय. तो मोक्ष, जेव्हां भगबद्धक्तांचा फार वेळ समागम 
घडतो, तेव्हांच नाना प्रकारच्या गति प्रास्त होण्याचें कारण जो अविद्यारूपी हृदयम्रेथी तो 
तुटतो, आणि मोक्ष प्राप्त होतो | २० | हें मरतखंड मोक्षप्रात्तीचें ताथन आहे; म्हणून 
यांत प्रात झालेल्या मनुष्यजन्माचें देवसुद्धा असें गायन करितात कीं, * अहो, ज्याच्या- 
विषशरीं आम्हां देवांनाह्रि केवळ इच्छा उत्यन्न होते, तो मुक्तिदात्या भगवंताच्या सेवेविषयीं 
उपद्रोती पडणारा भरतखंडांतीठ मनुष्यजन्म, ज्या मनुष्यांनीं मिळविला आहे, त्यांनीं 
जन्मांतरी काय बरें आश्चर्यकारक पुण्यकर्म केलें असावें ! अथवा कांहीं साधन केल्याबांचचून 
यांना हरि प्रसऩ झाला असाबा काय ! || २१ ।॥ करण्यास फार कठीण, अद्या यज्ञ, 
तपे, ब्रतें ब दानें इत्यादिकांनीं आम्हांला प्राप्त झालेल्या ह्या तुच्छ अश्ञा स्वर्गाचे तरी 
काव फळ आहे £ कारण, येथें नारायणाच्या चरणकमलांची स्मृति नाहीं, व॒ कदाचित्‌ 
असडी तरी ती. अतिहय , विषयभोगाच्या योगानें लोपून गेठेडही आहे. ॥ २२॥ 
स्व॥दोकाची तर बाता राहू दे, परंतु कल्सप्धेत आयुष्य असणाऱ्या लोकांच्या पुनरावृत्तीने 
युक्त अशा ब्रझलोकांच्या प्रातीपेक्षांहि अत्य आयुष्य असणाऱ्या मनुप्यांना मरतखेडमूमिरूप 
स्थानाची प्राति होणें हें श्रे्ठ आहे. कारण, विचारी पुरुप, तेथोल क्षणभंगुर अश्ाहि 
देहानें क्षणामध्यें सर्वर कमाचें ईश्वराच्या ठिकणीं समर्पण करून हरीच्या पुनरावृत्तिरहित 
अमवस्थानास जाऊन पोंचतात || २३ ॥ म्हणून ज्या ठिकाणीं भगवत्कथामृत!च्या नद्या 
नाहींत ब जेथें मगवत्कथा वर्णन करणारे भगबद्धक्त नाहींत, तसेंच जेथें मोठ्या गीतचत्यदिक 
उत्साहांनीं युक्त असे भगवंताचे पूजाप्रकार नाहींत, तो लोक, ब्रह्मलोक जरी असेल तरी 
त्याचा सत्पुरुषांनी आश्रय करूं नये || २४ | ज्ञानेंद्रिये, कर्मेद्रिये ब पंचमहाभूते यांच्या 
कौशल्याने पूण अशा मनुष्यजन्माला या भरतखंडांत प्रात झालेले जे प्राणी आहेत 
त्यांना, पुनः मृत्यु न याबा यासाठीं जर प्रयत्न केला नाहीं तर ते पुन्हां, जसे बनांत 
राहणारे पक्षी, पारध्याच्या हातून एक वेळ सुटले असतांहि, फळांच्या लोभाने त्याच 


२१२ सुलभ श्रीमद्भागवत 


पप्टाापााप- २-८ ५५८५८५-॥५८५८५८----५--८२-००4-५८/-५-८-०८५८८८०८/५८-८८८--- 1 ाध०५८/- 


वृक्षावर बेसाबधपणें फिरू लागले म्हणजे पुनः बंधन पाबतात, त्याप्रमाणें बंधन पावतात 
॥ २५ ॥ काय हो भरतखडांतील लोकांचें भाग्य हे ! अहो ! या मरतखंडांतील मनुष्यांनीं 
यज्ञांमध्ये श्रद्धापूर्वक निरनिराळ्या इंद्र, अभि इत्यादि मिन्न मिन्न नांबानीं बोठावलेला, 
सर्व ऐश्वर्ये देणारा, एक, वस्तुतः परिपूण असा हरि आनंदानें तेथें येऊन, विधी, मंत्र,, 
द्रव्ये, यांच्यायोगानें देवतांच्या उद्देशानें दिळेळें ब ' हें इंद्राला * ' हें अ्नीला,?” इत्यादि 
देवाना निरनिगळा निर्वाप केलेल्या चरुपुरोडाशादिक द्रव्यांचा ' हें माझ आहे ” 
अशा बुद्धीनें स्वीकार करितो ॥ २६ | सकाम भक्तांनींहि प्राथेना केलेला हरि, त्यांना 
मागितलेले फळ देतो हे खरें आहे; तथापि तो त्यांना परमाथ देत नाहीं. कारण, दिळेल्या 
फळाचा भोग झाला म्हणजे पुनः त्यांना फळ मागण्याची इच्छा होत्ये, आणि कोणतीच 
इच्छा न करणाऱ्या भक्तांना तर तो भगवान्‌ , सर्व इच्छांची निवृत्ति करणारे आपले 'चरण- 
प्धव आपण होऊन देतो || २७ ॥ यास्तव जर आतां या वेळीं, आमचे चांगल्या यजनाचें,, 
वांगल्या अध्यशना'चें अथबा दुसऱ्या कोणत्याहि चांगल्या कर्माचे, भोगलेल्या स्वर्ग- 
सुखाहून अवशेष पुण्य कांहीं राहिळें असेल, तर त्याच्या योगानें भरतखंडामध्ये आम्हांला: 
जन्म प्राप्त होवो. कारण, तेथें हरि भक्तांना स्वानुमवरूप सुख देतो || २८ ॥ 


श्रीशुकाचार्य म्हणाले, हे राजा, पूर्वी सगरराजाच्या पुत्रांनी घोड्याचा शोध करीत 
असतांनां ही एथ्वी सभोवार स्वणली, त्यावेळीं जंबुद्दीयाचे दुसरे आठ विभाग झाले आहेत, 
त्यांनांच जंबुद्दीपाचीं आठ उपद्रीपं असे कोणी म्हणतात ॥॥ २९ ॥ त्यांची नांवें, 
स्वरणप्रस्थ, 'चेद्रशुकु, आवर्तन, रमणक, मेदरहरिण, पांचजन्य, सिंडूल आणि लंका हीं होत 
1) २० ॥ हे भरतकुल्श्रेठ्ठा, याप्रमाणें तुला जंबुद्रीयाच्या खंडाचा विभाग मला माहित 
असल्याप्रमाणे वर्णन करून सांगितला आहे॥ ३१ || 


एकोणिसावा अध्याय समाप्त 


अध्याय २० वा 


४४४४४४४४४४ 


शुकाचार्य म्हणाले,--हे राजा, आतां पुढे प्रमाण, लक्षण ब रचना हीं सांगून 
उक्षादिक द्वीपांच्या खंडविभागांचें मी बर्णन करितों ॥ १ ॥ जसा मेरुपर्वत, जंबुद्रीपाने 
वेष्टिळेला आहे, त्याप्रमाणेंच हे जंबुद्दीप हे क्षारसमुद्रानें वेष्टिळेळें आहे; आणि या 
दीपाचा जितका विस्तार आहे तितकाच क्षारसपुद्राचाहि आहे. तसेंच, जसा खंदक 
बाहेरील उपवनानें वेष्टिलिळा असतो त्याप्रमाणें क्षारसमुद्रहि त्याच्यापेक्षां दुप्पट विस्तृत 
असलेल्या छएक्षनामक द्वीपानें सभोंवतीं वेष्टित आहे. या द्रीपामध्यें एक्ष म्हणजे पायरी या 
नांबा'चा सुवर्णाचा वक्ष असून त्यावरूनच याला एक्षद्रीप असे नांब मिळाळें आहे. तो 
जंबुद्रीपांतीळ जांबळीएबढा, अकराशे योजनें उंच ब अकराशे योजनें विस्ताराचा असून 
मुळांत शोमर योजनें घेराचा आहे. तेथें तसतजिव्ह या नांबाचा अग्नि राहतो. द्वीयाचा 
अधिपति प्रियत्नताचा पुत्र इध्मजिव्ह होता. त्यानें त्या आपल्या द्वीपाची सात खंडे करून 
त्या खंडांचींच नांवें आपल्या सात पुत्रांना दिलीं, ब तीं त्यांना वांटून आपण आत्मयोग- 
साधनाने स्वर्गास गेला | २ | त्या खंडांची ब पुत्रांची नांवे, रिब, यबयस, सुभद्र, 
शांत, क्षेम, अमृत ब अभय, अशीं होत. त्यांमध्यें सात पर्वत आणि नद्याहि सात याप्रमाणें 
प्रसिद्ध आहेत ।॥1२॥। मणिकूट, वज़्कूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ , सुवण, हिरण्यष्रीव आणि 
मेत्रमाळ, हे त्या खंडांचे विमाग पाडणारे सात पर्वत होत. तश्याच प्रत्येक खंडांत एक एक 
अशा अरुणा, टृम्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रमाता, क्‍दतूंमरा आणि सत्यंभरा, ह्या सात 
महानद्या आहेत आणि त्या नद्यांच्या स्नानमानादिकेंकरून ज्यांचा रजोगुण ब तमोगुण 
नाहींसा झाला आहे, ज्यांना आयुष्य हजार बर्षे आहे आणि ज्यांचें रूप ब अपत्योत्यत्ति ही 
देबाप्रमाणें सुन्दर आहेत असे हंत, पतंग, ऊर्श्वायन आणि सत्यांग ह्या नांबाचे चार बर्ण 
वेदत्रयात्मक विद्रेच्या योगानें स्वर्गाचें केवळ द्वारच अशा वेदत्रयप्रतिपाद्य, षडगुणेश्वर्यसंपन्न, 
सर्वोतयांमी सूर्यनारायणाचें तेंथें पूजन करितात | ४ ॥ “ जो सत्याचा, त्रद्ताचा, वेदाचा, 
मोक्षाचा आणि बारंबार प्रास होणाऱ्या जन्ममरणादिरूप संसाराचा नियंता असून प्राणपुरुष 
विष्णूचे स्वरूप आहे, त्या सूर्यनारायणाला आम्ही शरण जातों ? असें म्हणून ते त्य, 
सूर्याचें स्तबनहि करितात.?? || ५ ॥ प्टक्षादिक पांचहि दवीपांमध्यें सर्व पुरुषांना आयुष्य, 
इंद्रिये, इंद्रियांचे पददत्व, कांति, सहनशीलता, बल, बुद्धि आणि पराक्रम यांची स्वाभाविक 
सिद्धि सवाना सारसीच असत्ये ॥ ६ ॥ जसें प्लक्षद्रीप आपल्याएबढ्या दोन लक्ष योजने 
विस्ताराच्या समुद्राने वैष्टित आहे तसेंच त्याच्या दुप्पट म्हणजे चार लक्ष योजने 
विस्ताराचे शात्मलिद्वीपहि आपल्या इतक्या विस्ताराच्या सुरासमुद्राने वेठ्ित 
असून तें सर्व बाजूंनीं शोमत आहे || ७ ॥ त्या द्वीपामध्यें बर सांगितलेल्या पायरीच्या 
ब्रक्षाएवढी म्हणजे अकराशे योजनें उंच व अकराशे योजनें विस्ताराची आणि शंभर योजने 


य 


२१४ सुलभ श्रीमद्भागवत 

मुळांत घेर असलेली शात्मलि म्हणजे सांवर आहे. तिच्यावर आपल्या अबयवभूत वेदांनी 
ईश्वराची स्तुति करणाऱ्या भगबान्‌ गरुडाचे घरटे आहे; ब त्यावरून त्या हवीपाळा 
शात्मलद्वीय असें नांब मिळालें आहे || ८ ॥ त्या द्वीपाचा अधिपति प्रियत्नताचा पुत्र 
यज्ञबाहु असून, त्यानें आपल्या सात पुत्रांना त्यांचींच नांवें दिलेल्या त्या द्वीपाची तात 
खंडे बांटून दिळीं, सुरोचन, सोम्यनस्य, रमणक, देववर्ण, पारिमद्र, आप्यायन आणि 
अविज्ञात, अरीं त्यांचीं नांवें आहेत ॥ ९ ॥ त्या खंडांमध्ये खंडांच्या मर्यादा पाडणारे 
पर्वत ब नद्या तात सातच प्रसिद्ध आहेत. स्वरस, रातटाग, बामदेव, कुंद, सकुंद, पुष्पबष 
आणि सहस्श्रुति दे सात पर्वत आणि अनुमती, सिनीबाटी, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा 
आणि राका ह्या सात नद्या || १० || त्या खेडांत राहणारे पुरुपर श्रतधर, वीर्यघर, 
बसुंधर आगि इपंघर, या नांबांच्या चार वणीचे असून ते वेदमय आत्मरूप भगवान्‌ 
चेद्राची वेदमंत्रांनी आराधना करितात ।। ११ ॥ “जो कृष्णपक्षीं आणि झुळुपक्षी 
पितरांना, देवांना व सर्व प्रजांना अन्नाचा विभाग करीत असतो, तो सोम आमचा राजा 
असो असे म्हणून ते त्याची स्तृति करितात ॥ १२ |) याप्रमाणें सुरासमुद्राच्या बाहेर 
आठ लक्ष योजनें विस्तृत असें कुराद्वोप असून तें पूर्वीच्या द्वीयाप्रमाणेंच आठ लक्ष योजने 
विस्तृत असलेल्या घृतसमुद्राने वेष्टित आहे. त्या द्वीयाला नांव देगारें, दुसरा अभिच कीं 
काय, असें प्रकारामान असून परमेश्वराने रकिलेलें एक दर्भाचें वेट आहे. तें आपल्या 
कोभळ रिख्यांच्या वांतीनें सर्व दिद्या प्रकाशित करिते ॥ १३॥ हे राजा, त्या हीपाचा 
अधिपति प्रियत्वताचा पुत्र हिरण्यरेतनामक असून त्यानें आपल्या वसु, वसुदान, हृढसचि , 
नामिगुप्त, स्तुत्य्रत, विवि आणि बामदेव या नांवाच्या सात पुत्रांना आपल्या दीपाचे 
यथायोग्य सात विभाग करून दिले ब आपण तप कराबयास गेला | १४ || त्यांच्या 
खंडांमध्येंहि मर्यादापवत ब नद्या सातसातच प्रसिद्ध आहेत. चक्र, चतृःदुंग, कपिल, 
चित्रकूट, देवानीक, ठाव्वरोमा व द्रविण, हे सात पर्वत आणि रसकुल्या, मधुकुल्या, 
मित्रत्रिदा, श्रुतविंदा, वेदगभा, घृतच्युता ब मंत्रवाला, ह्या त्या सात नधा होत ॥ १५ | 
त्याच्या उदकानें झुद्ध झालेले कुदाळ, कोबिद, अमियुक्त आणि कुल्क या 
नांबांचे चार वर्ण, आसझतिस्वरूपी भगवंताचे यज्ञादे कर्मात कौशल्य दाखवून 
पूजन करितात ॥ १६ ॥ “हे अने, तूं साक्षात्‌ परबझरूपी भगवंताचे हविभांग 
बाहून नेगारा आहेस, यास्तब पुरुपरूपी भगवंताच्या अबयवरूपी देवांच्या यज्ञाने, 
म्हणजे त्यांना अर्पण केलेल्या हबिभोगाने त्या पुरुपरूपी भगवंताचे यजन कर. ” अशी 
ते त्याची प्राथनाहि दःरितात. | १७ ॥ जसें कुराद्वीप घुतसप्ट्राने वेष्टेत आहे, त्या- 
प्रमाणेंच त्या घृतसमुद्राच्या बाहेर सोळा लक्ष योजनें विस्ताराचे क्रोंचद्दीप असून तें सोळा 
लक्ष योजनें विस्तृत अजा क्षीरसमुद्राने समोंबार वेष्टिळें आहे. त्या द्रीपामध्ये क्रोंचनामक 
एक महापं्वत असून त्याबरून त्या द्रीपाला त्याचें नांब मिळालें आहे ॥ १८॥ पूर्वी 
कार्तिकस्वामीच्या दातिनामक आयुधानें या कोंचयवताच्या कडा तुटून गेल्या ब त्यावरील 
लतामंडव उद्‌ध्वस्त झाले; तेव्हां क्षीरसमुद्रानें आपल्या पोटांत त्याला घेतळें ब बढणानें 








स्कंध ५--अध्याय २० २१६ 
कज साम्य या क 00 0. 
त्याचें रक्षण केलें, त्यामुळें तो निर्भय झाला ॥ १९ || त्या क्रोंचद्रीपामध्येंहि त्याचा 
अधिपति प्रियत्रताचा पुत्र धुतप्र्ठनामक असून त्यानें आपल्या पुत्राच्या नांबांनीं साव 
खंडे केली व त्यांमध्ये त्या आपल्या सात पुत्नांना प्रजापाटनाच्या कामीं स्थापन करून 
आपण ज्ञानसंपन्न झाल्यावर ज्याची कीर्ति परम कल्याणकारक आहे, अशा भतःंची दुःख 
हरण करणाऱ्या सवातर्यामी भगवंताच्या चरणकमलाळा तो शरण गेला ॥ २० ॥ आम, 
मधुस्ह, मेधदृष्ठ, सुथामा, भ्राजिष्ट, लोहिताण आणि वनस्पती हे घुतपृष्ठांचे पुत्र होत. त्यांचे 
मर्वादापर्वत सात ब नद्याहि सातच प्रसिद्ध आदेत. घऊ, वर्धमान, भोजन, उपबहिण, 
नर, नंदन आणि सर्वतोमद्र दे सात पर्वत आणि अभया, असुतौया, आर्यका, तीथबदी, 
ृलिर्यवती, पवित्रबती आणि खुळा अशा त्या तेथीळ सत नद्या होत. | २१॥ त्यांचें 
निर्मळ ब पवित्र उदक सेबन करणारे पुरुष, कप, द्रविण आणि देवक या नांबांचे त्या 
खंडांतील चार बणोचे पुरुष, उद्‌कमय देवाचे उदकानें पूर्ण अद्ी अंजलि अर्पण करून ी 
आराधन करितात, ॥ २२ ॥ अहो उदकांनो, तुम्हांला इंथ्ररापासून सामर्थ्य प्राप्त झालें. 
असून मूळोवः, अंतरिक्षलोक ब स्वगळोक वांना तुम्ही पवित्र करतां ब आपल्या सामर्थ्याने 
पापाचा नार करतां, यास्तव ठुमचें स्नानपान करणार्‍या आमच्या देहांना तुम्ही पवित्र 
करा | २३ | याप्रमाणे पुढें क्षीरससुद्राच्या बाहेर साबार शाकद्रीय आहे. तें बचीछ 
क्ष योजने विस्तृत असून तेवळ्याच विस्ताराच्या दद्माच्या मझयाच्या समुद्राने 
सरमोबार वेष्टिळेढें आहे, त्यांत त्या द्वीयाळा नांब देणारा असा, ज्यांची पाने 
आंतल्या बाजूनं खरखरीत ब बाहेरच्या बाजूनें गुळशुळीत असतात असा शाक 
नांवाचा वृक्ष आहे. त्याच्या महासुगंघानें युक्त असलेला सुवास त्या द्वौपाल 
सुगंवित करीत असतो ॥ २४ ॥ त्याचा अधिपतिहि प्रियतताचा पुत्र मेवातिथि 


नांवाचा होता. त्या द्वीपाची आपल्या सात पुत्रांच्या नांबांनी प्रसिद्ध अशीं सात खंडे 
करून त्यांमध्यें पुरोजब, मनोजव, पवमान, धरूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूष आणि विश्वाधार 
या नांबांच्या आपल्या पुत्रांना अधियति नेभळे ब आपण स्वतः अनंतस्वरूपी भगवंताच्या 
ठिकाणीं आपलें मन ळावून तपोबनांत निघून गेलो ।। २५ | त्या खंडांमध्येंहि इशान, 
उस्युंग, बलभद्र, शतकेसर, सहलयोत, देवपाळ आणि महासस असे सात मर्यादापर्वर 
असून अनघा, आयुदां, उभयसृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहशाखुति आणि निजधुवि 
झशा सात नद्याहि आहेत || २६ ॥ त्या खंडांतीळ त्रव्तत्रत, सत्यत्रत, दानब्रत आणि 
अनुत्रत ह्या नांबांचे चार बणोचे पुरुप, प्राणायामाच्या बोगानें आयला रजोगुण व तमोगुण 
दूर करून परमसमासीच्या योगाने बायुरूपी मगवताचें आराधन वरितात ॥ २७॥ “जो 
आंत प्रयत्न करून स्थाबरजञगमात्मक प्राण्यांचे प्राणादिक इृचींच्या योगेंकरून रक्षण करितो 
आणि च्याच्या स्वाधीन हे सर्व जग आहे हो साक्षात्‌ अंतयामी ईश्वर, आमचे रक्षण 
बरो ” अशी ते त्यांची प्राथना करितात. ।| २८ ॥ याप्रमणेंच दह्याच्या मठ्ट्याच्या 
समुद्राच्या बाहेर सभोंबती चौसष्ट लक्ष योजनें विस्तृत असें पुष्वग्द्दीप आहे. तें तितक्‍याच 
विस्ताराच्या गोड पाण्याच्या समुद्राने बाहेरून वेष्टिलेलें आहे. त्यांत असीच्या ज्वाळेप्रमाणें 


२१६ सुलभ श्रीमद्वागवत 





निमेळ अशा कोट्यबधि सुबर्णपत्रांनीं युक्त असें एक मगबान्‌ ब्रह्मदेवाचे आसन झालेलें 
मोठें कमळ रचिलेलें आहे ब त्यावरून ह्या द्रीपाचें पुष्कर असें नांब पडलें आहे | २९ | 
त्या द्वीपामध्यें मानसोत्तर नांबाचा दहा हजार योजनें उंचीचा ब विस्ताराचा द्वीपातारखा 
मंडलाकार पूर्वोत्तर खंडाचा एकच मर्या दापर्बत आहे. त्याच्यावर पूर्व, देक्षिण, पश्चिम ब 
उत्तर, ह्या चार दिशांकडे इंद्रादे चार लोकपालांच्या चार नगरी आहेत. तसेंच त्या 
पर्वतांवरून मेरूच्या समोंबार फिरणाऱ्या सूर्यरथाचें संबत्सरात्मक चक्र देवःच्या अहोरात्रांनीं 
फिरत असतें, ॥ ३० | त्या द्वीपाचाहि अधिपति प्रियत्रताचा पुत्र बीतिहोत्रनामक असून 
तोहि र्मणक या धातकरि या नांबाच्या आपल्या दोन पुत्रांना ह्या दोन खंडांचे अधिपति 
नेमून आरण आपल्या बडील भावांप्रमाणें इश्वराराधनेमध्ये तत्यपर होऊन राहिला आहे 
॥ ३१ ॥ त्या खंडांतील पुरुष अह्मतालोक्यादिवांना साधनभूत अशा कर्माने बह्षदेबस्वरूपी 
भगवेताचें आराधन करितात ॥ १२ ॥ आणि “ कमफलख्प, ब्रह्मप्रासि करून देणाऱ्या 
ब्रक्माच्याच ठिकाणीं निष्ठा असणार्‍या अद्वितीय आणि शांत अशा त्या स्वख्पाचें लोक 
पूजन करितात, त्या भगवताळा आमचा नमस्कार असो ” असें स्तोत्र गातात ॥ १२ ॥ 

शुक्राचार्य म्हणाले, हे परीक्षित्राजा, त्या गोड पाण्याच्या समुद्राच्या पढीकडे, 
समोंबार सूर्यप्रकाशयुक्त व सूर्यप्रकारारहित अ्या दोन प्रकारच्या प्रदेशांचा विभाग 
करण्याकरितां त्या दोन प्रदेशांच्या मधोमध लोकालोकपर्वत ईश्वराने स्थापन केला आहे 
॥३४॥ हे राजा, मानसोत्तरपर्वत व मेरुपर्वत यांच्यामध्यें जितकें अंतर आहे, तितकी भूमि 
झुद्धोदक समुद्रापलीकडे आले. हिच्याबर प्राणी राहतात; पण हिच्या पलीकडे लोकालोक 


१ पर्वताजबळ दुसरी आठ कोटि एकुणचाळीस लक्ष योजने अशी सारखी गुळगुळीत ब चकचकीत 


मुमि असून तिच्यावर मात्र पडलेला पदार्थ पुनः कधींहि प्राप्त होत नाहीं. कारण, 
तेथें देबांबाचून इतर कोणीहि प्राण्यांचा प्रवेश होणें अश्यक्य आहे ।॥| ३५ ॥ लोव.मय 
प्रदेश आणि अलोकमय प्रदेश या दोन्हींचा सांधा जेथें मिळाला आहे तेथें हा पर्वत 
आहे, म्हणून याला लोकलोक असें नांब पडलें आहे ॥ २६ || तो पर्वत त्रेहोक्याच्या 
बाहेर समोंबतीं परमेश्वराने स्थापन केला आहे. त्याची उंची ब विखार इतका आहे 


* कीं, सूर्यापासून शबापर्यंत सर्वे ज्योतिगेणांचे त्या पर्वताच्या अलीकडचा त्रेलोक्याला 


प्रकारित करणारे क्रिरण कधींहि त्या पर्त्रताच्या पलीकडे जाऊं शकत नाहींत ॥ ३१७ ॥ 
याप्रमाणे, लक्षणें ब रचना, यांसह व्यासादिक कवींनीं विचारपूर्वक निश्चित केलेला 
लोकविस्तार इतकाच आहे. तो लोकविस्तार पन्नास कोटि योजनें असून गणती केलेल्या 
मूगोलाचा चौथा भाग म्हणजे साडेबारा कोटि योजनें हा लोकालोक पर्वत आहे ॥ २८ ॥ 
त्या पर्वतावर 'चार दिशांकडे सर्वे जगांचा गुरु अशा अश्भदेवानें त्रद्षभ, पुष्कर, बामन 
आणि अपराजित असे जे चार दिग्गज स्थापन केले आहेत, ते सर्व लोकांना स्थिरपणें घारण 
करतात ॥ ३१९ ॥ त्या दिगाजांचें ब आपल्या अंशतभूत इंद्रादि लोकपालांचें अनेक- 
प्रकारचें सामर्थ्यं वाढविण्यासाठी आणि सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी आपल्या श्रे्छ अशा 
सुद्रीनादिक आयुधांनीं सुशोभित अशा बाहुदुंडांनीं युक्त परम ऐश्रयीचा अधिपति 


स्कंध ५--अध्याय २० २१७ 


विष्वक्‍्सेनादिक आपल्या मुख्य मुख्य पार्षदांनी परिविष्टित आणि धम, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्व्ये ब अष्टमहासिद्धि या लक्षणांनी युक्त असें आपलें शुद्धसत्त्वात्मक स्वरूप धारण 
करणारा असा महापुरुपरूपी सर्वातर्यामी जो भगबान, तो त्या लोकालोकपत्तावर निरंतर 
चहूकडे फिरत असतो ॥४०॥ हे राजा, आपल्या योगामायेनें रचिळेल्या अने ६ प्रकारच्या 
'लोकयात्रेचें रक्षण करण्याकरितांच त्या भगवंताने अशा प्रकारचा एक वेष्र कत्पसमाततीपर्यत 
स्वीकारलेला आहे एवढाच याचा अर्थ. ॥ ४१ । हा जो लोकालोक्पर्वताच्या आंतील 
भूमीचा मेर्पर्वतापर्येत एका बाजूनें साडेबारा कोटि योजनें बिस्तार सांगितला आहे, 
यावरूनच लोकालोकपर्वताच्या बाहेर ब्रह्मकटाहापर्येते असलेलें जें अलोकमभागाचें 
प्रमाण, तेहि सांगितल्यासारखेच आहे. त्याच्या पलीकडे शद्ध अशा योगेश्वरांची मात्र 
गति आहे. असं म्हणतात ॥ ४२ ॥ एतावता स्वर्ग आणि भूमि ह्या दोहोंचा जो 
मध्यभाग तो ब्रह्मांडाचा मध्यमाग होय. तेथेंच सूर्य असतो. सूर्याच्या आणि ब्रह्मांड- 
गोलकाच्या मध्यें सर्व बाजूंनीं ब्रह्मांड पंचवीस पंचवीस कोटि योजने आहे ॥४२॥ तो सूय 
ह्या मृत अंडामध्यें झाला म्हणून यांचें नांब मातेंड असें पडलें आहे. तसाच तो पुष्कळ 
प्रकाशयुक्त अश्या सुवर्णमय ब्रह्मांडापासून उत्यन्न झाला, म्हणून त्याला हिरण्यगर्भ असेंहि 
म्हणतात |॥॥४४)) दिशा, आकाशा, स्वर्ग, पृथ्वी, स्वगं ब मोक्ष, नरक, आणि पाताळांतील 
स्थानें इत्यादि हे सर्व विभाग सूरयोनेंच पाडलेळे आहेत ।॥। ४५ 1 म्हणून देब, 
यु आदिकरून योनि, मनुष्य, सर्प, औघ्धि ब इतर सर्व जीबांचे समुदाय ह्या सवोचा 
आत्मा सूय्रेच असून चक्षुरिंद्रियाची अधिष्ठात्री देवताहि तोच आहे ॥ ४६ ॥ 


विसावा अध्याय समाप्त 


अध्याय ९१ बा 


*-०४/४४४४४२४४४0णण 


शुका'चार्य म्हणाटा,--हे राजा, ह्या भूमंडळाची रचना, विस्ताराने पन्नास कोटि 
योजयें व उंचीनं पंचवीस कोटि योजने, इतकींच प्रमाग ब लक्षणपूर्वक सांगितली आहे 
॥ १ ॥ तज्ज्ञ पुरुप ञसें पावटे बगेरे धान्यांच्या द्विदलांपैकीं एकाचें मान सांगून दुसऱ्याचे 
मान समजून घेण्यास सांगतात, तसें या पन्नास कोटि योजनात्मक प्रमाणाने रवर्गळोकाच्या 
मंडळाचेंहि प्रमाण ते सांगतात. असो. भूगोळ आणि खगोळ यांच्यामध्यें त्या उमयतांनाहि 
लागून असें आकाश आहे || २॥ त्या आकाशामध्ये ज्योतिगणाचा अधिपति भगवान्‌ 
सूर्य आहे. तो आपल्या तापाने कोळोक्याळा तज्त करितो आणि आपल्या प्रकाशाने 
प्रकाशित करितो. तोच हा सूर्य, उत्तरायण, दक्षिणायन आणि वेबुवत या नांवाच्या मंद, 
शीधर आणि मध्यम अशा गतींनीं चढण, उतरण ब सपाटी अज्ञा निरनिराळ्या ठिकाणीं 
कालानुरोबानें गमन करितो, आणि मकरादिराळींत संचार करून, दिवसरात्रींना अनुक्रमें 
मोठी, लहान किंवा सारखीं करितो | २ ॥ जेव्हां मेग्र आणि तुला ह्या राशींबर सूर्य 
असतो, तेव्हां दिवस ब रात्रीं सारख्या असतात. जेन्हां ब्रुपमादि पांच राशींत तो संचार 
करितो तेव्हां दिवस बाढत जातात आणि रात्री प्रत्येक महिन्यामध्ये एकेक घटिका 
कमी कमी होत जाते || ४ | जेव्हां व्रश्चिक्ादिक पांच राशींवर सूर्य असतो, तेव्हां 
रात्री मोठ्या होऊन दिवस लहान होतात । ५ ॥ सूयाचे दक्षिणायन होईपर्यंत दिवस 
मोठे असतात आणि त्यानंतर उत्तरायण होईपर्यंत रात्री मोठ्या असतात || ६ || याप्रमाणें 
मेझ्यर्वताच्या समोंबार मानसोततर सूयांची प्रदक्षिणा होण्याची लांबी नऊ कोट एकावन्न 
लक्ष योजनें आहे असें ज्ञानी पुरुष सांगतात. त्या मानसोत्तरपर्वताबर मेच्या पूर्वैत 
इंद्राची देवघानीनामक नगरी असून दक्षिणेस यमाची संग्रमनी आहे, पश्चिमेस बरुणाची 
निम्लोचनीनामक आणि उत्तरेस सोम्राची विभावरी अशा नगरी आहेत. त्या चार 
नगरींमध्यें कालविरोषेंकरून प्राणिमात्रांची कमादिकांविपयीं प्रतरत्ति ब निवृत्ति होण्यास 
कारण अशीं सूयाची उदय, मध्याहू अस्तमान आणि मध्य*त्र हीं मेरूच्या चारी दिशांकडे 
होतात ।। ७ ॥ मेरूप्वताबर असणाऱ्या लोकांना सूर्य निरंतर दिवसाच्या मध्यभागींच 
राहून प्रकारा देतो आणि तो अश्विन्यादि नक्षत्रांच्या मार्गानें चालत असल्यामुळें मेरूळा 
डावा घाळून जात असतो; परंतु प्रदाक्षिणाकार फिरणार्‍या प्रवहनामक वायूने फिरविलेल्या 
ज्योतिश्रक्राच्या योगानें प्रतिदिवशीं तो मेरूला प्रदक्षिणा करीत आहे असें दिसतें ॥८॥ 
ज्या स्थानीं सूयांचा उदय होतो त्याच्यासमोर शंकूच्या सरळरेबरेंत सूत्र धरलें असतां 
तें ज्या दिशेकडील प्रदेशांत पडेल तेथें तो अस्तमान पावतो. जेथें तो लोकांना घाम उत्यन्न 
होईल इतका ताप देत असतो, म्हणजे मध्याहीं असतो, तेथून समोर सरळरेध्रेंत असलेल्या 
दिशेमध्ये तो गेळा कीं मध्यरात्र करून लोकांना झोंप घेण्यास लावितो, कारण, ज्यांनीं पूर्वी 


स्कंध ५--अध्याय २१ २१९. 


२-५.” /५/४/” 











"४-५ ”२/%-४५-/५/५- "४५४४५२० “ 


उदय ब अस्तमान इत्यादि अवस्थांमध्ये सूयीला पाहिलेले असतें त्यांना त्या मध्यरात्रीच्या 
स्थळीं गेळेला सूये दिसत नाहीं | ९ ॥ जेव्हां सूय इंद्राच्या नगरीपासून यमपुरीकडे जाऊं 
लागतो, तेव्हां पंघरा घटिकांनीं सव्वादोन कोटि आणि साडेबारा लक्षांपेक्षां कांही. अधिक 
इतकीं योजने जातो || १० ॥ याप्रमाणेच पुढें बरुणपुरीकडे, तेथून सोमपुरीकडे ब तेथून 
इंद्रपुरीकडे तितक्या घटिकांनीं तितकी योजने जातो. तसेंच, चंद्रादिक दुसरे ग्रहि 
ज्योतिश्चक्रावर नक्षत्रगणांसह उदय ब अस्त पाबतात | ११ ॥ तात्यय, एका सहूतासथ्य 
न्यौतीस लक्ष आटरेंपेक्षां कांहीं अधिक, सूर्याचा हा वेद्मय रथ 'चार नगरीमध्ये संचार 
करितो ॥ १२॥। त्या रथाला, संबत्ररूप एक चक्र असून तें मातर्य बारा आरांनीं ब 
त्रव्तुरूप सहा धांबांनीं आणि चातुर्मास्थरूप तीन मध्यमण्यांनी युक्त आहे असें बर्णन केलेलें 
आहे. त्या रथाच्या आंसा'चें एक टोंक मेस्पर्बताच्या मस्तकावर ठेवळेळें असून दुसरें टोक 
मानसोत्तरपर्वताबर ठेवलेले आहे. ज्या आंसामध्यें ओंबलेलें सूर्याच्या रथाचें चक्र, बायुबद्ध 
भुमीबर तेलाच्या घाण्याच्या चक्राप्रमाणें मेरूच्या सभोंबार किरत असून मा सोदर 
पर्वतावर फिरत असतें | १३ ॥ त्याच आंसावर लिद्रि पाडून एक टोंक बसविलेला 
दसरा एक आंस आहे तो त्या पहिल्या आंसाच्या एकतुथाश्य म्हणजे एकोणचाळीस 
लक्ष सदतीस हजार पांचरीं योजने असून त्याचें दुसरें टोंक बायुपाशानं घुबमंडळावर 
बांधलेले आहे ]) १४ ॥ सूर्याच्या रथांतील बसण्याची जागा तर छत्तीस लक्ष योजने 
लांब असून नऊ लक्ष योजन रुंद आहे आणि त्याचें जोखड नऊ लक्ष योजने लांब आहे 
त्याला अरुणनामक सारथ्याने जमलेले छंद नांबाचे तात घोडे असून ते सथदेबाला रथांतून 
वाहून नेतात | १५ ॥ सारश्याच्या कामावर योजिलेला तो अरुण, पूर्वाभिमुख बसलेल्या 
सूर्याच्या पुढें पश्चिमामिसुख म्हणजे सूर्याकडे तोंड करून बसतो |। १६ । त्याप्रमाणें 
सूर्याच्या पुढें स्थुति करण्याकरितां ईश्वराने योजिलेळे आंगठ्याच्या पेराएवढे साठ हजार 
बालखिल्य त्रदप्रि त्या सूयींची स्नुति करीत असतात || १७ ॥ तसेच दुसरेहि त्ररत्र, गंधर्व 
अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस आणि देव हे एकएवडे चौदा व दोन दोन मिळून सात गट 
बरून प्रत्येक महिन्यामध्ये निरनिराळीं नांवे धारण करीत निरनिराळ्या वमानीं प्रत्येक 
महिन्यामध्ये निरनिशळीं नांवें बारण करणाऱ्या सर्वांची जोडीजोडीनें उयासना करितात 
॥ १८ ॥ असो. मानसोत्तरपर्धतावर भूमंडळाच्या समोंबार घेराचा जो नऊ कोटि एकावन्न 

क्ष योजने इतका विस्तार आहे, त्यांपेकीं दोन हजार योजने आणि दोन कोस, इतकें अंतर 
तो सूर्यवारायग एका क्षणामथ्यें चालत असतो || १९ ॥ 








एकाबिसाबवा अध्याय समात्त 


अध्याय ९२२ वा 


नयापा*४४४४४४४५५0 


राजा म्हणाला, ---हे आुकाचारया, मेरु पर्वत व धुव यांना प्रदक्षिणा करीत 
"फिरणाऱ्या भगबान्‌ सूर्याचे, मेंप्रादि राशींच्या सन्मुख अप्रदक्षिण गमन होतें असें जें हॅ 
आपण तांगितलें, हें विरुद्ध भासत असल्यामुळें आम्हीं खरें कसें समजावे? ॥ १॥ 


शुकाचार्य म्हणाळे,--हे राजा, जश्ली फिरत असणाऱ्या कुंभाराच्या चक्राने, 
चक्रगतीच्या उलटगतीनें चालणाऱ्या पिपीलिकादिकांची गति वाटते, तशीं तीं पिपीलिकादिक 
निरनिराळ्या काळीं निरनिराळ्या स्थळीं आढळतात, आणि घरुबालळा ब मेरूला प्रदक्षिणा 
घालीत भराभर फिरत असगार्‍्या नक्षत्रराशियुक्त कालचक्रासह फिरणाऱ्या, परंतु ध्रुवाच्या 
व मेरूच्या अप्रद्क्षिण क्रमानें असलेल्या नक्षत्रांच्या ब राशींच्या सन्मुख चालणाऱ्या 
सूर्यदिकांची गति उळट दिसते. कारण, निरनिराळ्या काळीं निरनिराळ्या नक्षत्रांत ब 
'राशींत ते सूर्यीदिक प्रह दृष्टीस पडतात, असो !। २ ॥ वेद आणि ज्ञानी पुरुष ज्याचा 
तर्क करीत असतात तो हा भगवान्‌ आदिपुरुष साक्षात्‌ सूर्यनारायण, लोकांच्या कल्याणा- 
करितां वेदत्रय़ानें प्रतिपाद्य व कमोची शुद्धि करणाऱ्या अश्या कालस्वरूपी आपल्या स्वरूपाचे 
बारा विभाग करून, वसंतादि सहा त्रव्तूंमध्ये क्मेभोगास योग्य असे शीतोष्णादि धर्म 
उत्पन्न करितो | ३॥ या मनुष्यलोकामध्यें बण, आश्रम आणि आचार, यांना अनुस- 
रणारे लोक, त्या सूर्यरूपी भगवंताचे, वेदत्रयानें सांगितलेल्या संध्या, अमिहोत्र बगेरे 
कर्मानी इंद्रादि देवरूयानें ब ध्यानादिक योगमार्गानें तसेंच अंतर्यामिरूपानें श्रद्धापूर्वक 
आराधन करीत अनायासानें कल्याण पावतात |। ४ ॥ तो हा लोकांचा आत्मा सूर्य स्वर्ग 
आणि भूमी ह्यांमधील आकारशमंडळांत फिरत असलेल्या काल्चक्रावर राहून संबत्सराचे 
अबयब जे मेषादि बारा मास त्यांचा उपभोग घेओो. तो एक एक मास चांद्रमानानें शुक व 
कृष्ण या दोन पक्षांचा, पितरांच्या मानानें एका 3होरात्राचा आणि सौरमानानें सव्वादोन 
.महानक्षत्रांचा असतो तो सूर्य, जितक्या कालानें संबत्सराचा सहाबा भाग भोगतो त्या 
कालाला त्रइतु असें म्हणतात. हा तरी संबत्सराचा एक अवयबच होय ॥५॥ त्या 
सूर्याला अधी आकारमार्ग चालण्यास जितका काळ लागतो त्या काळाला अयन असें 
म्हणतात || ६ । तसेंच मंद, शीघ्र ब मध्यम अश्या तिन्ही गतींत मूमि ब स्वर्ग यांच्या 
मंडळासह आकारामंडळाचें पूर्णपणें उल्लेधन करण्यास त्या सूर्यीला जो काळ लागतो त्याला 
-संबत्सर, परिबत्सर, इडावत्सर, अनुबत्सर आणि वत्सर अशीं पांच नांवे दिठेलीं आहेत 
॥ ७ || अशा प्रकारें चेद्र, सूर्याच्या किरणांहून वर लक्ष योजनांच्या अंतरावर दिसत असून 
तो सतीच्या पुढें ब अतिजळद चालणारा असल्यासुळें सूर्याचा बर्षानें होणारा रारिभोग 
एक महिन्यांत ब महिन्याने होणारा राशिभोग सव्वादोन नक्षत्रां, व पंधरा दिवसांनी 
होगारा राशिभोग एकच दिवसांत भोगेतो | ८॥ आणि शुळपक्ष व कृष्णपक्ष यांत 


स्कंध ५-- अध्याय २२ २२ 
ण अत 
अनुक्रमें वरद्धिगत ब क्षीण होणाऱ्या आपल्या कलांनी तो देवांची व पितरांची अहोरात्र 
करीत असून अन्नमय असल्यामुळें आणि सर्ब जीवसमूहांचा ब्राणरूप व जीवनहेतु असल्या- 
मुळें सवीचा जीवरूप असलेला असा तो तीस तीस मुहूतानी एकेक नक्षत्राचा उपभोग 
घेतो || ९ ॥ जो हा दहा इंद्रिये, पंचमहाभूते ब एक मन ह्या सोळा कलांनी युक्त, 
मनोमय, अन्नमय आणि अमृतमय असा पुरुषरूपी भगवान्‌ चेद्र सांगितला, ह्या चंद्राचा, 
देव, पितर, मनुष्ये, मू्ते, पठ, पक्षी, सर्प आणि लता यांचें प्राणरक्षण क णें ब वृद्धि करणें 
असा स्वमाव असल्यामुळें ह्याला उर्वमय असें म्हटलें आहे ॥१० ॥ वचंद्रमंडळापासून 
बरती तीन लक्ष योजने अमिजिन्नामक नक्षत्रासह अठठाबीस नक्षत्रे कालचक्रामध्यें ईश्वराने. 
योजलेली आदेत; तीं मेरूच्या दक्षिणेकडून फिरत असतात ॥ ११॥ त्यांच्याबरतीं दोन 
लक्ष योजने उंचीबर शुक्र आहे. तो शीभ, मंद आणि मध्यम अश्या तीन प्रकारच्या गतींनीं. 
सूर्याच्या पुढें, मार्गे अथवा बरोबर सूर्यासारखाच संचार करीत असतो. हा वृष्टि करणारा 
असल्यामुळें बहुधा लोकांना अनुकूलच आहे. हा केव्हां केव्हां क्रमानें पुढें आलेल्या 
नक्षत्रांचे उछ्न करून वृष्टीचा प्रतिबेध करणाऱ्या ग्रहाचा उपशम करितो असें अनुमान 
होतें ॥ १२॥ शुक्राच्या गतीप्रमागेंच बुधाचीहि गति आहे; परंतु तो सोमपुत्र बुध 
शुक्राच्याबर दोन लक्ष योजनें उंच असून बहुतकरून लोकांना शुभकारक आहे. एखादे 
वेळीं तो जेव्हां सूर्याचे उल्लंधन करून पुढें दूर जातो, तेव्हां मात्र तो अतिराय वारा, 
अश्नप्राय मेघ आणि अनाव्रृष्टि इत्यादि भये सुचवितो || १२॥ त्या बुधाच्यावर मंगळहि 
दोन लक्ष योजने उंच आहे. तो जर वक्रगतीनें चालला नाहीं, तर तीनतीन पक्षांनी एकेक. 
अशा क्रमानें बारा राशि भोगितो. तो बहुतकरून अशुम ग्रह असून दु'सलूचक आहे 
॥ १४ ॥ त्या मंगळाच्याबर दोन लक्ष योजनें उंच स्थळीं भगवान्‌ बृहस्पति ,राहतो. तो 
जर वक्र झाला नाहीं, तर प्रत्येक राशीत एकेक बर्ष राहतो ब तो बहुतकरून ब्राह्मण- 
कुळाला अनुकूल असतो | १५।! त्याच्यावर दोन लक्ष योजनें उंच शनेश्रर ग्रह आढळतो. 
तो मंद्गति असल्यामुळे प्रत्येक राशींत तीत तीस महिने चाळत असतो वब तीस वर्षांनींच 
बारा राही मोगितो. तो बहुधा सत्रीना अश्यमकारक आहे ॥ १६ ॥ त्यावर अकरा 
लक्ष योजने अंतरावर करयपादि सतर्षि आढळतात, ते निरंतर लोकांचें कल्याण चिंतीत 
असून भगबान्‌ विष्णूच्या भ्रेष्ठ पदाला प्रदक्षिणा घालीत असतात || १७॥ 





बाविसावा अभ्याय लसमात्त 


अध्याय २३ वा 


*णण४५५८/४४४५णणा 


श्रीशुकाचार्य म्हणाले, त्या सप्तर्पिमडळाच्या पुढें तेरा लक्ष योजनें अंतरावर ज्याला 
विष्णूचे उत्तमयद असें म्हणतात तें स्थान आहे. जेथें महाभगबद्धक्त उत्तानपादराजाचा पुत्र 
श्लुब अजूनहि राहतो. त्या श्रुबामोंबतीं त्याच्याबरोबर नक्षत्ररूपाने तेथे जोडून ठेवलेले 
असि, इंदर, प्रजापति आणि कद्यप हे बहुमानपूर्वक प्रदक्षिणा करितात. कल्यपर्येत बांचणार्‍्या 
व भूळोकरायासून महर्लाकापवैत राहणाऱ्या लोकांच्या उपजीविकेचा तो आश्रय आहे. त्या 
अुवाचा या मनुष्यद्लोकांतील पराक्रम पूर्वी मीं तुला सांगितलाच आहे | १॥ तो धुब 
निरंतर चाळत असगऱ्या व ज्याचा वेग कोगालाहि कळून येत नाहीं अशा भगवद्रूपी 
कालचक्रानें गरगर फिरविलेल्या ग्रहनक्षत्रादिक सर्व तेजोगोलकांच्या समूहांचा इश्वरनिमित 
अला आधारस्तंमच अतून तेथें निरंतर प्रकाशमान होत आहे ॥ २ ॥ जसें शेतकऱ्याने 
घान्य मिळण्याकरिता सेढीच्या सभोंबर दाबणीवर बांधून ठेविलेळे मळणीचे बैल, सक्राळीं, 
दुपारी ब संथ्याकाळीं आयली जागा न सोडितां त्या मेटीच्या सभोवार फेर्‍या घालतात, 
त्याप्रमाणें या काळचकाबर त्रेडोक्य़ांच्या आंत ब बाहेर इंभ्ररानें योजिळेठे सूयादिग्रह ब 
आश्चिन्यादि नक्षत्रगण हे धुबाचाच आश्रय करून फिरविले गेठेळे, कल्यपयेत त्याच्या 
सभोंबार फिरत असतात आणि जसे आकाशामध्ये बायूनें प्रेरणा केलेले मेघ किंवा 
स्येनादिक पक्षी, आपआपले पंख हाळजिणे बगैरे कमीच्या साद्याने किरत असून खालीं पडत 
नाहींत, त्याप्रमाणें प्रकृति आणि पुरुष यांच्या संयोगाची कृपां झालेले व ज्यांना कर्माचेंच 
साहाय्य आहे असे ते नक्षत्रयगादिक कालचक्राच्या आत्रारानें फिरत असून, भूमीबर पडत 
नाहींत ॥ ३ || कित्येक लोक म्हणतात कीं, हें ज्योतिश्वक भगवान्‌ बासुदेवाच्या योग- 
धारणेंतील शिशुमारनामक स्वरूपांत पाहिलेले आहे || ४ | हा भगवंताचा शिशुमारनामक 
दाक्षणावर्त कुंडलाकार देह, खालीं डोकें ब बर पुच्छ करून लांबच लांब पमरलेला आहे. 
त्याच्या पुच्छाग्रावर धुवाची कत्सना केलेली आहे.पुच्छाग्राच्या अधोभागीं प्रजापति, अमि, 
इंद्र व धर्म हे आहेत. पुच्छाच्या मूळ भागी धाता आणि विधाता हे आहेत ब कमरेचे 
ठिकाणीं सप्तार्षि आहेत. जसे कुंडळाकार शरिराच्या मगराच्या डाव्या ब उजव्या अशा 
दोन्हीं बाजूना सारख्या संख्येचे अवयव अपतात, त्याप्रमाणें त्या दक्षिणावर्त कुंडला- 
कारशरीरी शि्युमाराच्या उजव्या बाजूला, अभिजितापासून पुनर्बसूपथेत चौदा 
उत्तरायण नक्षत्रे कल्पिलेटीं आहेत. तशींच त्याच्या डाव्या बाजूळाहि पुष्यापासून उत्तरा- 
पाढापर्येत चौदा दक्षिणायन नक्षत्रे कल्मिलेटीं आहेत, ब त्याच्या प्रष्ठम गं अजवीथी असून 
उदराबर आकाशगंगा आहे ॥|५ ॥ हे राजा, पुनर्वतु आणि पुष्य हीं दोन नक्षत्रे 
अनुक्रसानें शि्युमाराच्या डाव्या आणि उजव्या कटिप्रदेशीं, आद्रा आणि आर्केषा हीं 
उजव्या आणि डाव्या पाठीमागच्या पायांवर, अभिजित्‌ आणि उत्तरापाढा हीं उजव्या ब 


स्कंध ५-- अध्याय २२ र्र्‌्रे 


”२./९. ९६/९५/४५४५” 





२.५९/९/९./५./५-”४/४५/४/५-/४५/५४४/४/४४/ ४४५/४//-५/ 





डाव्या नाकपुड्यांबर, श्रबण ब पूवीषाढा हीं उजव्या ब डाव्या डोळ्यांबर, धनिष्ठा ब भूळ 
हीं उजव्या ब डाव्या कानांवर आणि मधादिक आठ दक्षिणायन नक्षत्रे डाव्या बाजुला 
बरागड्यांबर योजावींत, तशींच मृगशीषंदिक उत्तराभाद्रपदापर्यंतचीं आठ उत्तरायण नक्षत्रे 
उजव्या बाजूच्या बरगड्यांबर उलट योजावींत. शततारका आणि ज्येष्ठा हीं उत्तरदक्षिणाय- 
नांतीळ राहिलेली नक्षत्रे त्याच्या उजव्या ब डाव्या खांद्यांवर मांडावींत ॥ ६॥ त्या 
शिश्माराच्या वरच्या हनुबटीबर अगस्ति, खालच्या हनुवटीवर नक्षत्ररूषी यम, 
मुख्लावर मंगळ, उपस्थाबर शनि, बशिंडावर बृहस्पति, बक्षःस्थळावर सूर्य, हृदयाबर 
नारायण, मनामध्ये चंद्र, नाभीबर चक्र, स्तनांवर अश्विनीकुमार, प्राण ब अपान 
या दोहोंच्या ठिकाणीं वुध, गळ्यामध्ये राहु, सर्वे अबयबांबर केत, आणि सर्वे 
रोमांवर सर्व तारागण आहेत ॥ ७॥ हे राजा, मनुष्यानें शुचिर्भूत होऊन व गौनत्रत 
घारण करून, भगवान्‌ विष्णूच्या ह्या सर्व देबतामय स्वर्पाचें प्रतिदिबशीं संध्याकाळीं 
दीन घ्यावे. आणि “ ज्योतिगीणांचा आश्रव, कालचक्ररूपी आणि देवांचा अधिपति 
अश्या महापुरुषांचे आम्ही नमस्कारपूर्यक ध्यान करितों ? अश्या अथाच्या मंत्राने 
त्याचें स्तवन करावें ॥ ८ ॥ हे राजा, ग्रहनक्षत्रतारामय असें हे देवाधियति विष्णूचे 
स्वरूप ज्या अर्था पूर्गक्त मंत्रांचा त्रिकाळ जप करणाऱ्या पुरुषांच्या पापाचा नाश करिते, 
त्याअर्थी जो पुरुष, ह्याला त्रिकाळ नमस्कार करितो अथबा ह्याचें स्मरण करितो त्याचें, 
त्या त्या प्राशकालादिक तिन्ही काळीं उत्पन्न होणारें पातक तत्काळ नाश पावते ॥ ९ ॥ 


तेविसावा अध्याय लमातत 


अध्याय २४ वा 


४0४४४ शशस्ीध्ययाद 


शुकाचार्य म्हणाठे,--बा राजा, सूर्यमंडळाखालीं दहा हजार योजनांवर राहू 
असून तो नक्षत्राप्रमाणें संचार करीत असतो, असें कोणी म्हणतात. या राहूला भग- 
वत्क्पेसुळेंच ग्रह होतां येऊन अमरत्बहि प्राप्त झाले. कारण तो वस्तुतः सिंहिकेचा पुत्र व 
दैत्यांमध्ये अधम असल्यामुळें तीं दोन्हीं प्राप्त करून घेण्यास तो स्वतः पात्र नव्हता. त्याचें 
अन्मटठत्त ब पराक्रम मी तुळा पुढें सांगन || १ ॥ हे राजा, अत्यंत ताप उत्पन्न करणाऱ्या 
सूर्याचे जे हें मंडळ दिसतें, तें दहा हजार योजनें विस्तृत आहे. चंद्राचें बारा हजार योजने 
आहे, आणि राहूचें तेरा हजार योजनें आहे असें म्हणतात. त्या राहूनें पूर्वी अमृतपान 
करते वेळीं सूर्य-चंद्रांच्यामध्यें शिरून त्यांना अडथळा केला होता. त्या प्रसंगाने उत्पन 
झालेलें वैर मनांत धरून तो राहु अद्यापि अमावास्या आणि पोणिमा या दिवशीं 
सूर्यचंद्रांच्या अंगाबर धांवून जातो| २ ॥ तें जाणून भगवंताने सूर्याच्या ब चंद्राच्या 
रक्षणाकरिता आपलें सुदरननामक प्रिय अस्त्र योजून ठेविलें आहे; तें सहन करण्यास 
अशक्य असून वारंवार चंद्र-सूर्या मोंबती फिरत असतें. चंद्र-पूयीसमोर थोडा वेळ उभा 
राहणारा तो राहु, त्या चक्राच्या तेजाने भय पाबतो आणि हृदयामध्ये चकित होऊन 
दुरूनच माघारा फिरतो. त्यालाच लोक ग्रहण असें म्हणतात || ३ | त्या राहूच्या खालीं 
दहा हजार योजनांवर सिद्ध, चारण ब विद्याधर यांचीं स्थाने आहेत ॥ ४ ॥ त्यांच्या 
खाढीं यक्ष, राक्षस, पिद्याःच, प्रेत ब भूतगण यांचें खेळण्याचे अंगणच असें आकाश 
असून त्याची मर्यादा जोपर्यंत वायु बाहतो ब मेघ उपल्ध होतात तेथपर्यंत आहे. ॥५॥ 
त्याच्या लाठी शंभर योजनें अंतराबर ही पथ्वी असून तेथपर्यंत हंस, भास, ससाणे, गरुड 
इत्यादि मोठमोठे पक्षी उड्डाण करितात, तेथपर्यंत तिची मर्यादा आहे. ॥६॥ हे राजा, 
भूमीची रचना कशी आहे तें तुला मी पूर्वीच सांगितलें आहे. भूमीच्याहि खालीं सात 
भूविवरें एकाखाली एक अशीं दहा हजार योजने अंतरावर आहेत ब त्यांचा विस्तार 
अह्मांडकटाहाच्या विस्ताराइतका आहे. त्यांची नांवें अतल, वित, सुतळ, तलातल, 
महातल, रसातळ आणि पाताळ हीं होत ॥७ ॥| हे राजा, स्वर्गापेक्षांहि अधिक असलेले 
कामभोग, ऐश्वर्यानंद आणि संपत्ति यांच्या योगानें ज्यांतील मंदिरिं, उपवने ब विहारस्थळें 
भरून गेटीं आहेत अशा निलरूपी स्वर्गोत, ज्यांच्या स्त्रिया, मुलें, बंधु, मित्र व सेवक हीं 
नित्य आनंदी व प्रेम करणारीं आहेत ब ज्यांच्या इच्छा इश्वर भग्न करीत नाहीं, असे 
मायेच्या योगानें विहार करणारे देत्य, दानव ब सर्प हे वास करीत असतात ॥८॥ 
हे राजा, त्या बिलस्वबगोत मायावी यमासुरानें निर्माण केलेल्या नंगरी, नाना प्रकारच्या 
श्रेष्ठ रत्नांनीं बांधलेली चित्रविचित्र गरहें, कोट, वेशी, समा, अंगणीं, देवाल्ये इन्यदिकांनीं 
आणि नाग, असुर ब जोड्यांनी राहणारे पारवे, राघू व साळुक्या, इत्यादि फ्यांनीं 


स्कंध ५-7 अध्याय २४ २२५ 
गजबजून गेलेल्या उपबनांतील कृत्रिम भूमींनीं आणि तळघरें असलेल्या उत्तम ग्रहांनीं 
शोभत असतात ।! ९ ॥ तेथील उपवने मनाला ब इंद्रियांना अत्यंत आनंद देणाऱ्या 
पुष्पांच्या ब फळांच्या घोंसांनी आणि सुंदर पछबांनीं ज्यांच्या मनोहर खांद्या लबठेल्या 
आहेत ब ज्यांना बह्ठींमीं आपल्या अबयबांनीं आलिंगन दिलें आहे अशा वृक्षांनी शोभत 
असतात, त्याप्रमाणेंच स्वच्छ उदकानें भरलेल्या ब ज्यांच्यामध्ये चक्रवाकादिक अनेक पक्ष्यांची 
जोडपी बास करीत आहेत अशीं सुदर सरोबरें तेथें असून त्यांतील पाणी सुसरींच्या 
सपुदायांच्या हालचालींमुळे खवळून जातें. त्यांच्या पाण्यांत कमळे, कुमुदें, कुवल्यें, कल्हारें, 
कमलोतयलें ब तांबडी दंभर पानांची कमळें असून त्यांच्या समूहांत पक्षी घरटीं करून सतत 
क्रीडा करीत नाना प्रकारचे मधुर शब्द करितात. त्या शब्दांनी इंद्रियांना संतोष होऊन तीं 
उपबनें, देबलोकींच्या शोभेपेक्षांहि अतिहाय सुद्योभित दिसतात ॥ १० ॥ तेथें सूर्यादि 
ग्रह नसल्यामुळें दिवस, रात्र ब बर्ष इत्यादिक काळाच्या विभागांनी उद्भवणारे भय 
मुळींच नाहीं |।१ १॥ तेथें श्रेष्ठ श्रेष्ठ महाभुजंगांच्या मस्तकांवरील माण सर्व अंधकाराचा नारा 
करीत असतात ॥१२॥ या बिलस्वगीत बास करणारे लोक, दिव्य औषधींचे रस ब रसायने 
यांनींच अन्नपान ब स्नानादिक करतात; म्हणून त्यांना चिंता, व्याधि, अंगास वळ्या पडणें, 
केंस पिकणे म्हातारपण, देह निस्तेज होणें, दुरगधि, घाम, श्रम ब ग्लानि इत्यादि बयोनिमित्तक 
अकस्था प्राप्त होत नाहींत || १३ ॥ त्या पुण्यबंतांना भगवंताच्या चक्क नांबाच्या तेजाशिबाय 
दुसऱ्या कशापासूनईि मृत्यु प्रास होत नाहीं ॥ १४ | मात्र तें भगवंताचे चक्ररूप तेज 
तेथे प्रविष्ट झालें असतां त्या असुरस्त्रियांचे गर्म मय्ामुळें खवून पतन पाबतात ॥ १५॥ असो. 
अतल नांबाच्या बिलस्वर्गात मय़ासुराचा पुत्र बलनामक दैत्य राहतो. त्यानें या लोकीं पूर्वी 
शहाण्णब प्रकारच्या माया निमाण केल्या होत्या, त्यांपेक्री कांहीं माया अजूनहि कोणी मायावी 
दैत्य उपयोगांत आणितात. एके वेळीं त्या बलासुरानें जांभई दिली, त्या वेळीं त्याच्या 
मुखापासून स्वैरिणी, कामिनी आणि पुंश्रली असे तीन प्रकारचे दुःशील स्त्रियांचे गण उत्पन्न 
झाले. त्या स्त्रिया, त्या बिल्स्थानामध्यें प्रवेश केलेल्या पुरुषाला, तेथें हाठक नांबाचा एक 
प्रकारचा रस आहे तो पाजून संभोग करण्याविषयी समथे करून घेतात आणि आपलें विलास- 
युक्त अवलोकन, प्रेमळ हास्य, गुद्य मापण ब आलिंगन इत्यदिक्रांच्या योगेंकरून त्याच्याशीं 
आपण यथेश्पणें रममाण होऊन त्यालाहि रमवितात. त्या हाटकरसाचें सामर्थ्य असें आहे कीं, 
तो सेवन केला असतां पुरुष, आपणाला दह हजार मोठाल्या हरींइतकी शक्ति आहे असें 
मानितो आणि मदांध झाल्यासारखा 'मी ईश्रर आहे; अशी वल्गना करितो 1 १६॥ त्याच्या 
साठीं वितलनामक विवरामध्यें सर्वे दुःख हरण करणारा हाटकेश्वरनामक भगबान्‌ शकर 
आपल्या पार्षेद नांवाच्या भूतगणांना बरोबर घेऊन ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीची वुद्धि करण्यासाठीं 
भबानीसह संभोग करीत राहिला आहे; त्या भदनीदांकराच्या बीयीपासून हाटकीनामक एक 
मोठी नदी उत्पन्न झाली आहे. तेथे वायूच्या योगानें प्रज्बलित झालेला अभि, आपल्या बलाने 
तें वीर्य प्रारान करतो. त्यानें प्राशन केलेलें तें बीय हाटक नांदाचें सुवण होतें. तें सुवर्ण 

सु. भा, भाग २-१५ 





२२६ सुलभ श्रीमद्वागवत 





देत्याधिपतींच्या अंत:पुरांतील स्त्रिया ब पुष्प अलंकारर्पानें धारण करितात ॥१७॥ 
त्या बितलाच्या खालीं सुतलामध्यें, पूर्वी इंद्राचें प्रिय करण्याविषयी इच्छा करणाऱ्या भगवंताने 
आदितीच्या पोटीं अबतार धारण करून, वढ बामनरूपानें बलीपासून त्रेलोक्य हरण केलें; परंतु 
पुनः मगबंतानें कृपा करून बलील त्या सुतलामध्यें स्थापित केलें. तो उदारकीर्ति, पुण्यक्छोक, 
विरोचनाचा पुत्र वलिराजा इंद्रादि लोकपालांसाहि प्राप्त न झालेल्या अतिसमृद्ध संपत्तीने युक्त 
असून स्वघर्मानें आराधन करण्यास योग्य अशा त्याच भगबंताचें आराधन करीत अजूनहि 
निर्मयफा तेथें राहिला आहे ॥ १८॥ हे राजा, बलिराजाला सुतला'चें जे राज्य प्राप्त झालें 
हें त्याने केलेल्या भूमिदानाचे प्रत्यक्ष फळ नव्हे; कारण सर्ब जीवससुदायांचा जीव ब आत्मा 
असा जो आतिपबित्र परमात्मा बासुदेव तो प्राप्त झाला असतां त्याला परमश्रद्धेनें अत्यंत 
आदरपूर्वक व समाधानयुक्‍त अंत:करणाने अर्पण केलेल्या व म्हणून साक्षात्‌ मोक्षाचे द्वारच 
। झालेल्या, अद्या त्या भूमिदानाचें फळ एबढेंच कसें होईल ? ॥ १९ ॥ रिक येणें, पडणें, 
। अड्लळणें इत्यादि क्षुळछक संकटांमध्यें नकळतांहि एकवार त्याच्या नांवाचा उच्चार करणारा 
! पुरुष कर्मचंध सहज तोडून टाकरितो; पण त्या कमैबंधाच्या निवृचीसाठी कित्येक मुमुक्षु पुरुष 
। पापाने अनेक केश भोगितात ॥ २० ॥ तेव्हां सर्व भक्‍तांना आत्म- 
खूप देणाऱ्या ब ज्ञानी जनांना ज्ञान देणाऱ्या भगबंताला आपलेपणाने अपण केलेल्या 
मूमिदानाचें, सुतलाचें राज्य एवढेंच फळ होणें राक्य नाहीं || २१ | | आगि भगबंतानें तरी 
या बलीला जें इेश्वराच्या स्मरणाचा नाश करणारें असें मायामय भोगाचें ऐश्वर्य दिलें, तो 
कांहीं खरोबर त्याच्यावर मोठा अनुग्रह केला असें म्हणतां येत नाहीं || २२॥ त्या बलीनी 
भक्ति तशीच एकनिष्ठ होती. दुसरा उपायच न मिळाल्यामुळे भावंतानें याचनेच्या मिषाने 
त्याचें शरीर मात्र अवशेष ठेवून बाकोचें सर्व त्रेळ्ोक्य हरण केलें आहे आणि त्याला बरुण- 
पाशांनों बांधून पर्वताच्या गुहेमध्ये प्रतितरंधांत ठेविलें; पण अशाहि स्थितींत बलीनें काय 
सांगितलें बरे !॥ २३ ॥ तो म्हणाळा, “* अहो, ज्यानें प्रत्यक्ष बुहुस्पतीळा मसळतीकरितां 
एकांतमक्‍्तीनें साहाय्यक नेमिलें आहे, तो हा इंद्र लोवदृष्ट्या विद्वान्‌ असूनहि इेश्वरपाती- 
ख्य खार्थाविषयीं खरोबर निपुण नाहीं. बगरण, त्यानें ईश्वरपरापिरूप आपजा साथे सोडून, 
प्रसन्न झालेल्या विष्णूच्या द्वारानें माझ्याजबळ त्रेलोक्यांतील बिषयभोगप्च मागितले, त्या 
मगवंताजवळ त्याचें दास्य मागितळें नाहीं. अनन्तावधि अशा कालाचें एक मन्वंतर होतांच 
जें उलथून पडतें त्या ह्या त्रेलोक्याची कथा ती काय ॥ २४ ॥ आमचा आजा स्वार्थी- 
विश्रयीं मोठा निपुण होता; ब्रिता हिरण्यकशिपु मरण पावला असतां, प्रत्यूक्ष मगवान्‌ू आपण 
होऊन _ त्याचें राज्यपद देत असतांहि, तें भगवंताहून निराळें आहे, _ असें समजून 
प्रल्हादाने त्याचा स्वीकार केला नाहीं, तर भगबंताचें निरंतर दास्यच मागून घेतलें ॥२५॥ 
त्या महासमर्थे प्रल्हॉदाच्या मार्गाला, ज्याचे रागद्वेग्ादि मळ धुऊन गेले नाहींत ब ज्याच्यावर 
भगवंताचा अनुग्रह झाला नाहीं असा आमच्यासारता कोण बरें पुरुष अनुसरण्या'ची इच्छा 
करोल ॥ २६ ॥ शुकाचार्य म्हणाला,-हे राजा, ज्याचें अंत;करण स्वभक्तांविषयीं स्‌द्य 
आहे आगि ज्यानें दिग्बिजयास्तव निघा लेळा रावण, बलीच्या द्वारामध्ये प्रवेश करीत असतां, 


स्कंध ५ -अध्याय २४ २२७ 
त्याला आपल्या पायांच्या अंगठ्याने दहा कोटि योजने वूर उडवून दिलें, तो षड्गुणेश्वर्य- 
संपन्न, सर्व जगतांचा गुरु प्रत्यक्ष नारायण, हातामध्यें गदा घेऊन ज्याच्या दारामध्ये उभा 
राहिला आहे, त्या बलिराजा'चें चरित्र मी तुला पुढें बिस्तारानें वणन करीन ॥ २७॥ असो. त्या 
सुतलाच्या खालीं तलातल आहे. तरेलोक्याचें कल्याण करण्याची इच्छा करणाऱ्या भगवान्‌ 
शंकराने ज्याची तिन्ही पुरें दग्ध करून टाकिलीं, परंतु पुनः त्या महादेबाच्या'च प्रसादाने 
ज्याला स्थान मिळालें ब महादेवानेंच त्याचें चोहोंकडून रक्षण केलें असल्या मुळें सुदशनचक्रा- 
'पासूनहि ज्याला मुळींच भय राहिलें नाहीं, असा मायाबी लोकांचा परमगुरु त्रिपुराधिपति 
मयासुर नांबाचा देत्यराज तेथें असून तेथील लोक त्याला पूज्य मानितात || २८॥ त्याच्याखाली 
महातलामध्यें, कड्यपाच्या कद्रूनामक स्त्रीयासून झालेल्या अनेक फड्यांच्या सर्पोचा 
क्रोधवरानामक एक गण राहत असतो. त्यांतील कुहक, तक्षक, कालीय, सुषेंग इत्यादिक 
अतिदीधे ब स्थूळ देह धारण करणारे सप, श्रीहरीचें वाहन अश्या पक्षिशजाधिपति गरुडाला 
निरंतर भीत असतात. त्यामुळें क्रचित्मरसंगींच आपले पुत्र, स्त्रिया, मित्र ब कुटुंब त्यांच्या 
संगतीने उत्पन्न होऊन क्रीडा करितात ॥ २९ ।॥ महातलाखालील रसातळामध्यें दितीचे ब 
दनूचे पुत्र पणीनामक, निवातकबचनामक, हिरण्यपुरबासी ब कालेव हे बास करीत अस- 
तात. हे जन्मत:च महापणक्रमी व महासाहस कर्म करणारे असे देवांचे शत्र होत. ज्यांचा 
पराक्रम सर्ब लोकांत प्रसिद्ध आहे, अशा श्रीहरीच्या सुद्शनचक्रानें त्यांचा स्वपराक्रमावि्रयींचा 
मद नष्ट झाला असून ते बहुधा सर्पासारखे लपूनछपून राहतात, एकदां सप्मानामक 
इंद्रदूतीने 'तुम्ही इंद्राच्या हातून मरण पाबाळ ! ' अशा अर्थाच्या शब्दांनी त्यांना धमकी 
दिल्यामुळे ते इंद्राला मीत असतात || ३० ॥ त्या रसातळाखालीं पाताळांत बासुकिप्रमुख 
मोठमोठ्या देहाचे आगि अत्यंत कोधिष्ठ असे रोख, कुलिक, महारास, श्वेत, धनंजय, 
धृतराष्ट्र, देखचूड, कबल, अश्वतर व देवदच इत्यादि नागलोकाधिपति बास करितात. त्यांना 
पांच, सात, दहा, दोभर, किंबा हजार फडा असून त्यांवरील तेजःपुंज अशा रत्नांच्या 
तेजामुळें पाताळांतील सर्ब अंघकार दूर होतो ॥ २१ | 





चोंदि सावा ऊभ्पाय समाप्त 


अध्याय ९२५ वा 


श्रीधुका'चार्य म्हणाले,-हे राजा, त्या पाताळलोकाच्या तळाशी तीस हनार योजने 
अंतराबर अनंत ह्या नांबानें प्रसिद्ध अशी भगबंता'ची तामसीभूर्ते आहे. तात्बततंत्राविषयीं 
निष्ठा धारण करणारें भक्तजन चतुव्यूहोपासनेमध्यें त्याला संकषण असें म्हणतात. कारण 
“हा मी ? हा अमिमान त्याचें लक्षण असून तो द्रश आगि दृब्य या दोहोंचे एकीकरण 
करितो ॥ १ ॥ हजार मस्तकें असगाःया अशा त्या अनंतभूर्ते मगवान्‌ दोपाच्या एका'च 
मस्तकावर धारण केलेलें हें मुमंडळ मोह्रीप्रमाणें दिसतें ॥ २ ॥ प्रल्यकाळीं ह्या जगाचा 
नाश करण्याची त्याला इच्छा होते ब त्या वेळीं क्रोधाने वक्र झालेल्या त्याच्या सुंदर 
च हाळ्णाऱ्या थुवयांमधून अकरा प्रकारच्या निरनिराळ्या मूर्ति घेऊन तीन नेत्र धारण 
करणारा संकर्षणनामक रुद्र आपला तीन अग्रांचा हूल उभारून बाहेर पडतो ॥२३॥ 
त्याच्या चरणकमळावरीळ आरक्तव्ण ब निर्मळ अशा नखरूप रत्नसमूहांत श्रेष्ठ भक्तांसह 
एकनिष्ठ भक्तीने प्रणाम करणारे सरयोचे अधिपति, प्रसनवित्त होऊ ळून, सभोंबतीं स्फुरण 
पावणाऱ्या कुंडलांच्या कांतीनें भूषित झालेल्या गालांनीं युक्‍त अशीं आपलीं सुंदर सुखे 
अवलोकन करितात | ४ || त्याच्या सुंदर शरीरगंडलावर निर्मळ, मोठे, पांढरे, सुंदर ब 
सनोहर असे बाहू रुप्याच्या खांबांप्रमाणें शोभत असून कृष्णागरु, 'चंदन व केशर ह्यांन्ची 
उटी त्यांना लाविळेडी असते. त्या भुजांना बिष्रयभोगा'ची इच्छा करणाऱ्या नागकन्या 
त्या उटींचा लेप करीत असतात. त्यांच्या स्पर्शाने त्यांचें हृदय शुद्ध होऊन त्यांत 
मदनाचा प्रवेश होतो. त्या वेळीं त्या मनोहर ब विलासथुक्त अलं मेद हास्य करितात आणि 
प्रेमानें ब मदाने आनंदित ब आरतावर्ण झालेलें त्यांचें कृपाकटाक्षांनीं युक्त असे मुखकमल 
सज्ज मुद्रेने अवलोकन करितात || ५ ॥ तोच हा अनंत गुणांचा सपुद्र अता आदिदेव 
भगवान्‌ अनंतनामक शोष दुसऱ्याच्या उत्कर्पाविययी असहिष्णुता व क्रोध या दोहोंचा वेग 
आपले ठिकाणीं आवरून धरून लोकांच्या कल्याणासाठी तेथें राहिला आहे ॥६॥ हे 
राजा, देव, देतय, सर्प, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आणि मुनींचे समुदाय त्याचें ध्यान करितात. 
तो निरंतर मदानें आनंदित असून त्याचे डोळे फिरून गेठेले व धुद झालेले असतात. तो 
आपल्या मधुर भाषणाने आपल्या पार्षदांना व देवसमूहांच्या अधिपतींना आनंद देतो. 
त्याचीं वस्त्रे निळीं असून त्याच्या कानांत कुंडले आहेत; त्याचा सुंदर ब मनोहर बाहू 
नांगराच्या पाठीवर ठेविळेळा असून उदार लीला दाखविणारा भगवान्‌ शेप, इंद्राचा 
ऐराबत जशी गळ्यांत सुबर्णांची सांखळी धारण करितो त्याप्रमाणें केव्हांहि म्लान न होणारी 
ब नूतन तुळशीच्या स्वादिष्ट मधुरसानें गुंग झालेल्या भ्रमत्समूहांच्या मधुर गायनाने सुशोभित 
झालेली अशी वैजयंतिनामक बनमाला धारण करितो ॥७॥ हे राजा, तो हा अनत. 


स्कंध ५ --अध्याय २५ २२९ 
भगबान्‌ आपलें ध्यान करणाऱ्या आपलें माहात्म्य श्रवण करणाऱ्या मुमुक्षुजनांच्या हृद्यां- 
मध्ये प्रविष्ट होऊन फार प्राचीन काळापासून कर्मवासनांनीं घट्ट झालेला त्यांचा सत्त्वरज- 
तमोमय असा अविद्यारूप ह्ृदयग्रंथी तत्काळ तोडून टाकितो असें भगवान्‌ बह्मपुत्र नारदाने 
तुंबरूसह ब्रह्मदेवाच्या सभेमध्ये त्याच्या प्रतापांचें वणन केळें आहे ।।८॥ ते म्हणतात, “ह्या 
जगाच्या उपत्तिस्थितिसंहारांना कारण असे सत्त्वादिक मायेचे गुण, याच्या'च हष्टिपातानें 
आपआपले कार्य करण्यास समथे झाले. त्यानें एकस्यानेंच आपल्या स्वरूपांमध्यें अनेक 
भ्रकारच्या कायांनीं परिपूर्ण असा हा प्रपंच घारण केला आहे. अनादि ब अनंत असें ब्रह्म 
त्याचेंच स्वरूप असल्यामुळें त्या बह्मरूप शेधनामक भगवंताचे तत्त्व लोकांना कसें बरें 
समजेल! || ९ || त्याच्याच ठिकाणीं हे स्थूलसूश्ष्मा्मक जगत्‌ प्रकारा पावते. त्या'चीं 
र्‍्वरित्रे लोकांना तारणारीं असून त्या मगबंता'ची आम्हांवर विपुल दया आहे. त्यानें थुद्ध- 
सत्त्वात्मक स्वरूप धारण केलें असून त्यानें आपल्या भक्तजनांचची मनें आपणांकडे 
लागण्यासाठी सिंहाने केलेल्या निर्दोष पराक्रमाचे ग्रहण केलें आहे ॥ १० ॥ दुःख- 
निगरत्तीसाठीं अथबा थट्टेने जरी त्याचें नांब उच्चारिलें, तरी चंडाळ देखील शुद्ध होईल हे 
काय सांगावें ? ज्या अर्थी हा परम पवित्र भगवानच आपल्या नांबाने मनुष्याचे सर्व पाप 
तत्काळ नाहींसें करितो, त्या अर्थी त्या शोषभगवंताहून दुसर्‍या कोणाचा बरें मुमूक्षूनें आश्रय 
कराबा ? || ११ ॥ अहो सभासद हो, ज्या सहस्त मस्तकांनीं युक्त असलेल्या शेषाच्या 
एकाच मस्तकावर स्वेच्छेने स्थापन केळेला असा हा पर्वत, नद्या, ससुद्र आणि प्राणी 
ह्यांनी मरलेळा भूगोल अणुरेणूसारखा राहतो, त्या अपशिमित पराक्रमाच्या विश्वव्यापक 
अनंताच्या पराक्रमाःची गणना हजारजिह्या असलेळाहि कोणता पुरुष करील बरें? ॥१२॥ 
असो. ज्याचा प्रमाब अरचित्य आहे, ज्याचे पराक्रम ब गुग अपरिमित आहेत ब जो 
जगाच्या रक्षणाकरितां अनायासानें भूमीचें घारण करितो, तो स्वतंत्र भगवान्‌ अनंत, या 
पृथ्वीच्या मुळाशीं राहिला आहे ॥ १२ ॥ हे राजा, ह्या प्रवृत्तिमार्गामध्यें विषया'ची 
इच्छा घरणाऱ्या पुरुषांना प्राप्त होण्यास योग्य व या लोकीं केलेल्या कमाप्रमाणें बांहून 
दिलेल्या ज्या गति आहेंत त्या ह्याच होत. ह्या मी गुरुमुखापासून जशा ऐकिल्या तशा 
तुला सांगितल्या आहेत ॥ ॥ १४ ॥ हे राजा, प्रत्रत्तिर्ष घमीला अनुसरणाऱ्या 
पुरुष्राला त्या धर्माचें फळ म्हणून उत्तम, मध्यम व निकृष्ट अशा ज्या कांहीं गति प्राप्त 
होतात, त्या तुझ्या प्रक्षाप्रमाणं गीं तुला सांगितल्या आहेत. आतां दुसरें काय 
सांगावें? | १५ || 





पंचाबसावा अभ्याय समात्त 


अध्पाय ९६ बा 





राजा म्हणाला,---हे महर्षे, जीवलोकाला, उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन 
प्रकारच्या गति प्रात होतात म्हणून तूं जे भोगाचें विचित्र तत्त्व मला सांगितलेस तें 
कसें घडते १ || १॥ 

शुकाचार्य म्हणाले,--हे राजा, सर्व प्राण्यांची कर्गे जरी कांहीं अंशीं सारखी 
असलीं तथापि कर्ता सात्त्विक, राजस ब तामस असल्यामुळें त्यांची श्रद्धा निरनितळी असत्ये, 
म्हणून सात्त्विक श्रद्धेने कर्त्याला सुख प्राप्त होतें, राजस श्रद्देनें सुव ब दुःख प्राप्त होतें; 
आणि तामस श्रद्धेनं दुःख ब मूढपणा प्रास होतो. याप्रमाणें निरनिराळ्या प्रकारच्या सर्बहि 
कर्माची फळें तारतम्याने सर्वास प्राप्त होतात ॥ २ ॥ आतां, श्रुतिस्मृतींनी निषेध केलेल्या 
धर्मालाच मुख्यत्वेकरून अनुसरून जो पुरुष त्याचें आचरण करितो, त्याच्या श्रद्धा 
निरनिराळ्या असल्यामुळें त्याच्या कर्माचें फळहि त्यांना निरनिराळेंच मिळतें; यास्तव 
अनादि अविद्ेच्या योगाने पुरुषांना प्राप्त झालेल्या अधर्माचें फल म्हणून ज्या हजारों गति 
प्रास होतात त्यांपैकीं मुख्य मुख्य गतींचें आतां मी तुला बर्णन करितों ॥ ३ ॥ 

राजा म्हणाला,--हे भगबन्‌ मुने, नरक म्हणून जे सांगितले आहेत ते भूमीवरील 
कांहीं विशिष्ट देशविशोष आहेत किंवा ते भूमिव्यतिरिक्त अंतरिक्षांमध्यें अथवा अह्मांडाच्याहि 
बाहेर आहेत १ ॥ ४ ॥ 

शुकाचार्य म्हणाले,---हे राजा, त्रैटोक्यामध्येंच दक्षिणेकडे भूमीच्या खालीं ब 
गर्भादकाच्या वर असलेल्या प्रदेशामध्ये ते आहेत. त्या दक्षिणदिरोसच अभिष्वास. 
आदिकरून पितृगण, आपल्या गोत्रांतील प्राण्यांना अखंड विषयभोग मिळावे असे चिंतन 
करीत व पूर्ण एकाग्रतेने मगबंताचें आराधन करीत असतात ॥ ५ ॥ त्या दिशेला'च 
भगबंताच्या आज्ञेप्रमाणे वर्तणूक करणारा पितरांचा राजा भगवान्‌ सूर्यपुत्र यम आपल्या 
सेवकांसह वास करीस असुन तो आपल्या सेबकांनीं आपल्या देशामध्ये आगिलेल्या मृत 
प्राण्यांना त्यांचे जसे कर्मदोष असतील त्याचप्रमाणें यथायोग्य शिक्षा करितो | ६ | 
त्याठिकाणी कोणी एकवीस नरक मुख्य आहेत असें म्हणतात. हे राजा, आतां त्या 
नरकांग्ची नांवें, रूपें ब लक्षणें मी तुला अनुक्रमाने सांगतों. १ तामिल, २ अंधतामिस्, 
३ रोत्व, ४ महारोरब, ५ कुंभीपाक, ६ कालसूत्र, ७ असिपत्रवन, ८ सूकरमुख, 
९ अंधकूप, १० करमिभोजन, ११ संदंश, १२ तत्तसूर्मे, १३ बज्नकंटवशाल्मली, 
१४ वैतरणी १५ पूयोद, १६ प्राणरोध, १७ विशसन, १८ लालाभक्ष, १९ सारमेयादन, 
२० अबीचि, २१ अयःपान हे एकबीत आणि मतांतरानें १ क्षारकर्दम, 
२ रक्षोगणमोजन, २ शूलप्रोत, ४ दंदश्यक, ५ अवटनिरोधन, ६ पर्याबर्तन, ब ७ सूचिमुष्व, 
हे सात असे एकंदर अद्ठाबीस नरक असून ते प्राण्यांनी नाना प्रकारच्या यातना 


स्कंध ५ -- अध्याय २६ २२१ 





भोगण्याच्या जागा आहेत || ७ ॥ जो पुरुष दुसऱ्याचे द्रव्य, पुत्र ब स्त्री यांचा अपहार 
करितो, त्याला अत्यंत भयंकर असे थमसेबक काल्पाशानें बांधून तामि नरकामध्ये 
टाकितात ब त्यांना अन्नपाणी न देतां काठीने मारणे, मीति घालणें इत्यादि इतकें दुःख 
देतात कीं, प्राणी त्याच वेळीं त्या अंधकारमय नरकामध्यें मूर्च्छा पावतो ।॥ ८ ॥ तसेंच 
जो पुरुष एष्ाद्या पुरुथाला फसवून त्याम्ची स्त्री, द्रव्य इत्यादिकांचा उपभोग घेतो, तो 
अंधतामित्व नरकामध्यें जाऊन पडतो. तेथें पाडठेला ब यातना भोगावयास लाविळेल तो 
प्राणी मुळें तोडळेडा वृक्ष जसा अचेतन होऊन पडतो त्याप्रमागें वेदनांच्या योगानें बुद्धिहीन 
ब ह्टेहीन होतो, म्हणून त्या नरकाला अंधतामिक्व असं म्हणतात || ९ ॥ जो मनुष्य, 
या लोकीं हें शरीर ब द्रव्यादिक सर्व माझें आहे असें मानून इतर पाण्यांशीं द्रोह बरीत 
केवळ आपल्या कुटुंबाचें प्रतिदिवशीं पोयण करितो, तो त्या कुटुंबाचा या लोकींच त्य्‌ग 
करून आपणच त्या पापाच्या योगानें रौरब नरकामध्यें पडतो | १० || हे राजा, या लोकीं 
कुडुंबा'चें पोयण करण्याकरितां त्यानें जे प्राणी जश्या रीतीनें मारिळे अततील ते त्या पुरुषाला 
परलोकीं यमयातना होऊं लागली म्हणजे रुरुनामक प्राणी होऊन, जशी त्यानें पूर्वी त्यांना 
पीडा दिलेली असेल, त्याप्रमाणें त्याला उळट पीडा देतात, म्हणून या नरकाला रैरब 
असें नांव दिलें आहे. रुरु हे सर्पापेक्षांहि अतिक्रूर अशा एका प्राण्याचे नांव आहे ।११॥ 
याप्रमाणेच महारौरब नांवाचा आणखी एक नरक असून जो प्राणी दुसऱ्या प्राण्याचा द्रोह 
करून आपल्या देहाचें पोग्रण करितो, तो त्यांत जाऊन पडतो. तेर्थे पडलेल्या त्या 
पुरुषाला कव्याद नांबाचे रुरु मांसासाठी चावे घेतात | १२ ॥ जो कोणी क्रूः स्वभावाचा 
मनुष्य या लोकीं प्लूंसा किंबा पक्ष्यांना जिवंत शिजवितो त्याःची राक्षस सुद्धां निंदा करतात. 
अशा निर्दय पुरुषाला परळोकीं कुंभीपाकनामक नरकामध्ये यमाचे सेबक तापलेल्या 
तेळामध्यें शिजबितात ॥ १३ ॥ तसेच जो पुरुष या लोकीं पिता, बह्षण ब देव यांच्य 
द्रोह करितो, त्याला यमदूत दहा हजार योजनें घेराच्या काल्सूत्रनामक नर्कामध्ये 
पाडतात. तो ताप्रमय असून त्यांतील पटांगण खाळून अग्नीच्या ब बरून सूर्याच्या तापाने 
अतिरायच तापलेले असतें. तेथें क्षुधा ब तृषा यांच्या योगानें त्याच्या रारिराचा आंतून ब 
बाहेरून दाह होत असतो आगि त्यानें पूर्वा मारिलिल्या पशूंच्या अंगांवर जितके कें 
असतात, तितकीं सहस वर्षेपर्यंत त्याच्या अंगाचा भडका होळन त्याला त्या नरकात 
बसतांना, निजतांना, लोळतांना, उभा राहतांना व घाबतांना अतिशय यातना भोगाव्या 
लागतात || १४ ॥ जो पुरुष या लोकीं कोगत्याहि प्रकारची अडचण नसतांना आपल्या 
वेदमार्गायासून भ्र होरून पाखंडमार्गाचा स्वीकार करितो, त्याला यमदूत असिपत्रवननामक 
नरकांत ढकळून देऊन, 'चाचदानें झोडपितात. तेथे तो जिकडेतिकडे सैरावैरा घांवू लागल्य 
कीं दोहों बाजूंना धारा असलेल्या ताळबनांच्या तरबारीसारख्या पानांनी त्याचें सर्चाग ठितर 
होतें; आणि 'मेलों, रे मेळा ! असें ओरडत तो पावलोंपाबलीं होणाऱ्या अत्यंत वेदनामुळे 
मूच्छित होऊन पडतो. याप्रमाणें स्वघर्माचा त्याग करणारा तो पुरुष पाखंडमार्गाचा 
स्वीकार केल्या'चें फळ भोगितो | १५ ॥ तसा'च जो मनुष्य या लोकीं राजा किंबा राजाचा 


२२२ सुलभ श्रीमद्भागवत 





अधिक्रारी असून दंड करण्यास अयोग्य अद्ना पुरुषाळा दंड करितो अथवा  बह्मणणाला 
देहदंड करितो, तो आपल्या या पापांमुळें यमलोकीं गेल्यावर सूकरमुखनामक नरकामध्यें 
पडतो. तेथें अतिप्रबळ यमदूतांनीं त्याचे अबयब पिळून टाकिले म्हणजे जसा येथें घाण्यांत 
लांबलेला ऊंस पेरें फुदूं हागलीं म्हणजे मोठ्यानें राब्द करितो त्याप्रमाणें तो करुणायुक्त 
स्वराने आक्रोश करूं लागतो आणि या लोकीं त्यानें दंड करून कोंडलेल्या निरपराधी 
पुरुत्रांना जशी मूर्च्छा येते त्याप्रमाणें त्यालाहि तेथें कधींकथी मूर्च्छा प्राप्त होऊन तो 
महत्संकटांत बुडून जातो ॥ १६ ॥ तसाच स्वतः; ज्राह्मणादिभावानें बिधिनिषेधपूर्वक 
आचरण केलेल्या कमानी आपली जीबिका चालविणारा ब बिवेकाच्या योगानें दुसऱ्यांच्या 
दुःखांचें ज्ञान होत असलेला जो पुरुप, ज्यांची ईश्वराने मनुष्यरक्तप्रारनादिक वृत्ति 
नेमिळेली आहे व ज्यांना दुसऱ्यांच्या दु:खाचें ज्ञान नसतें, अशा ढेंकूण वगैरे प्राण्यांना 
या लोकीं मारितो, तो परलोकी अंघक्रूपनामक नरकामध्यें जाऊन पडतो ब त्या ठिकाणीं, 
त्यानें या लोकीं ज्यांचा म्हणून घात केळा असेल तेच पझ्यु, मृग, पक्षी, सर्प, डांस, उबा, 
ढेकूण, माशा इत्यादिक प्राणी त्याचा सर्ब प्रकारें द्रोह करूं लागतात. त्यामुळें जसा जीब 
अनेक रोगांनी ग्रस्त झालेल्या शरीरामध्ये दुःख भोगितो त्याप्रमाणें निबिड अंधकारांत 
निद्रासुख्ररहित ब एकत्र स्थितिरहित होऊन तो इकडेतिकडे भटकू लागतो | १७॥ आओ 
पुरुष या लोकीं पंचमहायश्त न करितां ब जें कांहीं अनादिक प्राप्त झालें असेल तें अतिथि, 
याचक ब वृद्ध यांना न देतां आपणच भक्षण करितो, तो शाज्ञानें कावळ्यासारखा मानि- 
ठेला आहे. दान दिल्याखेरीज व अमीमर्थ्ये हवन केल्याखेरीज अन्न भक्षण करणारा जो 
असतो, तो पुरुष परलोकी कृमिमोजननामक अधम नरकामध्ये जाऊन पडतो आणि 
त्याठिकाणी लक्ष योजनें विस्तृत अशा कुमींच्या कुंडाम्यें स्वत; कृमि होतो. तेथील इतर 
कृमि त्याला खाऊं लागतात ब तो आपणाहि त्या कुमींनाच खात असतो. याप्रमाणें जोपर्यत 
त्याचें पातक असेल तोंपर्यंत तो आपल्या प्रायाश्रित्तहित आत्म्याला पीडा देतो | ८॥ 
हे राजा, जो पुरुष या लोकीं चोरी करून अथवा आपत्काल नसतांहि ब्राह्मणाचे अथवा 
दुसऱ्या कोणाचें सुवरणरत्नादिक बलात्काराने हरण करितो, त्या पुरुषाचें अंग परलोकी 
थमपुरुष लोखंडाच्या तापलेल्या गोळ्यांनी भाजतात आणि सांडसांनीं त्याच्या त्वचेचे 
तोडून लचके काढितात ॥ १९ ॥ जो पुरुष या लोकीं गमन करण्यास अयोग्य अशा 
स्त्रोशीं गमन करितो ब तसेंच जी स्त्री अगम्य पुरुषांशी रत होत्ये त्या उभयतांना 
परलोकी यमदूत 'चाबकानें ताडन करीत ब तापबिलेल्या लोखंडी पुतळीशीं पुरुषाला 
ब तशाच प्रकारच्या पुरुषाच्या पुतळ्याशीं स्त्रीला आलिंगन द्याबयास लावितात | २० || 
जो पुरुष या लोकीं पशु इत्यादिकांशींहि गमन करितो, तो परलोकीं नरकांत गेला असतां 
त्याला बज्रासारख्या कठोर काठ्यांनी भरलेल्या सांबरीबर चढवून यमदूत फरफर ओढितात 
॥ २१॥ जे राजे किंबा राजांचे अधिकारी या लोकीं धर्ममागीचा उच्छेद करून 
टाकितात, ते धर्ममर्यादा मोडणारे पुरुष मरण पावल्यानंतर बेतरणीनामक नरकामध्यें 
पडतात. त्या नरकाच्या सभोंबार खंदकाप्रमाणें बनलेल्या वैतरणी नदीमध्यें जल्जंतूंचे 


स्कंध ५ --- अध्याय २६ २२२३ 





समुदाय त्यांना ठिकठिकाणीं सवात असतात आणि आपल्या पातकांमुळें विष्ठा, भूत्र, पूं, 
रक्त, केंस, नखे, हाडे, चरबी, मांस आणि बसा हीं वाहून नेणाऱ्या त्या नदीमध्ये ते 
पापी असतांहि देहाचा ब प्राणांचा वियोग न पावतां आपल्या पापकर्माच्या वेगानें बाहात ब 
कर्मफळा'चें बारंवार स्मरण करीत पश्चात्ताप पाबतात | २२ ॥ जे पुरुष इहलोकी 
शुद्धतेचे व आचाराचे नियम सोडून देऊन निलंजपणानें शूद्र स्त्रियांशीं गमन करितात आणि 
पश्यूसारखे यथेच्छेपणें बागतात, ते सुद्धां मरणानंतर पूं, विष्ठा, भरत्र, कफ ब मळ यांनीं 
परिपूर्ण असलेल्या पूयोपदनानक नरकामध्यें पडतात, आगि त्यांतील तेच अतिशय धाणेरडे 
पदार्थ भक्षण करितात ॥ २३ ॥ तसेंच या लोकीं जे ब्राह्मणादि लोक कुत्री, गर्दम 
इत्याकटिकांचें पालन करून शिकार करीत असतात आणि बिहित कमाबांचून इतर 
प्रसंगीं पूजी हिंसा करितात; त्यांच्यावर सुद्धां परळोकीं यमदूत नेम धरून बाण 
सोडतात ॥ २४ | जे दांभिक पुरुष या लोकीं मांस खाण्यासाठी दांभिकपणें यज्ञ 
करून पूना मारितात, ते परलोकी वेशसनामक नरकामध्यें पडे असतां त्यांना यमदूत 
अनेक प्रकारच्या यातना देऊन मातितात ॥ २५ ॥ जो ब्राहमण या लोकीं काममोहित 
होऊन आपल्या बर्णांच्या अन्य स्त्रीला जारपणानें भोगितो, किंबा बलात्काराने मुख्वमेथुन 
करून खीकडून रेत पिबवितो, त्या पापी पुरुषाला परलोकी यगदूत रेताच्या प्रबाहांत 
पाडून त्याच्याकडून रेत पिवबितात )। २६॥ या लोकीं जे राजे अथवा राजांचे अधिकारी, 
चोरी करितात, आग लावतात, विष घालितात किंवा व्यापारी लोकांच्या मेळ्यांना 
छुटतात, त्यांनाहि मरण पावल्यानंतर परलोकीं बज़्ासारख्या दाढा असणारे सातशे वीस 
श्वानरूपो य्रमदूत सोठ्या आवेशाने तोडून तोडून खातात ॥ २७॥ जोपुरुष या 
लोकीं साक्ष देतांना द्रव्य देण्याघेण्याच्या व्यापारांत किंवा दान देतांना कोणत्याहि 
कारणानें खोटें बोलतो, तो मरण पाबला म्हणजे परलोकीं त्याला यमदूत निराधार ब तरंगांरीं 
रहित अशा अबीचिमत्‌ नांवाच्या नरकामध्यें शभर योजनें उंच असलेल्या पर्वताच्या 
शिखराबरून स्वालीं डोकें ब बर पाय करून लोटून देतात. तेथें दगडाची फरशी 
केलेलें स्थळ असून तें पाण्यासारखे भासत असल्यामुळें, त्या नरकाला “ अबीचिमत 
अंसें म्हणतात. त्या फरशीवर पडून प्राण्याच्या दारीराचे तिलप्राय तुकडे होत असूऱहि 
तो मरत नाहीं; तर लागलाच जशाचा तसा होतो ब मग त्याला पुन: पर्वतावर चढवून 
खालीं लोटून देतात | २८॥ या लोकीं जो कोणी ह्मण, स्त्री अथबा दुसर 
कोणीहि त्रतस्थ पुरुष, मोहानें सुरापान करितो, आणि तसेंच जो क्षत्रिय अथबा वेश्य 
मोहानें सोमपान करितो, त्याला नरकामध्यें नेल्याबर यमदूत त्याचा उराबर पाय देऊन 
त्याच्या मुखामध्यें अग्नीच्या योगानें कढून रसरूप बनलेले पोलाद ओतितात ॥ २९ ॥ 
तखा'च या लोकीं जो स्वतः अधम असूनहि मीच मोठा प्रतिष्ठित आहे अता अभिमान 
धारण वरून, जन्म, तप, विद्या, आचार, बण आणि आश्रम यांनीं युक्त असलेल्या श्रेष्ठ 
लोकांना बहुमान देत नाहीं, तो जिवंत असतांनाहि मेल्यासारखा असलेला पुरु, 
मेल्यावर क्षारकर्दमनामक नर्कांत खालीं डोकें बर पाय करून पडा असतां, तेथें 


२२४ सुलभ श्रीमद्वागवत 





दुर्धर यातना मोगितो ।॥| ३० ॥ तसेंच या लोकीं जे पुरुष मनुष्यपश्रूचा बळि देऊन 
भैस्बादिकांचें आराधन करितात व ज्या स्त्रिया नरमांस भक्षण करितात, तीं सर्व 
यमसदनी गेलीं म्हणजे, त्यांनीं येथें पद्ूप्रमाणें मारठेळे जे मनुष्य असतील तेच तेथें 
राक्षतगण होऊन त्यांना यातना करीत खाटकांप्रमाणें त्यांचे तुकडे तुकडे करून त्यांचें रक्‍त 
पितात, नाचतात आणि हर्षाने गात सुटतात. इहलोकीं त्या मनुष्यभक्षकांनीं नरमांस भक्षण 
करून जसें आनंदाने नृत्य वगैरे केलें असेल तसेंच त्यांनीं मारलेले मनुष्यांदिकहि परलोकी 
करितात ॥२१॥ तसेच या लोकीं जे पुरुष अरण्यांत किंबा गांबांत निरपरा धी प्राण्यांना प्रथस 
खाणेपिणे घालण्याचा बिश्वास दाखवून, खाण्याच्या लोमानें ते जबळ आले असतां त्यांनां 
घरून शूळ अथवा सूत्रादिकांमध्यें टोंचून, हें आपलें खेळणें आहे असें समजून दुःख 
देतात ते पुरुषहि मेळे म्हणजे त्यांना यमदूत सुळावर चढबितात. तेव्हां क्षुधा ब 
तृषा यांच्या योगानें अगदीं पीडित झालेल्या व तीक्ष्ण चोंचीच्या कंक, गिधाड वगैरे 
पक्ष्यांनी तीक्ष्ण चोंचींनीं टोंचिलेल्या पुरुषांना आपल्या पापाचे स्मरण होतें ॥ ३२॥ हे 
राजा, तसेंच या लोकीं जे सर्पासारखे कू स्वभावाचे पुरुष, प्राण्यांना विनाकारण दु:ख 
देतात, तेहि मरण पावले म्हणजे दंदश्ूकनामक नरकामध्यें पडतात. त्या ठिकाणीं कितीएक 
पांच तोंडांचे ब कांहीं सात तोंडांचे असे सर्प आहेत, ते. त्यांच्याजवळ येऊन 
उंदरांप्रमाणें त्यांना गिळून टाकितात । ३२ ॥ जे पुरुष या लोकीं प्राण्यांना अंधाऱ्या 
विहिरीत, धान्याच्या पबांत अथबा कोठारांत किंबा गुहा इत्यादि ठिकाणीं कोंडून ठेवितात, 
ते परलोकीं गेळे असतां यमदूत त्यांना त्याच स्थानांमध्यें बसवून विषारी अग्नीपासून 
निघालेल्या घुरानें गुदमरून जातील अशा रीतीनें कोंडून ठेवितात ॥२४॥ जो 
ग्रहस्थाश्रमी पुरुष या लोकीं बारंवार क्रोबयुक्‍्त होऊन आपल्या घरीं आलेल्या अतिथि- 
अभ्यागतांकडे आपल्या पापी नेत्राने, त्यांना आतां जाळतोच कीं काय, अशा रीतीनें पाहतो, 
तो पापदृष्टी पुरुष मरणानंतर नरकामध्यें पडला म्हणजे तेथें बज्रासारख्या चोंची असणारे 
ग्र, कंक, काक, बट इत्यादि पक्षी त्याचे डोळे बलात्काराने आपल्या मोठ्या शक्तीने 
उपटून बाहेर काढितात ।॥ ३५ | जो पुरुष, या लोकीं मीच श्रीमंत असा अभिमान 
घारण करून अहंकाराने युक्त, वक्रहृष्टि आणि गुरु इत्यादिकांबिषयीं सुद्धां * हे धन 
चोरतात ' अशी रांका घेतो विंबा द्रव्यनाशाच्या भितेनें ज्याचें हृदय ब मुख शुप्क होतें 
आणि सारक वृत्तीने राहून जो अह्मराक्षसाप्रमाणें या लोकीं द्रव्याचे केबळ रक्षण करितो 
ब ते मिळविण्याकरितां, बाढविण्यकरितां पातकांचा संग्रह करितो, तो मरण पावल्यावर 
सूर्चीमुखनामक नरकामध्यें पडतो. त्या ठिकाणीं यमदूत, पिक्ा'चाप्रमाणें द्रव्यरक्षण करणाऱ्या 
त्या पापी पुरुषाच्या सर्ब अवय्रबांना कंथा शिवणाऱ्या शिंप्याप्रमाणें दोरे घाळून शिवून 
टाकितात || ३६॥ हे राजा, याप्रमाणें यमलोबीं शेंकडों हजारों नरक आहेत. जे कांहीं मी तुला 
आतां पापी पुरुष सांगितले ते ब यांचेखेरीजहि जे कोणी दुसरे अधर्मानें वागणारे असतात 
तेहि लोक आपल्या पातकांच्या यथामानानें त्या नरकांत प्रवेश करितात. उलट धर्माला 
अनुसरून बागणारे लोक स्वर्गादि लोकामध्ये बास वःरितात. आणि ते पुन; जन्म घेण्याला 


स्कंध ५ --अध्याय २६ २२५. 





निमित्त असे आपले घम ब अधमे ह्यांचे अबदोप राहिलेले अंद घेऊन या मनुष्य 
लोकामध्ये प्रवेश करितात |।२५७॥ असो.हे राजा, नितरत्तिमार्ग तर मीं तुल्य पूर्वीच सांगितला 
आहे. हे राजा, पुराणांमध्ये जो प्रदेश 'चतुर्दैशालोकरूपी म्हणून वणिला आहे, तो ब्रह्मांड- 
कोशाएबढाच आहे. हें साक्षात्‌ महापुरुष भगवान्‌ नारायणाचे स्वकीय मायेच्या गुणांनी 
रचिळेलें स्थूळरूप मी तुला सांगितले. जो पुरुष आदरानें भगवंताच्या या अह्मांडरूपा'चें श्रवण 
कघत्तो; पठण करितो ब्रिंवा त॑ टोकांना ऐकतितो, त्याची बुद्धि, श्रद्धा आणि भक्ति यांच्या 
योगाने झुद्ध होऊन, त्याच परमात्म्या भगवंताच्या उपनिपदांत वर्णन केलेल्या ब॒ जाणण्यास 
अत्यंत कठिण अशा तत्स्बख्पाचें ज्ञान त्याला होतं |॥३८]॥ हे राजा, योगी पुरुपानें भग- 
बंताच्या स्थूळ आणि सूस्र्म अशा या दोन्ही स्वरूपांचें श्रवण वरून आपलें मन प्रथम स्थूळ 
स्वरूपी लावावें, आणि तेथ तें स्थिर झालें म्हणजे नंतर हळूहळू बुद्धीच्या योगानें तें 
सुक्ष्मस्वख्पी न्यावे ॥।२३९]| हे राजा, मी तुला भूमि, द्वीपे, खंडे, नद्या, पर्वत, आकाश, 
समुद्र, पाताळें, दिशा, नरक आणि नक्षत्रसमूह्‌ यांनीं युक्त अशा लोकरचनेचें वर्णन करून 
सांगितलें आहे. ही लोकरचना म्हणजेच सर्व जीवसमूहांचें आश्रयस्थान असें ईश्वराचे 
आश्चर्यकारक स्थूल स्वरूप होव | ४० | 


लब्विसावा अध्याय समाप्त 


॥ पांचव। स्कॅेध समाप्त ॥ 


४४ ४४४डॅशश४शशण00) 


